मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


वर्ष १९वे ] ऑगस्ट १९६६ | अंक १९ 


-ापपप्क्पसिललॉॅणिपण पासन प्शाा 
.>0//“2// “शश0शश शश” 


क्ककककककककककनकककनकनककककनककन्ककनकककलककननककनक नकती 22222” ““. 


शोकराचार्यांच्या गीताभाष्यातील- 

महाभारतीय संदर्भाची जाणीव ४ : श्री. माधव देशपांडे 
जिनालकार : ग्रंथपरिचय  ! ः ी श्री, गणेश उमाकांत थिटे 
५ ुकदेव चरित्र! : नवे संशोधन : ; £ डॉ. यू. म. पठाण 
कवीश्वराचाये भास्कर ी ! £ प्रा. वसंत स, जोशी 


चेंदा सभितीचे कार्य ः ः ी ः 
“: आकाशवाणी?”'ची कामगिरी ी : श्री. श्री, रा. टिकेकर 
इस्लामची प्रथा ब आधुनिकता $ ५ श्री. एम्‌. अलम खुन्मिरी 
: भारतीय साहिलयशास्राःतील अलंकारविचार कु. गीता मोहरीर 
( पुस्तकपरामश ) : ः ः ः 


गीता आणि मातसशास्र  ! $ ी £ श्री, दि. मा. खरकर 
सारसंकळन- सुझार्ना नंतरचा इंडोनेशिया, पक्षसफाई की माओचा मृत्युळेव ! 
खाजगी जीवनाच्या संरक्षणार्थ, 


वार्षिक वर्गणी ९ रु. ] [ क्रिरकोळ अंक १ रु. 


"कखगंघरचि्छजश्तज? 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


प्राज्षपाठशाळामंडळ वाई, यांचे मासिक 


ऑगस्ट 


१९६६ 


( महाराष्ट्र राज्य साहित्य ब संस्कृति मंडळ पुरस्कृत ) 
संपादक-मंडळ 
ह क. (> क 
प्रा. वि. म. वेडेकर--- प्रा. गोवधेन पार्णस्त का. संपादक 


गांकराचार्यांच्या गीताभाष्यातील- 


महाभारतीय संदर्भाची जाणीत्र श्री, माधब देशपांडे का. 
जिनालंकार : प्रंथपरिचय श्री, गणेश उमाकांत थिटे ५९-१५ 
* शुकदेव चरित्र ! : नवे संशोधन डॉ. यू , म. पठाण १६-२० 
कवीश्वराचाय भास्कर प्रा. बसंत स. जोशी २१-२५ 
चंदा समितीचे कार्य 

“ आकादवाणी”ची कामगिरी श्री. श्री, रा. टिकेकर २६-३२ 
इस्लामची प्रथा ब आधुनिकता श्री. एम्‌. अलम खुन्मिरी ३३-४० 
“ भारतीय साहिलशास्त्रा'तील अलंकारविचार कु. गीता मोहरीर ४१-४५ 

( पुस्तकपरामश ) 

गीता आणि मानसशास्त्र श्री. दि. मा. खेरकर ४६-५७ 
सारसंकलन- सुकार्नोनंतरचा इंडोनेशिया, पक्षसफाई की माओचा मृत्युलेख ? ८८-६४ 


खाजगी जीवनाच्या संरक्षगार्थ, 


वार्षिक रु. ९ सहामाही रु. ५ अंकास रु. १ 
हे मासिक श्री. म. शं. साठे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, २१५ गंगापुरी, बाई येथे छापून प्रा. वि. म. वेडकर 
यांनी प्राजपाठशाळामंडळ वाइ यांचेकरिता तेथेच प्रसिद्ध केळे 

पत्रव्यबह्वाराचा पत्ता : १ संपादकीय : कार्यकारी संपादक, ' नवभारत मासिक, 
* गणेश भुबन? २७६, तेलंग रोड, माटुंगा-मुंबई १९ 
२ व्यवस्थापकीय : व्यवस्थापक, ' नबभारत ? मासिक, 
€/० प्राज्ञ प्रेस, बाई ( जि० सातारा ) 
३ चौकशी : श्री. वा. वि, कोनकर 
१८८ एफू , भीमरावबाडी, मुंबई २ 
फोन नं. ३५४८५ 


2: 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संय्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


श्री. माधव देशपांडे 


दोकराचायीच्या गीताभाष्यातील- 


महाभारतीय संदभांची जाणीव 


शेंकराचार्यांची भाष्यरचना 

गीतेचा अर्थ प्रमाणांच्या आधाराने आणि मोठ्या 
अधिकारवाणीने लावण्याचे जे अनेक यत्न झाले, होत 
आहेत, आणि होतील, त्यांमध्ये श्रीमत्‌ शेकराचार्यांच्या 
गीताभाष्याचे महत्त्व आणि स्थान.हे अनन्यसाधारण 
असे आहे. प्रस्थानत्रयीवर लिहिल्या गेलेल्या भाष्यां- 
पैकी उपल्ब्ध भाष्यांमध्ये दोकराचायांचेच भाष्य 
प्राचीन मानले जाते, उपनिषदांना वेदान्त म्हटले जाते 
आणि ते उपनिष्रदांचे तत्वज्ञान अतिशय सुसूत्र रीतीने 
परंतु अतिसंक्षितत अश्या शेलीत ब्रह्मसूत्रांच्या द्वारा 
भ्रीमदू ब्रादरायणांनी सादर केळे आहे. परंतु संक्षिप्तता 
हा “ गुणा: दोषायन्ते ” अशा पद्धतीने अर्थज्ञानाच्या 
बाजतीत दुगोंधता निर्माण करणारा अडथळा झाल्यावर 
ते तत्त्वज्ञान विस्तृत आणि सुस्पष्ट स्वरूपात विशद 
करण्याचा यत्न यशस्वी पद्धतीने दोकराचायानी केला 
आहे. त्रह्मसूत्रांवरील आचार्यांच्या भाष्याला जे महत्त्व 
ऐतिहासिक आणि दादीनिक दृष्टीने प्राप्त झाले तेच 
महत्त गीताभाष्याला आणि उपनिषद्भाष्यांना प्राप्त 
झाळे आहे. दुसऱ्या दृष्टीने दकराचार्यांच्या भाष्यांचा 
विचार करताना त्या भाष्याची प्रतिपादनाची पद्धती 
आणि भाषाशैली या दृष्टीने त्यांचे महत्त्व सांगण्यात 
ग्रेते. आचार्यांच्या गीताभाष्याचा या दृष्टीनेही अनेक 
टीकाकारांनी बराच ऊहापोह केला आहे. 

परंतु एवढ्यावरच गीताभाष्याची लञ्जत मर्यादित 
राहात. नाही. अप्रकाशित अश्या आणखी काही बाजू 
शांकरभाष्याला आहेत हे विसरता येणार नाही. मोठे 
तत्त्वज् म्हणून, भाषेवर प्रभुत्व असणारे प्रभावी भाष्य- 
कार म्हणून आणि अद्वैत वेदान्ताची ध्वजा फडकावीत 


ठेवणारे आचार्य म्हणून शंकराचाय प्रसिद्धच आहेत, । 


परंतु यापेक्षा निराळे असेही काही त्यांच्या व्यक्ति 
मत्त्वाचे पेळू गीताभाष्यात दिसून येतात, 


गीतेचे स्वरूप 
गीतेच्या स्वरूपाविषयीच काहीसा विचार हा- 


आवड्यक , आहे. ग्रीता हा जसा ततत्त्वक्तानाचा. संवाद. 


न, भा. १ 


आहे तसेंच महाभारत या एका प्रचंड:- महाकाव्याऱ्चा' 
तो एक भाग आहे हे विसरता येणार- नाही,. गीता .ही 
महा भारतातच सुरू होते आणि .महाभारतातच संपते. 
महाभारताचा तो जणू अविभाज्य. विभाय- अवयव-- 
असल्याने महाभारतातून ती वेगळी - काढता. येणार 
नाही. गीतेत तत्त्वज्ञानाबरोबरच- काव्य आहे. मागे 
घडलेल्या आणि पुढे घडणाऱ्या अनेक -महा भारतीय. 
घटनांचे, .संदभीचे उट्घोधन गीतेतील. कित्येक ठिकाणी. 
झाळे आहे. हे उट्बोधन काव्यात्म .असे. आहे. या. 
काब्यात्मव्यंजना ग्रीतेचा. संपूर्णपणे: विचार ; करताना 
गीतेतील दार्शनिक विचारांइतक्याच._ महत्त्वाच्या. 
आहेत. सावकाठळिक अशा तत्त्तज्ञानाच्या. प्रकाशनाजरो 

बरच एका ठराविक परिस्थितीने-घटनेने- बांधला. 
गेलेला असा कथाभाग. गीतेला . पाश्चंभूमि- म्हणून 
लाभला आहे. ही पाश्चभूमी . घटनाप्रधान अशीच 
आहे. अजुंनाने हातातळे शास्र. खाली टाकळे :-आणि 
शेबटी * करिष्ये वचनं तव असे म्हणून : तो: पुन्हा- 
युद्ध करण्यासाठी उठला ही घटना.तर.कोणीच -अमान्य्‌ 
करू शकणार नाही, या घटनेचा तत्त्व .ज्ञानात्मक॒अर्थ, 
लावतानाच वादंग माजले आहेत. घटनात्मक अथ हा. 
साऱ्यांनाच मान्य आहे. प्रत्यक्ष व्यासांना, देखील; 
तत्त्वज्ञान .प्रचान अशी गीता सादर. करताना. त्या 
घटनात्मक आणि घटनाप्रधान पाश्चभूंमीचा . विसर. 
पडलेला दिसत नाही. अशा प्रकारे घटनाप्रधान. पाश्वे- 
भूमीने वेढलेली काव्यात्म बाजू आणि. तत्त्वज्ञानात्मक 
चर्चेची प्रधान बाजू अश्या दोन बाजू गीतेच्या :प्रत्येक 
अभ्यासकाला दिसतात आणि मान्य कराव्या लागतात. 
गीतेचे काही टीकाकार संपूणण स्वतंत्रपणे गीतेचा विचार 
करताना गीता जणू 'अव्यक्तादि', ' व्यक्तमध्य' आणि 
“ अव्यक्तनिधन ? आहे असेच समजून चालतात, परंतु 
प्रत्यक्षात गीतेच्या दोन्ही बाजूंना * व्यक्त ? असा 
महांभारताच्या कथेचा विस्तार पसरला आहे. आणि 
प्रत्यक्ष गीतेतही महाभारत माये पडठेले दिसतं नाही, 


श्र 


नवभारत 


शुंकराचायांची दृष्टी- 

गीतेचे हे अशा प्रकारचे स्वरूप शंकराचार्यांना 
संपूर्णपणे अवगत होते. त्यांच्या गीताभाष्याचे प्रयोजन 
विशद करीत असताना ते म्हणतात “ यतस्तदर्थे 
विज्ञाने समस्तपुरुषार्थसिद्धिः अतस्तद्विवरणे यत्नः 
क्रियंते मया. ” परंतु गीतेच्या तत्त्वज्ञानाची उकल 
करून बेदान्ताचे तत्त्वज्ञान गीतेच्या पायावर उभे करणे 
आणि तत्त्वज्ञानाची योग्य संगती लावणे हा प्रधान ह्‌तू 
असे म्हणतांना त्यात काहीसा “ प्राधान्येन व्यपदेशा 
मैवन्ति” असा अभिप्राय आहे असे सतत वाटत 
राहण्याइतके इतरं' हेतूदेखीळ गीतेच्या भाष्यातून 
“ कळत-नकळत ? सिद्ध झाळे आहेत, शंकराचार्यांचे 
व्यक्तिमत्त्व हे बहुरंगी आहे. ' रसो वै सः ) अक्ष 
त्यां त्रह्मरेसाचें रसिकत्व त्यांच्या ठायी जितके आहे 
तितकेच '' रसात्मक काव्यम्‌ ” अशा रसाचे रसिकत्व 
आहे हे त्यांच्या स्वतःच्या काव्यरचनांवरून आणि 
भाष्यावरून सहजपणे दिसून येण्यासारले आहे. तत्त्व 
असे शंकराचाय, जसे प्रतिभासंपन्न कवी होते तसेच ते 
वोड्‌मयीन सौंदर्याची, व्यंजनेंची ममजञतेने पास्त 
करणारे सह्ृद्यही होते. अभिनवगुत्ताने सांगितलेली 
“ बु्णेनीयतेन्मथीभेवनयोग्यता ” ही त्यांच्या ठिकाणी 
होती. त्यांच्या व्यक्तिंमत्त्वातीलं ही सहुद्यतेची झाक 
अनुभवण्याचे त्यांच्या * गीतामाष्याइतके दुसरे अमोल 
सोंधंन नाही असे जर म्हंटळे तर त्यात अतिदयोक्ति 
ठरणार नाही, गीताभाष्यात अनेक ठिकाणी ही झाक 
स्पष्टपणे प्रतीत होते. 
- अर्थातच खुवंशावर टीका लिहिताना मछिनाथाची 
असावी अशी दृष्टी शंकराचांयीची नाही हे उघडच 
आहे, गीतेतळे कांव्य समजावून सांगण्यासाठी दुंकरा- 
चाय भाष्य लिहिण्यास प्रव्वत्त झाले नाहीत हेदेखील 
बरोबरच आहे.' तत्त्व्ञानाचे उपंबृंह्ण करण्यांच्या म्‌ख्य 


> 


प्रयोजनाच्या मानाने त्या भाष्यातली रसिकतेची छटा 


१. “ भयात्‌ रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः | 


येषां च त्वं बहुमतस्तेषां यास्यसि लाघवम्‌ | » 


र.. “<भयातू. कर्णाद्भ्यो रणादुपरतं निवृत्त 
मझुत्यः (येषांच त्वं दुर्योधनप्रभृतीनां बहुमतो ब 


३. * कणेहुयौथनादीनां महारथानामू्‌ इत: 


मंस्यन्ते चिन्त 


गोण- कमी महत्तवाची- आहे, प्रधान नाही. हे सारे 
जरी असले तरी ती छटा आहे ही गोष्टच महत्त्वाची 


आहे. आचार्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची एक ब्राजू निर्विवाद- 


पणे प्रकाशात आणण्याचे कार्य हे महत्त्वाचे निश्चितच 
आहे, मग ती बाजू प्रत्यक्षात गोण का असेना ? 
शंकराचार्यांचे अंतरंग काही अंद्यांनी का होईना जंर 
अधिक स्पष्ट होत असेल तर ते अवद्य करावयास हवे. 
यांच दृष्टीने गीताभाष्यातील काही निवडक स्थळे 
दाखविण्याचा हा यत्न आहे. 
“ भयात्‌ रणात्‌ उपरतम्‌ ” 

काही “ प्रज्ञावाद ' मनात बाळगून अजुन शास्त्र 
खाली ठेवतो. * न योत्स्ये ' अद्ना त्याच्या निर्णयापासून 
त्याला परावृत्त करण्यासाठी जे अनेक युक्तिवाद 
श्रीकृष्ण पुढे मांडतात त्यात ते एकदा सांगतात-- 
“ तू भीतीने युद्धातून पळून' गेलास असे हे महारथ 
मानतील आणि ज्यांच्या मनात तुझ्याबद्दल मोठा बहु- 
मान आहे त्यांच्या मनातून तू उतरून जाशील, १ 
(२.३५ ) या इलोकावर भाष्य' करताना आचार्यांनी 
ममता दाखविळी आहे. महाभारताची सारी क्था 
त्यांच्या नजरेसमोर आहे. आणि ती कथा ध्यानात 
ठेवून आचाय या इलोकातील संदिग्ध अशा संदर्भाची 
उकल करतात, समजा जर अजुन युद्धातून पळाला 
तर तो कोणाच्या भीतीने पळाला असते त्याचे प्रतिस्पर्धी 
म्हणू शकतील या प्रश्नांचे उत्तर आचायांनी दिळे आहे 
अुंनाच्या प्रतिस्पध्यीच्या दृष्टीने त्याला भय वाटावे 
असा कर्णच होता. आणि कर्णाला मिऊन अजन 
पळाला असे म्हणणारे हे महारथ तरी कोण होते ? 
* दुयोधनप्रभृतयः ! असे याचे उत्तर आहे. आणि 
ह पंनादिकांना एक कर म्हणून अजुनाच्या 
बाअतीत बहुमानाची भावना होती. “यूर वैरी” म्हणन 
६ तात बहुमान होता असे रामानुज सांगतात. 
कडन हा इया म्हणून नव्हे तर कर्णाच्या भीतीनेच 


२.२५, 


यिष्यन्ति न कृपयेति त्वां म 


हुभिरीणेयुक्त इत्येवे मतः । शां, भा, (२. मू न्य 
पूव त्वं शूरे वैरीति बहुमत: रामानुज (२.३५) 
र 
"करखगघू् चिघयञ! 


यानि 


महाभारत संदर्भाची जाणीव 


पळाला असा दुयोधनादिकांचा' होणारा ग्रह हा महा- 
भारताशी : सुसंगतच आहे. रामानुज तर हा ग्रह 
स्पष्ट शब्दांत मांडत.* असताना आपल्या भाष्यात 
म्हणतात- “ आ[म्ही शूर, लोक असताना आमंच्या 
ज़वळ; हा पार्थ क्षणभर तरी कता. उभा राहू 
शकेळ. कसो टिकाव धरील, आम्ही जेथे नसू तेथेच 
याचा. शूरपणा. ?* आंणि या साऱ्य़ावरून “ भीतो 
हि मामकात्‌ सेैन्यात्‌ प्रमावाच्येव मे विभो ”* 
अशी अजुनाच्या प्रंतिस्पध्यांची झालेली समजत 
आचायांनी उकळून दाखवली आहे. नंतरच्याच एका 
-छोकात “ जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ ” या श्रीकृष्णांच्या 
उक्तीचा आशय इाकराचार्य ““ कणे वगेरे शचना 
जिंकून तू राज्य-प्रथ्वी उपमोगशील ?* असा सांगतात 
ज्या कर्णाला मिऊन पळाला असे कर्णाचे पक्षपाती 
म्हणतील त्या कर्णाला जिंकल्याखेरीज अजुनाला सुखाने 
राज्य भोगता येणार नाही ही संगती इथ सुस्पष्ट केली 
आहे. गीतेच्या तत्त्वज्ञानाचा इथे कुठेही संबंध नाही 
तरीही आचार्यांची रसिकता व्यक्‍त झाली आहे हे 
मान्य करावयास हवे. कृष्णाच्या अभिप्रायात अधिक 
संगती त्यामुळे निर्माण झाली आहे. 


विश्वरूप आणि उग्ररूप 


* गीतेतील दाब्दांमागे अभिप्रेत अशी महाभारताची 
पाश्चभूमी उलगडण्याचा सरस यत्न अश्याच प्रकारे 
इंतरचही आचार्यांनी केटेला दिसतो. विश्वरूप दर्शन 
प्रथम घडविल्यानंतर अर्जुनाला एक निराळेच स्वरूप 
दाखविण्याचा मार्ग श्रीकृष्णाने अवलंबला. . ' गीतार्थ- 
चचा ? या पुस्तकात. श्री..ग, वि. केतकरांनी या. दोन 
. दगनांमधीळ भेद. दाखविण्याचा यडास्वी प्रयत्न 
केला आहे. गीता हा जर महाभारतातुन संपुर्णपणे 
बाहेर. काढता येण्यासारखा केवळ दार्शनिक ग्रंथ 
असता आणि त्यातला अर्जुन हल्लीचे शांकरमताचा 


फारच ओढून ताणून अथ लावणारे: टोंकाकार 
समजतांत इतका खरोखर ' निमित्त-मात्र 
असता तर गीतेत हे तत्त्वज्ञानमय असे. विश्र्व- 
रूप. ' दशेनः ' चाळू . असताना “मध्येच - त्या 
विवरूपात अर्जुनाला युद्धाचे दर्शन का? घडावे 
याची उपपत्ति लागणे अशक्यच आहे. त्या काल- 
रूपात कोरवपक्षीय आणि पांडवपक्षीय' योद्धे भडक- 
लेल्या मुखात शिरताना दिसत होते. या' वर्णनाचे :मग 
प्रयोजन काय ? अर्थातच श्री. ग. वि. केतकर यांनीच 


ते प्रथम शोधून' काढले असे' म्हणण्याचे काही कारण 


नाही.. आचायोनी दहा शतकांपूर्वीच ते ओळखले 
आहे. 'एरवी आचायय तत्त्वचितनात. मन असले तरी 
इथ्रे कथासूत्राचा संबंध ' व “ तात्कालिक * प्रयोजन 
त्यांनी स्पष्ट केळे आहे. अजुनाने पुन्हा युद्ध: करण्यास 
उठावे म्हणून श्रीकृष्णाने त्याच्या मनात विश्वास, 
खात्नी निर्माण करण्यासाठी केलेला हा प्रयत्न आहे. 
कांहीसे “ व्यावहारिक ” असे याचे स्वरूप आहे, 
व्यवहाराचे समथेन काहोसे दरीनाने कण्यांचा हा 
मागे आहे. श्रीकृष्णाच्या मनातला हा, “ व्यावहा रिक? 
आणि *' प्रासंगिक ” आशय आचार्य स्पष्ट कंरतात- 
* इथे अजुनाच्या मनात पर्वा जो ' यद्‌ वा जयेम यदि 
वा नो जयेयुः? असा संशय होता त्याचा : निणय 
करण्यासाठी आता पांडवांचा निश्चित जय . होईल असे 
दाखविण्यासाठी भगवान श्रीकृष्ण प्रश्वत्त झाले 
आहेत. ” * ' उग्ररूपद्शीनांचे? असे हे गीतेच्या तत्त्वः 
ज्ञानापेक्षा कथासूत्राशी निगडित असलेले प्रयोजन 
आचार्यांनी विशद केले. आहे. 


““क्ूते5पि त्वाम्‌ ”.. . 

हे सूत्र जाणून घेतल्यावर त्या परिस्थितीला अनुरूप 
असे स्पष्टीकरण प्रत्येक संदर्भात आचाय देत असतात. 
यात निश्चितच रसिक व ममैज्ञ टीकाकाराची भूमिका 


१, गीतातत्त्वमंजरीचा निराळाच अभिप्राय आहे. पहा. पा, ५६ 
५ किं.च दाराणामस्माकं सन्निधा कथमयं पार्थ: क्षणमपि स्थालु शक्‍नुयात्‌ । अस्मत्सन्निधानात्रदन्य 


हि अस्य सांमर्थ्येम ॥ ” रामानुज ( २.३६) 
३. उद्योगपर्वे, ५५ अ 


“ जित्वा वा कर्णादीन्‌ रात्रून्‌ भोक्ष्येसे महीम्‌ । ” इेकराचा्य- (२-३७) 


ए. “अथाघधुनापुरा 


यद्‌ वा जयेम यदि बा नो जयेयुः ” इत्यजुनस्य यः संशय आसीत्तन्षिणयाय पाण्डव- 


जयमैकान्तिक ददीयामी ति प्रश्रत्तो भगबान[। ” शंकराचार्य ( १०.२० ) 


अनुक्रमणिका 


८00१02 ळा 
-चॅफबणफ सरन 
951 | प्त 


नवभारत 


आहिपर्र तू नहळास तरी हे सारे राहणार, नाहीत. 7' देण्याचा हा प्रयत्न आहे. “ भीष्म द्रोण वगेरे जे 
असे अजुनाळासांगताना कृष्णाच्या दृष्टीने ' हे सारे ! देवांना देखील अजेय आहेत ते देखील अलुनाने 
म्हणजे कोणः आणि।ते जर कोंणी * विशिष्ट . असतील जिंकले असे यदा प्राप्त करून घे. अज्ञुना, असे यश 
तर त्यांच्याकडेच अंगुलिनिदेदा करण्यात. कृष्णाचा केवळ मोठ्या पुण्याईनेच प्राप्त होते.” " कोणता प्रवृत्ति- 
कोय हेतु होता:९: आचोये सांगतात “' तू नसलास वादी टौकाकार यापेक्षा अधिक मार्मिक अथे सांगू 
तरीही तुला :ज्यामुळे .€ आदांका ? वाटते असे हे झकेल ? झंकराचार्यांची गीतेच्या. दाक्षंनिक अर्था- 
सारेःभीष्मं;-द्रोण बेगेरे (कायम ) राहाणार नाहीत. २” बद्दलची भूमिका आणि गौतेच्या * प्रासंगिक का 
भीष्म -बः'द्रोण यांच्याविषयी गुरू. म्हणून काहीशी * घटनात्मक ? अर्थाविषयीची भूमिका या दोहोमध्ये 
कातंरंता अर्जुनाच्या मनात निर्माण झाली आहे हे गोंधळ करून शंकराचार्याविषयी गेरसमज पसर- 
ग्रीतेतीलच <सुरवातीचे संदर्भ :स्पष्टपण दाखवितात. विणाऱ्या टौकाकारांना त्यांच्या भाष्यामधील ही 
अर्थात'त्या: संदर्भाचा या. ठिकाणी धागा जोडण्यात अक्षी ठिकाणे योग्य उत्तर देऊ हकतील. 
“ऱ्योजकस्तत्र दुलमः ”. असे कोशल्य भाष्यांत हग्गोचर “ द्रोण च भीष्म च ” 
होते.'ज्यांच्यामुळे * त * -निमाण झाली तेच जर पुढच्याच इलोकात श्रीकृष्ण म्हणतात- द्रोणाचार्य 
राह्मणारः नसतील 'तर ती “ आठांका धे उराशी बाळगून आणि भीष्माचार्य, जयद्रथ आणि कणे त्याचप्रमाणे 
शास्त्र खाली 'ठेवण्यात कोणताही अथ नाही- विचार इतर देखील योद्धे मी पूर्वीच मारल्यासारलषे आहेत, 
नाहीः असेः कृधयाला म्हणावयाचे आहे. पुढे श्रीकृष्ण त्यांना तू ठार कर. मनःसंताप करून घेऊ नकोस. युद्ध 
स्हगतात-- *: म्हणून तू "०-यश-आत' करून वे; कर, तूच यां. रणात शत्रूंना जिंकणार आहेस. ?” 
क्षदना म्निलि टक -आणि समृद्ध भ्झ्ा राज्याचा (११.३४ 3 या इलोकांतही द्रोण, भीष्म, जयद्रथ 
लद अव (१३ '३ेरे ) श्रीकृष्णांच्या /बोलण्या- आणि कर्ण यांची नावे प्रत्यक्ष मुखाने उच्चारण्याची 
मिळणारे हेः यश कोणत्या प्रकारचे होते” मी ज् क आ नोनीनी तर युपी विशीत 
चाधि :भूतानि. कथयिष्यरन्ति ते$व्ययाम्‌ । सम्मावितर बा जती यपा व्या य नु म 
'चाकीतिमेरणादतिरिच्यते ” / प य॒ म्हर्ले असावे, परंतु या ठिकाणी आचार्यांनी अधिक 
व्यू (रन्व४) धे अकोरत 'तित्वागात या गोष्टीचा परामडी घेतला आहे. इथे 
नको एवढ म्हटळे तरी कीतोंचे स्व्ख्य मात्र स्पष्ट होत 


आचाय तत्त्वज्ञानात्मक नव्हे तर “' महाभारतीय ” 
नाही; आचाय ते ३२ टर त्साह नड ती च 
--*चायते इथ स्पष्ट करतात. अजुनाला उ अशी सारी स्पष्टीकरणे देत आहेत. महाभारताच्या 


१, ( ११-३२) गीता. “ ञहते5पि त्वां न मविष्यन्ति सवें ”.. न 
२. “ त्रत्तेडपि विना त्वां भविष्यानि रो : सर्वे २ 
१, तान भविष्यान्त मीष्मद्रोणप्रभृतयः सवे येभ्यस्तवाराड्का. . . | 7 


शंकराचार्य ( ११.३२. ) 


> र कथ मीष्ममहे संख्ये द्रोण च मधुसुदन । 
इथुमिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहावरिसूदन । ” २.४. 

युलूनहृस्व्रा हि महानुभावान्‌ श्रेय भोक्तु भेक्ष्यमपीह लोके | 

बटर. स. गुरूनिहेब मुऊज्ञीय भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥” २.५ 

» “ तस्मात्‌ त्वमुत्तिषठ्ठ यशो लभस्व जित्वा शा यं 
ह सैन्‌ भुडझव राज्य हर 
५, “मीष्मद्रोणप्रभृतयः अतिरथा: अजया देवेर ने: क्या 
) र 


तत्‌ प्राप्यते | ” इंकराचाय-. (११.३३ पि अजुनेन जिता इति यशो लभस्व । केवलं पुण्येर्हि 


६. द्रोण च भीष्म च जयद्रथ च कणे तथ 
| न्यानपि योधवीरान्‌ । 
मया हतांस्त्वे जहि मा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रण सपत्नान्‌ ॥ 


" (११.३४) 
शः 


महाभारत संदर्भाची जाणीव 


कथेच्या अनुरोधाने अजुनाच्या विचारांचे विश्‍लेषण 
करीत असताना त्यांनी काही कारणपंरंपरा. निश्चित 
करण्याचा प्रयत्न केळा, आहे. महाभारताचा सखोल 
पर्चिय व कथेचा कंधीही. न पडलेला विसर याच 
गोष्टी यामधून स्पष्ट होतात. आचार्य सांगतात- 
: ज्या ज्या योदूध्यांच्या बाबतीत अजुनाच्या मनात 
। आइंका ? होती :त्यांचा निर्देश “ मी मारलेले ' अशा 
रीतीने भगवान्‌. श्रीकृष्ण करीत आहेत. द्रोण 'आणि 
मीष्म यांच्या बाबतीत तर.ही ' आशंका ' का असावी 
य़ाचे कारण स्पष्टच आहे. द्रोण हे धनुबंदाचाये होते. 
त्यांच्याजवळ दिव्य अस्त्रे होती आणि.तते स्वतःचे मोठे 
गुरु होते. भीष्म हे इच्छामरणी असून त्यांच्या जवळही 
दिव्य-अस्त्न होती, त्यांचे परुरामाशी दृन्द-युद्ध झाले 
तरी त्यात त्यांचा पराभव झाला नाही. जयद्रथाचा 
पिताः“ माझ्या पुत्राचे मस्तक जो भूमीवर पाडील 
त्याचे शिर देखील भूमीवर पडेल ' अश्या 'निश्चयाने 
तप-करीत होता. कर्णांजवळही इन्द्राने दिळेढी अमोध 
शक्ती होती आणि तो सूर्यपुत्र होता.”' या गोष्टीमुळे 
त्यांचा प्रत्यक्ष नाव घेऊन निर्देश श्रीकृष्णाने केला 
आहे. अर्जुनाच्या मनांतील सारी आशंका नाहीशी 
होऊन त्याने पुन्हा युद्धासाठी रास्त्रम्रहण करावे हा 
श्रीकृष्णाचा आशय आचार्यांनी व्यक्त . केला आहे. 
अडंचणी जितक्या अधिक आणि त्यांचे स्वरूप जितके 
अधिक कठिण असेल तितंकाच त्यामधून जाणारा मार्ग 
त्या अडचणींचा संपूण परिहार माहीत झाल्यावर 
उंत्साहवधक ठरतो. हा अभिप्राय शांकराचार्यांना 
स्वंमंतालळा मुळीच विरोधी वाटत नाही. अतिदाय 


१. “ येषु येषु योधेष्वजुनस्याशक्का तांस्तान्यप 
त्यसिद्धमाशह्काकारणम्‌ । द्रोणो धनुवैदाचार्यो दिव्यास्नसम्पन्न आत्मनश्च 


बारकाईने गीतेच्या “ प्रासंगिक व कथात्मक * पाश्वैनं 
भूमीचे विर्छेषण व विवेचन ते करीत राहातात. .. 
संजय, त्याचा आशय व महत्त्व- 

आचायीच्या सूक्ष्म सारग्राही'. दृष्टीने या विश्वरूपं- 
ददीनावरील भाष्यात कळस गाठला आहे, ' असे 
वाटल्यावा'चून राहात नाही. गीतेमध्ये 'ध॒तराष्ट्राच्या: 
मनावर परिणामकारक रीतीने युद्धाची अयोग्यता व सर्वर 
विनाशक शक्ती ठसवून त्याच्या द्वारा युद्ध थांब्रवण्याचाः 
प्रयत्न करण्याइतके महत्त्वाचे स्थान संजयाला असेल 
असे गीतेच्या सामान्य अभ्यासकाला. कधीही वाटत 
नाही. त्याचे असे काये असेल - अशी. : कल्पनाही. 
मनात येत नाही. परंतु टीकाकारांच्या .: स्वमातही. 
न येणारा हा आशय आचायोनी अभिप्रेत, म्हणून: 
मोठ्या कौशल्याने मांडला आहे. संजय निवेदन. 
करतो* - “ हे केशवाचे वचन ऐकून थरथर कापणारा- 
अजुन हात जोडून नमस्कार करून कुष्णाळा भयभीत: 
होऊन सद्गदित खराने म्हणाला. (११.३५) या 
इलोकाइतका साघा व सरळ अर्थाचा इलोक गीतेत; 
विरळा'च. परंतु यातही दडलेटा संजयाचा अभिप्राय: 
हा आचार्यांनी ओळखला आहे. आचाये सांगतात- 
“ येथील संजयाचे बोलणे मोंठे साभिप्राय आहे. द्रोणा- 
दिक अशा अजेय चौकडीला अजुनाने ठार मारल्यावर 
निराधार झालेला असा दुर्योधन आता मरणारच हे 
ओळखून जयाविषयी निराश होऊन तरी धृतराष्ट्र 
शांतितह करील व त्यातून दोनही पक्षांची शांती होईल 
परंतु * भवितब्यतेच्या प्रभावाने ? धृतराष्ट्रान तेही 
ऐकले नाही. ” भवितव्यतेचे प्राबल्य़च एकंदर महा- 
भारतीय युद्धाला कारण कसे. झाले असे विवेचन 


दिदाति भगवान्‌ मया हतानिति । तत्र द्रोणभीष्मयोस्ताव- 


विशेषतो गुरुवसिष्ठः 1 भीष्मः स्वच्छन्द- 


मृत्युर्दिव्यासत्रसम्पन्नश्रं परघुरामेण दृन्दमगमन्न च पराजितः । तथा जयद्रथो यस्य पिता तेपश्चरति मम पुत्रस्य 
शिरो भमौ पातयिष्यति यस्तस्थापि शिरः पतिष्यतींति । कर्णो5पि वासवदत्तया शक्‍त्या5मोघया सम्पन्नः सुयैपुत्रो :-. 
७ 


यतो 5तस्तस्मान्नाम्नैव निर्देशः । ” शंकराचार्य- ( ११:३४) 
२. “ एतच्छूत्वा वचनं केशवस्य कृताज्ञलिवेंपमानः किरीटी । 
नमस्करृत्वा भूय एवाह कृष्ण सगद्गद भीतभीतः प्रणम्य ॥ ” (११.३५ 3) 
३, “ अत्रान्तरे सज्ञयवचनं साभिप्रायम्‌ | कथम्‌ ! द्रोणादिधु अनेन निहतेष्वजेयेषु चतुर्षु. निरा श्रयो 


दुयोंधनो निहत एवेति मच््वा घुृतराष्ट्रो जय प्रति निराशः 


सन्सन्थि करिष्यति ततः शान्तिरुभयेषां भविष्यतीति । 


तदपि नाश्रोषीत्‌ धृतराष्ट्रो भवितव्यवशात्‌ । 7 द्रांकराचाये (११.२५ ) 


षु: 


नवभारत 


निश्चितच आधुनिक वि'ाखंतांच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे 
आहे. एका उपेक्षितांचे अंतरंग खुळे करण्यांचा आचा- 
यानी प्रयत्न केला. आहे; असे;एका दृष्टीने;'म्हणावयास 
काहीऱच;.प्रत्यवाय नाही. :कवीचा अभिप्राय,;त्याच्या 
अंतरंगात .-ब्योलव्रू-बुड़ी मारून हुडकून :काढण्याची 
प्रोढी मिरविणाऱ्या-हत्ीच्या साहित्यटीकाकारांना देखील 
याःःहळोकामागील 'भूमिका::कधीकाळी - प्रतीत झाली 
असती कां:नाही>याबद्दळ रांका'च वाटते. : 

सहज अकूत्रिम-विवेचंन :: १ 
"ज्गीतेच्या- महाभारताच्या प्रलक्ष “कथासूत्राचे 
भाष्यांत ' योग्य संदर्भातः विविंचन करणारी ही काही 
प्रधान अशी स्थळे आहेत. यानंतरही कित्येक ठिकाणी 
जाता जाता आचार्य काही गोष्टी सहज सूंचित करीत 
जातात. सहांव्यो अध्यायात योगारूढाचें वर्णन प्रकृत' 
असताना *'““'सुहृन्मित्रारयुदातीनंमध्यस्थद्वेष्यअन्युपु । 
सोधुष्वपि च 'पापेंपु समवुद्धिधिशिष्यते ” (६.९)हा 
एक महत्त्वाचा *छोक आहे. यातील पहिल्या ओळीतील 
विरोषणांवर॑ आचार्यांचा माध्य करताना विशेष कटाक्ष 
आहे. * उपकारांच्या ' परतफेडीची अपेक्षा न ठेवता 
उपकार करणोरा तो सुद्दत्‌; स्नेह बाळगणारा तो. मित्र, 
अरि म्हणजे शु, जो कोंणत्यांच पक्षाचा आश्रय 
कमीत नाही तो उदासीन, जो दोन्ही विरुद्धपक्षांच्या 
हिताची इच्छा करतो तो मध्यस्थ, स्वतःला न आवड- 
णीस गौस अप्रिय आणि नात्याचा तो बंधू. ” ' अश्या. 
कारे प्रत्येक शब्दाचा अर्थ आचार्यांनी विशद केला 
आहे. कोटिल्याने राजांच्या परस्परसंनैधांचे विवरण केळे 


आहे. तशा प्रकारचे हे. विवरण आहे. जसे संबंध 


राजकीय व्यवहारात येतात तश्याच प्रकोरचे काहीसे 
संबंभ्र- त्यातील: सजकीय ,भाग - वगळता आयुष्यात 


सवुत्र> येत असतात. .. एका दृष्टीने, महाभारतातील .. 


व्यक्तींचे :- त्यांच्या. परस्परांमधील संबंधांच्या .. दृष्टीने 
विशिष्ट वंग्रींकरण करण्याचा. मार्गच प्रसयक्ष गीतेने आणि 


१, “ सुद्ृदिति प्रत्युपकारमनवेक्ष्योपकर्ता, मित्र 
भजते, मध्यस्थो यो विरुद्धयोरुभयोहितेषी, द्वेष्य आत्मनो 


२, शंकराचार्य-((१५.१०) 
२. गीता- (७.२३) ग 


४.  एवासंमानेञ्प्यायासे माम्‌ एव न प्रपद्यन्ते 
दर्शयति भगवान्‌ । ” शंकराचार्य (७.२३ ), ! 


न्ते अनन्तफलाय, 


दुंकराचायांनी दाखविला: आहे, बिवरणाचा कल हा 
गीतेच्या तत्त्वज्ञानात्मक बाजूपेक्षा : कधात्मक?, * व्यव- 
रात्मक ? बाजूकडे झुकणारा आहे. ५. 
भाष्यातील अनुभूती व भक्ती 
गीतेवर भाष्य करीत असतांना तन्मय झालेल्या 
शंकराचांयांच्या पुढे गीतेचा प्रसंग जणु नाय्यमेयं 
रीतीने साक्षात्‌ घडत असावा अशाप्रकारचे वणन 
श्रीकृष्णांचा अभिप्राय सांगताना आचार्यांच्या लेखणी- 
तून स्फुरते, “बिमृढाः नानुपंडयन्ति ” (१५.१०) 
असे म्हणताना. या जगातील. मूढ लोकांच्या अज्ञानाने 
मगंबान्‌ जणु दुःखीकष्टी झालेले आहेत. श्रीकृष्णाचा 
आडाय. आचार्य .. तितक्याच समरसतेने :सांगतात-- 
“खं -भूतमप्येनम्‌. 'अत्यंतदर्शनंगोचरप्रात विमूढा$ 
दृष्टादृष्टविषयभोगबलाक्रष्टचेतस्तया5नेकंधा मूढा न 
अतुपश्‍्यन्ति * अहो कष्टं वतते इति अनुक्रोशंति च 
भगवान्‌,“ ही खरोखर अतिदाय दुःखाची गोष्ट 
आहे.” अशा प्रकारची -करुणा भगवान्‌ व्यक्त करतातं. 
अशाच प्रकारची समरसता. ऑ'चार्य- “ अन्तवत्त फलं 
तेषां तदूभवत्यल्पमेधसाम्‌ । 'देवान्‌ देवयजो यान्ति 
मद्‌भक्ता ।य़ान्ति मामपि ” १.या :छोकावर भाष्य 
करतानाही दाखवितात. ““ परिश्रम, समान 'असूनही 
“अनन्त , अश्या फलाच्या “प्रासीसाठी, मला हे अज्ञ 
लोक़रःशरणःयेत नाहीत. खरोखर मोठी दुःखाची गोष्ट 
आहे. 'अश्या प्रकारची . करुणा भगवान्‌ :प्रकट करीत 
आहेत.” ” लोकांच्या अज्ञानाबद्दळ दुःखी. होणाऱ्या 
ईश्वराची प्रत्यक्ष मूर्ती वाचकांच्या नजरेसमोर उभी 
करण्याचे अलोट सामर्थ्य इंकराचायीच्या वाणीत आहे, 
“ अनुभवातून जन्मठेढी आणि ' अनुभवाला ' जन्म 
देगारी अश्नी ती वांगी आहे हे निश्चित, अशा 
ठिकाणी . तत्त्व्ानापेक्षा शंकराचार्यांची कविवृत्ति 
उचंबळून मिलि त्यात नवल नाही. “ वेबम्यनेधे 
| न िपिक्षल्याते; > (अ्रन्सू. २-१-३४ ) यात 
स्नहवान्‌ , आरिः शत्रु, उदासीनो योन कस्यचितयक्ष 
उप्रियः, अन्धुः सम्जन्धी | रेकराचार्य (६.९ ) 


अहो कष्टं खलु वतंन्ते, इति भनुक्रोशं 


महाभारत संदर्भाची जाणीव 


दाखवल्याइतका उदासीन नाही. तर भक्तावर 
करुणेचा वर्षाव. करणारा, भक्ताच्या 'अज्ञानाबद्दल 
हळहळणारा आणि “ये येथा' मां 'प्रपद्यन्ते ता स्त- 
शेव भजाम्यहम्‌ ' » असा“ ईश्वर ' आचायांच्या 
नजरेपुढे आहे ' असे *म्हणावयांस ' हवे. आचायांच्या 
स्तोत्रांमधून दिसून येणारा मकतिरस इथेही आविष्कृत 
होऊ पंहात ,आहे. अर्थात ही अंद्वेत भक्ति आहे 
“ अतो5स्मि लोके: वेदे च प्रथितः . पुरुषोत्तमः 
येथीळ “ लोके? या पदावर आचार्य लिहितात-<“अ्रा 
प्रकारे. मला . मकतजन :ओळलखतात,. कवि. देखील 
काव्यांमध्ये या नावाचा प्रयोग करतात, पुरुषोत्तम 
याच नावाने आळवतात. ” * आचार्यांच्या व्यक्ति- 
भत्त्वातीलही दोन पायर्‍या इथे दिसू शकतात. तत्त्व- 
ज्ञानी शंकराचांये हे ' वेदे? या 'प्रांतात संचार 
करतात परंतु ' लोके * या प्रांतात आल्यावर तत्त्व 
ज्ञानी 'शंकराचार्यांना काव्य आठवते. आणि भक्‍्ति- 
रसाने परिपुर्ण, अशी रचना. त्यांच्या ..प्रतिभेतून 
आकार घेऊ लागते. 

अजुन व श्रीकृष्ण 


अजुन आणि कृष्ण यामधील आपुलकीचे आत्यंतिक 


जंवळीक असण्याचे नातेही आचाय सहजपणे सांगतात!' 


“न हिं कल्याणकृत्‌ कश्चित्‌ दुर्गति तात गच्छति ” 
(६.४० ) येथील * तात ? शब्दावर त्यांचे भाष्य असे 
आहे- “ तनोत्यात्मानं पुत्ररूपेणेति पिता तात उच्यते | 
पितेव . पुत्र इति. पुत्रो5पि तात .उच्यते..].. शिष्यो&पि 
पुत्र उच्यंते॥ ” यांतील ' शिष्यो5पि पुत्र उच्यते ' 
यातून अर्जुनाचे रक्षण करण्यासाठी अन्यत्र भीष्मावर 
सुदरीन घेऊन-धावणार्‍या कृष्णाचे त्या: अजुनावर किती 
प्रेम होते हे दाखविले. गेळे आहे. रिष्य*व गरु या 


१. गीता. (४११) 
२, गीता. (१५.१८) 


नात्यात .पुत्रवत्‌ वात्सल्य जरी-असळे; तरी त्याच बरो 
बर आचार्यरघम.* हा या-बात्सल्याने कधी ठप झाला 
नाही; “ कच्चिदेतत्‌ श्रुत . पा थः- त्वयेकाग्रेण 'चेतसा।$ 
कच्चिदज्ञानसंमोहः 'प्रनष्टस्ते 5 धनज्ञय़ः? * याःज्छोकार 
वरःआचार्य भाष्य करीतः असताना:: एका, गुरूच्या 
मनातं एका दिष्यांवद्दळ अर्सणारी !ंभावना- कर्तव्य 

भावना-विशदं करण्य़ा'चा रत्यांनीः यत्त्न' केला आहि 
शिष्याने शास्त्राचा अभिप्रायाग्रहण 'केडा. का नोही हें 
नीट जाणण्याच्या इच्छेने*मगवान्‌ श्रीकृष्ण व्विरंतात; 
शास्त्राचा अमिप्राय श्रोत्याला जर समजला;-नंसलःलर 
दुसऱ्या :एख्राद्या..मार्गाने;, तो. समज्ञावून;-देता येईल 
असा: विचारणाऱ्याचा -आदाय आहे; यामधून- दुसऱ्या 
कोण्याही. मार्गानी -शिष्यात्ग, (-ज्ञान करून-देऊन;): 
कृतार्थ करणे:हे आचायांचे:-कर्तव्या; दाखविले- गेले 
आहे..? * अर्थात इथेही .तत्त्वज्ञानापेक्षा. “ प्रासंगिक * 
संबैघाचेच विवेचन. आ'ःचाये करीत <आहेत!हे बिसरताः 
कामा नये. : 25 २-४ ना: 


“ अजुन निमित्तीकृत्य-” 

-- अशा प्रकास्चे हे कथेच्या दृष्टीने वस्तुनिष्ठ असे 
विवेचन ठिकठिकाणी आचाय करतात. बारीक सारीक. 
विकेचनातूंनही हीं' दृष्टी, स्पष्ट! होते. अंद्याः प्रकारचे 

एकच उदाहरण द्योबयाचे“ज्नाला>तेरी तेः' ये लब्च्या' 
चापरं लाभ मन्यंते नाधिकं ततः । यस्मिन्‌ स्थितो न 

दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ” या संपूर्णपणे तात्त्विक, 

कुठेही... प्रसंगांशी... व्यक्ती शी. संत्रंघ.._ नसलेल्या अद्य]... 
*छोकांचे विवेचन करताना देखील आचायांना जणु हा 

'छोक एका सारथ्याने एका योध्याला रणांगणावर 

सांगितला आहे या संदर्माचे. -विस्मस्ण झाळेल. «दिसत 

नाही. 'दुःखेन? याचा अर्थ “दु:खेन्‌ रास्त्रपातादिलक्षणेन्‌/ 


0110) 1/4 910 


३. ' एवं मां भक्‍तजनाः विदुः कत्र्‍यः काब्यादिषु च इद्मेक -नाम निमध्नन्ति पुरुषोत्तम इत्यनेनामि* 


घानेन अभिगुणन्ति शंकराचार्य, ( १५.१८ ) 
४, गीता (१८-७२) 


_ ८ शिष्यस्य शास्त्रारथग्रहणाग्रहणविवेकबुभुत्सया एच्छति । तदग्रहणे ज्ञाते पुनर्गोहेथिंष्या म्युपायान्तरेणा- 


पीति प्रष््रमिप्रायः । यत्नान्तरमारंथाय शिष्य कृताथः कतेव्यः इति “ आचायंधमः 


६. गीता- (६.२२). 


> प्रदार्शितो भवति । ? 


शंकराचार्य - ( १८.७२ ) 


नवभारत 


युरुगा-महतापि न विचाल्यते ” असा आचार्य देतात, 
अर्थातच योग्याचे वर्णन प्रस्तुत असताना * दुःखेन ' 
याचा अर्थ “ शस्त्राच्या आघाताने झालेले मोठे दुःख? 
असा. आचार्यांनी का द्यावा याचे दुसरे उत्तर सापडणार 
नाही; ऐकणारा. अजुन आहे एवढेच उत्तर द्यावे 
लागेल, “ अर्जुनं : निमित्तीकृत्य ”* याचा शंकरा- 
चार्यांना; खरोखर. अभिप्रेत काय अर्थ असावा हे 
ठरविण्यास त्यांच्यात भाष्यातील अल्ली अनेक अंत- 
गत. प्रमाणे दालवावयास: हवीत. 

समालोचन - 

: या साऱ्या विवेचनातून गीतेकडे पाहाण्याचा शंकरा- 
चार्यीचा आणखी एक इंष्टिकोन निश्चितपणे प्रकाशात 
येतो. तत्त्वज्ञानाइतकेच आचाय काव्याचे मर्मज्ञ रसिक 
आहेत. गीतेच्या तत्त्वज्ञानात्मक वि-छषणानरोजरंच 
* कथात्मक? आणि * घटनात्मक? असेही विःछेषण 
आचाय 'मार्मिकतेने काही ठिकाणी करीत आहेत. 
तत्त्वशानात्मक दृष्टीतून गीतेचा अर्थ हा गीतेच्या 


घटनात्मक व कथात्मक अर्थापेक्षा वेगळा आहे. त्यात 
गोंधळ आचार्य करीत नाहीत आणि ते तसे वेगळे 
असण्याने त्यांचा परस्परांशी किंवा खमताशी विरोध 
येतो असे आचार्यांना मुळीच वाटत नाही. प्रवृत्ति- 
बादी टीकाकार करणार नाहीत इतके प्रवृत्तिपर विवेचन 
आचार्य गीतेच्या घटनात्मक अर्थाचे करीत आहेत. 
गीतेची घटनाप्रधान पाश्चभूमी त्यांच्या नजरेआड 
झालेली नाही, प्रत्यक्ष तिचा अनुभव येत असल्या- 
सारखी त्यांची वणने आहेत. तसेच हे विवेचन ध्यानात 
घेतल्यावर “ अजुरन निमित्तीकृत्य ” याचा दांकरा- 
चार्यांना कोणत्या मर्यादेत अर्थ अभिप्रेत आहे हे 
समजून घेऊन त्याचा विपर्यास करणाऱ्यांना काहीसे 
उत्तर यातून मिळेळ एवढीच आशा आहे. शेवटी 
असेच म्हणावयास हवे: 

“ शाळूरस्य गिरां सारं राळूरो5थ सरस्वती । 

चतुमुखो्थवा साक्षात्‌ विदुर्नान्ये तु माद्शा: | 


पणापाप्पपा--< 


ल? १८४ चल एट च्या त०& छद्याष्ट 0४९७०६२ 


योग्य*आंहे काय हीच समस्या आहे. 


इतक्या पातळीवर यांचा घेतला जाणारा अर्थ- 


9675/%८/०८"७/%८/०००३/%८”० ५०३%%२५३७%०८/०५०३५७५-२५०२७%४-? ७०७७%८/०२०९%८-०%८) ०११४८”००7?) 
१ चाकॉक : इतिहास आणि तत्त्वज्ञान र 
; । - लेखक - | 
1१] प्रा, सदाशिव आठवले र 
१ किं. ३ रु. ] 
शर मिळण्याचें ठिकाण - | | 
र चिटणीस , ग्राज्ञपाठझयाळा मंडळ, बाई, 
० की [ जि. सातारा ] 
दु ९.०७ ०९.७७ ० -५९२०८०००-०८>७५०७०७०७९५०३ 


प्रास्ताविक | 
जिनाळकार हे एक पालिभाषेतील  स्तोत्रकाव्य 
आहे. ह्यातील “ जिन ” म्हणजे अर्थातच बुद्ध, 
त्याची. स्तुती करून जणू ह्या काव्याच्या रूपाने कवि- 
भक्त त्याला एंक. अलंकारच समपण करीत आहे 


जिंनालंकार ह्या शब्दातून आणखीही एक अर्थ सूचित' 


होतो. तो म्हणजे जिनालंकार हे एक अलंकारमय, 
* चित्र ” काव्य आहे हा. जिनालंकार स्वतः शब्द- 
अर्थांच्या अलंकारांनी नटलेळे आहे आणि पुन 


बुद्धाला अपण केलेला तो एक अल्कार आहे. ह्या. 


काव्यात दोनशे पन्नास “छोक असून संस्कृतनिष्ठ असे 


ह्या काव्याचे स्वरूप आहे. ह्या काव्याचा काल, कतुत्व,, 


आडाय, चित्रमयता, इतर स्तोत्रांशी तुलना, आणि 
काही सामान्य विचार पुढे मांडले आहेत 


जिनालंकाराचा काल व कतेत्ब 


जिनालकाराचा कतो कोण व त्याचा काळ कोणता . 


हें सुक्के विवाद्य व संगायप्रस्त आहेत. जेम्स: ग्रेने जिना- 
लुंकाराचा लेखक “ बुद्धरकिवत ? हाः मानला आहे. 
तो गोतमबुद्धाच्या निर्याणानंतर ११७ (सत्तरसबस्ससत) 
वर्षानंतर सिळोनमध्ये जन्मला, त्याचे जन्मस्थळ 
रोहण हे होते. चोळितम्बरद् इथे झालेल्या मिक्षूच्या 
संमेळनात तो मुख्य होता. त्याच्या बौद्धधमांच्या व 
पालिभाषेच्या अध्ययनाचे आणि बुद्धविषयक भक्तीचे 
फूळ म्हणजेच. हे काव्य असे जेम्स ग्रेचे म्हणणे आहे. 
त्याच्या मते जिनालंकाराची टीका 


“ बुद्धदत्त ” 


श्री. गणेश उमाकांत थिटे: 
जिनालंकारः ग्रंथपारेचय 


ह्याने लिहिली, हा बुद्धदत्त बुद्धद्योसाचा समकालीन 
होता. 


परंतु गंधवेसानुसार जिनालंकार हे काब्यच मुळी: 
बुद्धदत्ताने लिहिल. 1) 20०५9७५ हा. अभ्यासक गेध्र- 
वंसाला अनुसरून बुद्धदत्त. हाच लेखक असे. मानतो 
(.$ 08५७1०४१७९ ० (९ (6९01118 1110191168 
० 0९91०1 ) मलललेकेराने ह्या वादाचा परामर्श 
घेऊन असे म्हटले आहे की! ज़िनालंकाराची भाषा” 
शेळी पाहिल्यावर जेम्स अने ठरवलेळा काळ पटत्‌ नाही. 
कारण. ज़िनालंकराराच्या. शहेळीवर कालिदास, भारी; 
माघ ह्यांच्या शेळीचा: परिणाम .-झालेला दिसतो. 
जेम्स.ग्रे -कालिदासादींच्या शेळीचे -जिनालंकाराच्या:: 
ठोळीशी साम्य. मान्य - करूनही जिनाळंकाराचा काळ- 
खिस्तपूर्वच मानतो. पण भाषादोली,- विचार, . अळे- 
कारमयता, विवध वृत्तांचा वापर इत्यादींवरून जिना- 
ल॑कार. हे बरेच नंतरच्या काळात झालेळे असावे असे. 
वाटते. जेम्स ग्रेचा मुख्य आघार असलेली वाक्ये 
ज्िनालंकाराच्या टीकेला मागून ,जोडळेळी वाटतात.; 
त्यामुळे बुद्धदत्त हा टीकेचा लेखक हे जेम्स अेचे म्हणणे. 
निश्चित पुराव्यावर .आधारलेळे. म्हणता येत नाही. 
( मलल्सेकेरा). जिनालंकाराचा लेखक निश्चित कोण.ते 
ठरवणे आपल्याला कठीण आहे असे म्हणून कुठल्याही 
परिस्थितीत जिनालंकाराचा काळ इसवी सनाच्या 
सहाव्या दतकामागे नेता येणांर नाही असे मललसेकेराने 
म्हटले आहे. त्याच्यामते ह्याच नांवाची आणखी 


१, पहा- ञाणासिना तितिक्‍्खेन जितमारबळं जिनं | जिनालंक्रारनांमेत अलंकारेन लकंरि ॥ 
२. जिनालंकराराच्या काल व कतुत्वाचा प्रश्न ॥॥७ ९81 1.88/प19 ० (९॥1००-0०४ ७, ?, 


४६1६1४०७९1 ह्या पुस्तकात चचिळेला आहे 


३. जिंनालंकार हे संस्कृतंकाव्यांच्या अधःपतनंकोलोतील असावे एवढे निश्चित जाणवते. शिवाय 
स्तोत्रवाड्मयाला विशेंष बहर आलेला दिसतो तो बाराब्या-तेराव्या शतकापासून पुढे. बुद्धस्तोत्तांनाही १२००- 
१६०० इसवीमध्ये बराच बहर आलेला होता. शिवाय टीकेमधील ' सत्तरसवस्ससत ? हा शब्द सतराशे अशा 
अथांचाही मानता येइल ( विंटरनिट्झ्‌ ) व जिनालेकाराचा काळ इसवी सनाचे तेरावे शतक ठरवणे अधिक 


युक्त ठरेल, 


न, भा. ९ 


नवभारत 


एंक. कृती बऱ्याच जुन्या काळात असावी. बुद्ध हा एक 
नेहमीचाच्‌ काव्यविषय असल्याने त्याच्या . चरित्रपर 
किंवो,स्तुतिपर अंशा प्रकारची बुद्धवंस वगरे काव्ये जशी 
आढळतात तसेच त्या जुन्या जिनालंकाराचही स्वरूप 
असेल, परंतु ती कृती आपणास उपलब्ध नाही; फक्त 
तिच्या संबंधीचा पारंपरिक उलेख शिछक आहे; 
जिनालंकाराच्या टीकेचा लेखक बुद्धदत्त आणि बुद्ध- 
घोसाला समकालीन असणारा बुद्धदत्त ह्यांच्यात घोंटाळा 
होण्यांचे कारणं असे की बुद्धदत्ताने मधुरत्यविलासिनी 
नांवाची बुद्धवंसावरील टीका लिहिली आहे. त्यालाच 
जिनालंकारटीकेचही कतृत्व चिकटवण्यात आले असावे. 


जिनालंकाराचा आशय 

(अ ) काव्याचा प्रारंभिक भाग-- जिनालंकारात 
विषयानुसार उपविभाग पाडलेले आहेत. सुरवातीला 
“ पणामंदीपनीगांथा -मध्ये बुद्धाला दोन “छोकांत 
वंदन केळे आहे. ' त्यानंतर योगावचरदीपनीगाथा, 
वत्थुसोधनी गाथा ह्या विभागात बुद्धाचे विविध गुण 
वर्णिलेले आहेत. उदाहरणाथ बुद्ध हा नवम खगावर' 
( क्षण ) जन्मला. त्याने दररोज पांच कृत्ये पूर्ण केळी,' 
तों तीनही बुद्धक्लेत्रांमध्ये सूर्याप्रमाणे आहे इत्यादी. 


'(आा) बुद्धाची पु्वेतयारी-अभिनीहारदीपनीगाथां- 


मध्ये गोतंम बुद्ध हा “बुद्ध ” होण्यापूर्वी त्याने मागील 
अंनेक जन्मांमध्ये कसकशी तयारी केलेली होती त्याचे 
वर्णन आले आहे. सुमेध नावाच्या तापसाने ( होच 
पुढे गोतम बुद्ध झाला. ) दीपंकर बुद्धाजवंळे आपण 


१, नवम क्षण हा परम मंगल असा क्षण, गुळत्यदीपनीमध्ये पुढीलप्रमाणे स्पष्टीकरण 
तिरच्छान॒अलूप-असञ्ञसत्तपच्चन्तिमजनपदपश्िन्द्रियान वेकळे मिच्छादिद्दीति अट्टकछ 
कवणे वत्तमाने यो जातो | - अश्या प्रकारची आकडवारी पांच कृत्ये, तीन 
येते. असे उल्छेल असणे स्तोत्रांमध्य महत्वाचे असावेसे वाटते. 


२. € बुंद्दो अयं हेस्संतिनागतेसु' || 


पुढे बुद्ध व्हावे असा निश्चय प्रकट केला. दीपंकर 
बुद्धाच्या वाटेत, दलदलीच्या जागी सुमेध जाऊन 
पडला व त्याने स्वतःच्या शरीराचा पुलासारखा वापर 
दीपंकरास करू दिला. त्याच्या पाठीवरून दीपंकर बुद्ध 
जात असता दीपंकराने हा पुढे नक्कीच बुद्ध, होईल 
अशा . प्रकारची भविष्यवाणी केली*, सानंतर सुमेध 
तापसाने अनेक जन्म घेऊन दहा पारमी प्रत्येकी 
तीन पायऱ्यांनी, पार पाडल्या,१_. केवळ दुसऱ्याच्या. 
दुःखाने हुःखित होऊन त्याने त्यांची .पापेसुद्धा 
स्वतःवर लादून घेतली. दान वगरे पारमींच्या 
पृतेतेसाठी. त्याने कुठल्याही गोष्टीचा त्याग करावयाची; 
तयारी ठेवली. स्वतचे मस्तकही. तोडून देण्यास मागे 
पुढे पाहिल नाही, महासागरातीळ पाण्याच्या थंव्ा- 
हूनही अधिक जन्म त्याने घेतले, रस्त्याच्या कडेला,. 
इतरांना, सावळी व फळे मिळावीत ह्या हेतूने 
आंब्याची झाडे लावली.* अनेक्र सत्कृत्य करून पुण्य. 


संपाद्लि, 


(इ) बुद्धजन्म, गृहत्याग इंत्यादी- दस पारमींमथ्ये 
पारंगतता मिळवून सुमेध तापस खर्गात राहत असता 
देवांच्या 'बिनंतीवरूनं त्याने परथ्वीवर ' पुनः जन्म 
घ्यावयाचे ठरवले, त्यांचा - जन्म झाल्यावर देवांनी 
आनेंदोत्सव साजरा केलां. ब्रह्मगणांनी त्याला सुवर्णाच्या 
जाळीत घेतले, देवांनी .मृगाजिंनातं घेतळे; व माणसांनी 
रेशमी वंस्रात घेतले. जन्मापासून पाचव्या दिवशी ब्राह्म- 
णांनी सिद्धार्थाची लक्षणे पाहून हा बीतराग बुद्ध होणार: 


स 1 आहे- निरंयपेत- 
वणे विनिमुत्त नवमे बुद्धुप्पाद- 
बुद्धक्‍वेत्त इयादी अनेक संदर्भात 


- ' ३, दस पारंमी म्हणजे १० गोष्टींमध्ये पंरिपूरणतो, ह्या देहा गोष्टी म्हणजे दान, सील, नेकण् 
विरिय, खन्ती, सच्च, मेत्ता, उपेक्वा, 


मर्‍्या म्हणाजे. एखाद्या 
त्याग करणे आणि- 


४. सो मरंगपस्सें मधुरम्बनीज छायाफटत्थाय महाजनानं । 
रोपेसि तस्मि हि खणेव तेन छायाफळे पुक्षमलद्धमुद्धं || 


१ 9 


जिनालंकार ग्रंथपरिचय 


अंसे भविष्य वतेवळे.' कालक्रमानुसार वाढत :गेल्यावर 
त्याचे यशो धरेशी लम झाळे. चाळीस हजार स्त्रीपुरुषांनी 
्रेढेळेळा तो. रमणीय आणि: विविध . त्रहतूंमध्ये सुखकर 
होतील अश्या विविध प्रासादांमध्ये दिव्य-सुख उपभोगू. 
लागला, परंतु वैराग्य निर्माण करणार्‍या अनेक. गोष्टी 
पाहून त्याने जळत्या घरातून - बाहेर पडावे:- त्याप्रमाणे 
ह्या सवे सुखोपभोगांचा. त्याग केला. ,.कारण -मार हा 
यंत्रात. ऊस घाळून .. पिळावा त्याप्रमाणे. ,आपणास 
पिळत आहे असे त्याच्या लक्षात आले. अश्ञानाने 
वाहवत. चाललेल्या .ह्या. लोकांना आपण श्रेष्ठ शान 
प्रात करून घेऊन तारावे असे त्याने ठरवले. हा भाग 
गब्मोकन्तिदीपनीगाथा, . नेक्खम्मज्झासयदीपनीगार्‍था 
इत्यादींमध्ये आला आहे. 

अंनेकं प्रकारे उंपमोग घेत.समृद्ध जीवन जगणाऱ्या 
सिद्धार्थाने गहत्याग ' केरावा ह्या गोष्टीबद्दल कवी 
आश्चय. व्यक्त करतो. आत्यंतिक सुखप्राप्ती आणि 
त्याच्याबद्दल अनासक्ती ह्यामधील विरोधाची तीव्रता 
विविधप्रकोर' वर्णनं करणारे (“ हित्वा कथं नु पद- 
मुंद्रि सो निरासो ?) छोक पादुद्धारविम्ह्यदीपनीगाथे- 
मध्ये आले आहे. . जम्बुद्वीप हे सबद्वीपात श्रेष्ठ. त्यातही 
कपिलवंस्तू हे शहर अतिदायच सुंदर, शाक्यकुल हे 
तेथील अत्यंत उच्च कुल: सिद्धार्थांचा पिता हा त्या 
कुलातही श्रेष्ठ; पण सिद्धार्थाला ह्या गोष्टींचे महत्त्व 
वांटळे नाही. त्याचा निवासाचा प्रासाद किती भव्य, 
किती सुंद्र ! भोवती कमळांच्या ताटव्यांनी गच्च भर- 
लेल्यां . पुष्करिणी ! तेथे चक्रवाक पक्षी भ्रमण करीते 
आहेत. कमळांवर भ्रेमर गुंजारव करीत फिरत आहेत. 
सं्वांगसुंदर स्त्रिया भोवताली आहेत, त्या नांच करताना 
टाळ्या वाजवून म्हणत आहेत* की “ इंद्र तरी शाक्‍य- 


कुलातील सिद्धार्थाइतका सुखी आहे का ? ? ज्यावर: 
बारीक नक्षीकास केळे आहे अशी सोन्याच्या ताटातून 
सुगंधी स्वच्छ'अश्ा. तांदुळाचा भात तो विलासिनीं- 
सह खात असे. . त्याला सुंगधी द्रव्यांची उटी लावलीः 
जाई. यशोधस--ही. अतिराय -सुंदर -ब परतित्रता. होती. 
पण]. ह्या;सगळ्यांचा त्याने त्याग केला. कुतजातकात 
कुसाने आपल्या, प्रेयतीसाठी ( तिच्या प्रास्तीसाठी ) 
भाताच्या: कावडी: वाहिल्या. अनित्थिगंध स्त्रीप्राती 
साठी हातात - खडूग घेऊन प्रत्येक पुरुषाची, हिंसा 
करीत हिंडला. हरित्तच हा संन्यासी आपले . न्रत 
सोडून. बनारसच्या राणीच्या मोहात पडला. यक्योधरा 
सवे स्त्रियांहून अधिक सुंदर असूनही सिद्धार्थाने तिचा 
त्याग केला. 


(इं) माराचा पराजय- गृहत्याग केल्यानंतर सिद्धार्थ 
अनोम नदीच्या काठी आला. तेथे प्रत्रज्या घेऊन, 
अळार, उद्दक इत्यादींच्या मार्गदर्शनाचा कांही उपयोग 
होत नाही असे लक्षात घेऊन तो उर्‌वेल भूमीस आला. 
आत्यंतिक भोगासंक्ती किंवा आत्यंतिक शारीरिक केश 
ह्या दोघांचाही ज्ञानप्रात्तीसाठी उपयोग नाही हे लक्षात 
घेऊन त्याने मध्यममार्ग स्वीकारला. 'तो 'ध्यानं करत 
असता वसवत्ती मार सेनेसह तेथे आला, आणि 
“ह्याला पकडा, धरा, ” असे म्हणू लागला, माराने 
खूप, ज्वाळा पसरवल्या. 'धुराने अंधकार निर्माण 
करून टाकला आणि खड्गाचे प्रहार करण्याचा 
प्रयत्न केला, पण त्याचे सर्वे प्रयत्न 'विफळ झाले, 
“ मी तुज्ले हृदय फाडून टाकीन ” . अश्शी धमकी 
दिली, तेव्हा सिद्धार्थानेही म्हटले की “ मी अनेक 
पारमी पार पाडून श्रेष्ठ झालो 'आहे. माझ्या नखा- 
चीही सर तुला येणार नाही: अनेक पुण्यांच्या योगे मी 


१, ते ब्राह्मणा पंचमियं सुभुत्ता नाम गहेतु वरलक्‍्खणानि । 
दिस्वान एंकंगुलिमुक्स्रिपिंसु बुद्धो अयं हेस्सति वीतरागो ।॥। 


२, कामेन कामेन न साध्यमोक्‍्खं मानेन मानेन ममत्यि किल्चि । 
मारो ससेनो हि अवारणीयो यन्तेन उच्छुं विय मद्दति म॑ ॥ 


३.'करांतिरत्ता रतिरत्तरांमा ताळेन्ति ताळावचरे समन्ता । 
नच्चुगतानकसहस्सद्ृत्या सक्कोपि किं सक्यसमोति चोदयु ॥ 


&, सभावनिच्छन्दमतिं पमावतिं भत्तो कुसो संहरि भत्तकाजं.| 
तयामिरूम पि यसोधरं वरं हित्वा गतो सो सुगतो व नून || 


११ 


अनुक्रमणिका 


हद: :-2 अडी 
योड विमल 


'नंधभांरते. 


माझा हा देह': मिळवला आहे. मला मनुष्य . मानू 
नकोस?” इत्यादी, शेवटी ह्या युद्धात सिद्धार्थाचा विजय 
झाला आणि त्याला भ्रष्ट शान प्रास झाले. त्याजरोबर 
देवांनी आनंद व्यक्त केला. त्याला नामरूपाची उत्पत्ती 
कशी 'होते ते कळले 'पूंवेजन्माचे ज्ञान झांले. 'पटिच्च- 
समुप्षपादाचेही ज्ञान झाले. ब्रह्मा सहंपतीने . त्याळो 
विनंत्ती केल्यावर त्याने धम्मचुक्कप्यवत्तन केले. / 
"“(ड) बुडपूजा:- ह्यानंतर कवी बुद्धाची स्तुति करतो, 
आणि विधिपूर्वक पूजा करतो. निरनिराळ्या. प्रकारची 
कमळे, चेपक, अशोक, कॉर्णिकार इत्यादी फुले अर्पण 
करतो. त्याचप्रमाणे मोती, वेड्य, सोने,' रजत इत्यादी 
सर्वे प्रकारचे घन मी बुद्धाला अर्पण करतो असे तो 
म्हणतो. विविध प्रकारची वस्त्रे, फळे हीही अपण करतो. 
कृंबी केवळ बुद्धालाच, नमस्कार करतो. असे .नाही. तर 
बुद्धाचे पणिधान,, त्याच्या दस पारमी,. त्याची चौदा 
प्रकोरची ज्ञाने, यमकपारिहीर,. धम्मचक्कप्पवत्तन, 
त्याचा आयुसंग्वारत्याग,, ज्या:दक्षासाली त्याला. ज्ञान 
प्राप्त झाले. तो बोधि-रुकव, त्यान बापर्ळेली भांडी, 
वस्त्रे इत्यादी सर्वांची तो पूजा करतो. 
*( ऊ ) कवीची अपेक्षा:- अशा प्रकारे चुद्धचरित्र 
गाग्ल्यावर आणि त्याची, पूजा केल्यावर कवी आपल्या 
आकांक्षा “ पत्थनादीपनीगाथे २ मध्ये. प्रकट करतो, 
' आपल्या ठिकाणी बोधी. प्रात होईपर्यंत श्रद्धा, हिरी, 
ओक्तप्प, इत्यादि , गुण वाढावेत, राग, दोस, 
मोहे ह्यांचा नाश व्हावा, असे तो. म्हणतो, त्याची 
सर्वात. महत्वाची इच्छा अर्थातच आपणही घुद्ध व्हावे 
अशी आहे' 'त्यांसाठी पूवतयारी करण्यामध्ये आपले 
मस्तक्रही तोडून. देण्यासं. तो सिद्ध आहे. मात्र 
त्याल्या काही छोकिक अशा प्रकारच्याही अपेक्षा द्सि- 
२, बुद्धो भविस्तामि अनागतेसु । 
२, त्याच्या लोकिक अपेक्षांबद्दढ कोही 
३. भवेय्यहं केनचि नप्पसऱ्ही । 
४, धम्मेन मातापितरो भरेय्य | 


तात, कुणीही आपला पराभव करू नये.* धमर्‌ 
पूवक आपण आईवडिलांचे पोषण करावे.* वृद्धांची 
पूजा करावी. लोकांना मदत करावी. आपल्या. नाते- 

९___» ४00७ (> आपलेही 
वाइकांची, मित्रांचीही भरभराट व्हावी आणि आपलेही 
हित '्हावे* वगरे, 


: जिनालंकार : एक चित्रकाव्य 


वर जिनांलंकाराचा तपशीलवार सारांश सांगितला 
ह्यांचे कारणं त्याच्यासंत्रधी निरनिराळ्या पद्धतीने 
विचार करणे शक्‍य व्हावे. जिनालंकार ह्या नावावरूनच 
जिनालंकार हे चित्रमय असल्याचे 'सूचित होते असे 
सुरवातीलाच म्हटले आहे. भारतीय साहित्याच्या* 
उतरत्या काळात हे काव्य निर्माण झाल्याचे त्यावरून 
अनुमान शक्‍य़ आहे, असेही वर म्हटले. आता त्या 
चित्रमयतेचे आणि उतरत्या काळाताळ काही वैशि- 
श्याचे .दिग्दशन करावयाचे आहे. ; । 
 काव्यविषयाची ( मुख्य किंवा _ अवांतर ) सांके- 
तिकता हे, महत्वाचे वैशिष्टय; वइतुवर्णन, प्रसिद्ध 
पौराणिक व्यक्ति इत्यादींनाच काव्यविषय होण्याचे 
भार्‍य हछाभते. हिंदु साहित्यात ज्याप्रमागे राम, कृष्ण, 
* कर इत्यादि महत्त्वाचे काव्यविषय तसे. पालि, बोद- 
साहित्यात बुद्ध हा नेहमीचा विषय. बुद्ध हा एकमेव 
नायक, त्याचीच कथा पुनः पुनः सांगण्याचा प्रयत्न 
काव्यविषयाचा सांकेतिकपणा असल्याने अन्तगीत 
कटाकुसरीला महत्त्वाचे स्थान येते. वृत्तवेविध्य हेही 
ष्ट्य . इथच लक्षात घ्यावे? जिनालंकारामध्ये 
- डप वृत्ताचा बापर विपुळ आहे. पण शादूल- 
'ेक्रोडित, , खर्रा, उपजाति-सारली वृत्ते, आणि 

9 

तोरकवृत्तमुद्धा बापरे आहे. शब्दचित्र आणि अर्थ- 
त ही तर खपच आहेत, पुढील दवधक्षरबन्ध पाहा : 


विवेचन ढेख्वाच्या शेवटच्या भागात आहे. 


५. आतीसु मित्तसु सपुत्तकेसु बुड करेय्य हितमत्तनो च | 


६. जिनालंकार हे “ सिलोनी ” काव्य आहे 
सीमांना धरून वापरलेला नाही, तर 


७. वृत्तांच्या संदर्भांत एक मुद्दा मात्र 


हे, येथे “भारतीय? 
योडाचा व्यापक प. तीय” हा शब्द आजर 


खंटकतो. “ उतरत्या काळ 


च्या राजकीय-भोगोलिक 


काटेकोरवृत्तःरचना आढळते, जिनालंकारात ृत्तदोष बऱ्याच ठिकाणी आहेत. छ्या रसजेविच्य आणि त्याबरोबरच 


गुणदोषांच्या आधारे करावे लागेल; पण'हा सुद्दा फार 'महत्त्वा 


त्स ' कवी 
पीनगर, चे स्पष्टीकरण कवीच्या बयेक्तिक 


१५ 


जिनालंकार 


सारे-सुरांसुरे सारी रससारसंरिस्सरो 
रसासाररसे सारी सुरासुरसरिस्सरे ॥| : 
पुढील सछोकात एकाक्षरवन्ध वापरलेला आहे--< 
नोनानिनो ननूनानि ननेनानि ननानिनो । 
नुन्नानेनान नून'न नाननं नानेनेनःनो ॥ : 
- ह्या'चप्रमाणेः'पटिलोम यमक; महायमक,.. इत्यादी 
शब्दालकार साधलेले आहेत. 

'अर्थालंकारामधले. उपमा, उपेक्षा; अंतिशयोक्ती, 
अर्थान्तरन्यास इत्यादी अलंकार हे विशेष' बहुसंख्येने 
यते असंतोत. पुढील अतिशयोक्ती पाहो- 

सो सांगरे- जलधिक रुधिरे अदासि :. । 
भूंमांपरजिंय समेसंमंदासि दानं । 
“मेरुप्पमाणमधिकं.ल्चःसंमोळिसीसं. । 
"रवे तारकाधिकतरं:नयनं :'अदासि 1... 
सिद्धार्थाने सभुंद्रातील पाण्यापेक्षाही अधिक रक्‍तदान 
केले , ...., आकाशातील. : तारकांच्या : संख्येपेक्षाही 
अधिक. नेत्रदान केळे इ, सुढील उछोकांतील सिंद्धा- 
रथाच्या सौंदर्याचे वणन. मोठे लक्षणीय आहे. सिद्धार्थाने 
खिडंकीतून तोंड बाहेर काढले की कमळे, त्याच्या 
सोंदर्यापुढे लाजून ,मिटून जांत; ॥ 
सरे' 'सरोजे संदिताॉलिपांलि 
समन्ततो पर्स्सान पज्धरज्ञसा | 
दिस्वारविन्दानि.मुखारविन्द्‌ 
श्नाथस्स लज्जा विय. संकुचन्ति ।।..; 
-ह्यां शिवाय 
निरंतरं पूरित:यारमीनं॥ 
कथं प्रमाणे उपमा कुहिं वा ।, 
दुद्दस्स किं दुस्सनि छेदनेन १, 
न कामतो त्वेवनिदुकरम्हि 
सन्जञ्जुता सिज्झति मंज्झिमाय । ह्यासारखे अर्थान्तरन्या- 
सात्मंक, सुभाषितंवजा बाक्‍्येही जिनालंकारात आहेत. 
ही वरील उदाहरणे जिनांलंकाराचे,आळेंकारिक स्वरूप 
कॅसे आहे'ते दाखवू शकतील, 
जिनालंकार पाली भाषेमधील असले तरी संस्कृत 
भांधेतील संकेत, शब्द इत्यादींचा वापर तेथे आहे. 
अस्ताचल्पर्वतं, हत्तींचे गंडस्थळ आणि सिंह इत्यादी 
कल्पंना जिंनालंकारात येतात. स्तोत्र बाड्ययातील की एक 
महत्त्वाचे वैशिषष्टेथ म्हणजे मांचीन कथांचे ' संदर्भ; 


: ग्रेथंपरिचय 

संस्कृतमधील शिवमहिम्नःस्तोत्रत वगेरे ह्या दृष्टीने 
नमुनदार आहेत. जिनालंकारातही वेस्सन्तर, मद्दी; कुस, 
अनित्थिगन्ध, -हरित्तच इत्यादी पोराणिक व्यक्तीचे 
अनेक उल्लेव आले आहेत. स्तोत्रवाड्य़यात.. आणखी 
आढळणारे एक वैशिष्ट्य म्हणजे तत्त्वज्ञानात्मक. संदर्भ 
व उल्लव, जिनालंकारातही प्राचीन . व नंतरच्या 
काळातील बौद्धतत्त्वशानामधील ओघ, सोळसधा कंखा; 
पटिच्चसमुप्पाद, बोधिपाकिखय धम्म, संयोजन, नामरूप; 
इत्यादी कहपना आल्या आहेत. 


तुलना 

जिनालंकासची एका मर्यादित प्रमाणात संस्कृत- 
मधील लर्क््मासहत्त ह्या स्तोत्राशी तुलना करता येईल, 
दोन्दीमधीळ महत्वाचे साम्य म्हणजे चित्रमयता. विविध 
प्रकारचे शाब्दालंकारांधील बंध आपणाला -दोन्ही 
ठिकाणी सापडतील, (लक्ष्मीसह्ामध्ये अधिक प्रमाण) 
लक्ष्मीसहलातीळ यमकस्तजकामध्ये लक्ष्मीचे .बिविध 
यमकांच्या “छोकात स्तवन आहे. चित्रस्त्रक. हा 
विभाग शब्दाचित्रासाठीच . मुद्दाम घडवला आहे. 
लक्ष्मोसंबेधींच्या पुराणकथा लक्ष्मीसहखात खप आहेत, 
(लक्ष्मीची उत्पत्तिकथा, दशावतारांच्या संदर्भातील 
कथा, रामकथेमधीळ लक्ष्मी[सीता-कथा इत्यादि ) 
सोंदयेस्तनकामध्ये लक्ष्मीचे सोंदर्य एखाद्या नायिके- 
प्रमाणे वर्णिळे आहे. ( त्यात अर्थातच सवे प्रकारची 
सांकेतिक उपमाने आहेतच. ) जिनाळंकारातही सिद्धा- 
रथाचे सौंदर्य वर्णन केळे आहे. इुंगारस्तबकामध्ये 
लक्ष्मीचा विष्णूबरोबर संभोग तपशीलवार आणि 
क्रमाने वार्गिलेला आहे. जिनालंकारातही सिद्धार्थाचे 
कामजीवन वार्णिलेळे आहे. ( प्रमाण लक्ष्मीसहस्ापेक्षा 
कमी. ) अर्थातच लक्ष्मीसहखाशी हे जे साम्य दाख- 
वले ते साम्य जाणीवपूवक नाही. स्तोत्रांमध्ये सर्व- 
साधारणपणे काय काय असावे ह्यांच स्थूल नियम 
ठरलेले असल्यामुळे इतरंही स्तोत्रांशी जिनालंकाराचे 
साम्य दाखवता येईल. उदाहरणाथ ज्या देवतेची स्तुती 
करावयाची तिच्या स्तुतीनरोबरच तिच्या आसपासच्या 
इतर गोष्टींचेही वर्णन करणे, . त्यांना नमस्कार करणे, 
प्राथंना करणे इत्यादि वैशिष्टेथे सूर्यशतकासारख्यां 
स्तोच्रामध्ये किंवा नाटकांच्या नांदीमध्ये आढळवात, 


१३ 


:नवेभारत्त; 


जिनालंकाराच्या निमित्ताने 
" स्तोज् बाड्य़यामागीलं 'कवींच्या प्रेरणा निरनिराळ्या 
ठिकाणी निरनिराळ्या : 'अंसतील, त्यांत 'खरोखरी 
उत्स्फूत भक्ती; व स्तोत्रकाथ्यानेर्मितिक्षमता. असणारे 
कवी फार थोडे, बेरेचस सांकेतिकंच.. स्तोत्र “ करण्याची 
रूढी अंसल्यामुळें स्तोत्रे केळी गेली;'त्यात. वर्ण्य * देव 
तेच्या नावांचीं. यादी, तिच्या पराक्रमकथा इत्यादि 
वैशिष्टेये 'असतात. . पेण त्याबरोबरच आणखी एक 
वैशिष्ट्य स्वतंत्रपणे सांगावयाचे आहे ते म्हणजे स्तोत्रा 
मध्ये आढळणारे भक्ती, वैराग्य, ह्यांचे गंगार ब ऐहिक 
बुमुक्षेबरोबस्चे चमत्कारिक मिश्रण. वर लक्ष्मीसह'लोचेच 
उदाहरण मुख्यतः घेतले ते ह्या भूमिकेतून. तत्त्वज्ञांना- 
तील अद्वेत, माया, निगुंग इत्यादी शब्दातूनच संभीगी 
अथे व्यक्त करण्याचा लंक्ष्मीसहलातील पुढोळ छोका- 
तोढ"प्रयंत्ने पहे-- जा प , जेल 
'मायांवादेस्तव तु वशिते देवि मध्वार्तिकारि- ' 
'ण्यक्वगाभ्यां वां विघटितमभूद्‌ द्वैतमांलिड्वनेंपु ।: 
आभिमुक्तावलिभिरचिरादाश्रित निरुणत्वं, 
'व्यक्ता 'चान्तःकरणह्रणात्ता हगानन्दपूतिः । ' '' 
-- आज प्रादेशिक भाषांमध्ये अशा प्रकारची वर्णने 
आल्यास जी अर्ल वगेरे मानली. जातील ( अर्थात्‌ 
हे. मानणे प्रमाण-अप्रमाण हा मुद्दी वेगळा, ) अश्या 
प्रकारची 'बर्णने_ लद्मीसहखात ( आणि इतरत्रही 
बिपुल. आढळतील. ) .“ हे आई, तु स्तैन आणि 
मांड्या अशा अशा प्रकारे सुंदर आहेत व तूं ' अशा 
अशाप्रकारे संभोग करतेस ” 'इत्यादी आशयाचे बरेंच 
“छोक लक्ष्मीसहलात आहेत. उर्दा० र 
._, 'पुष्पेषुपूजाविशधिमाचरिष्यन्‌ ी 
रि पुण्याहकुम्माविन पद्मनाभः*] 
पयोनिघेः पुत्रि महाक्षतेस्ते डी 
- पयोधरावम्ब परिष्करोति | 
- किंवा _ 
कामांकुशेन कल्पितक्षतमच्युतेन न 
पाथोधिपुत्रि एरथूलं जंघन भवत्याः । 
हस्तीन्द्रमस्तकमपूर्वमिदे यंदस्य ' ग्रॅ 
प हस्तावुभो लसत ऊरुमिषादंधेस्तांत्‌ ) 
ही उदाहरणे ' अंगदी “थोडी दिली. गीतगोविन्द, 
चण्डीकुचमर्दन; शृंगांरतर्वस्व, मधुराभक्तिसंप्रंदायातील 


3.4 


स्तोत्रे इत्याद्वि अनेक ठिकाणी , तसेच: संस्कृत व 
प्रादेशिक भाषांमधील: कित्येक स्तोत्रांमध्ये संभोग वारं- 
वार येतो. देवतेचे. वर्णन: करण्यातील तो:।एक घटक 
अविभाज्यचं आहे. म्हणून'च ..गंगाल्हरीमध्ये गंगेचे 
माहात्म्य .सांगताना :,: तिच्या , पाण्याचा. : राजांच्या 
रमणींच््या ::स्तनांवरीळ कस्तुरीला स्पद्षी, झाल्यावर ती 
कस्तुरी ज्या हरिणांपासून मिळाली ती हरिणे. एकदम 
स्वर्गात जाऊन. विहार करू लागतात.. असे वर्णन 
€: प्रभाते. स्नात्ततीनां.. . वगेरे 'होकात आले आहे. 
गंगेच्या पाण्याच्या पावित््याचे आणि पुण्यप्रदतेचे, . 
गंगा गंगेतिःयो ब्रूयात्‌ योजनानां- शतेरपि । 
मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोक स 'गच्छति.|॥ - 

है वर्णन कवीला अगंदीच “:नीरसं २?:वाटले असेल, 

जिनालंकारांतही ': आपणास . हाः प्रवाह दिसतो. 
सिद्धार्थाला ', ज्यांमुळे '! विरक्ती प्राप्त ' झोळी. ,अशा 
प्रसंगांचे :'(.म्हणजे:: एक; वृ, व्याधिग्रस्त, मत वगेरे 
दिसणे ) अगदी. एका स्होकात. सूचन केळे आहे. ह्या 
उळट:सिद्धार्थांचे कामजीवन मात्र:अतिशय चविष्टपणे 
क्वि'सांगतोः: ।:. :::.'. ;9, मट 
संचोदिता पीणपयोधराधरां विराजितानंगनमेखलाज्खटा | 
सुरंगणा वंगजफस्सदा सदा रमा. रमापेन्ति बरंगदा 5गदा । 
करातिरत्ता रतिरत्तरामा ताळेन्तिःताळावचोरे समज्ञा | 
नच्युग्गतानेकसंहस्सहत्थाः सक्को पिकिं सक्‍यसमोति 

चोदयु । 

- ह्या सारख्या 'छोकांतून सिद्धार्थांच्या कामजीवनाचे 
वणन पाहण्यासारखे आहे. ,सिद्धार्थोच्या : विरक्तीपेक्षा 
आणि पुढील करतृंत्वापेक्षा त्याच्या विळासी जीवनाचे 
अधिक वर्णन कवीने करावे हे. डक्षात घेण्याजोगे आहे 
आणि इन्दालाही दुल असे . सुख. सोडून देण्याबद्दळ 
कवीला आश्चर्व-बाटत आहे. जिनालकाराच्य़ा शेवटच्या 
भागात्र कवीने व्यक्त. केलेल्या अपेक्षांमध्ये काही 
भौतिक आणि ऐहिक ,आहेत; अर्थातच... त्यांना 
जोडूनच पारमार्थिक अपेक्षाही आल्या आहेत. 

जिनालेकारात काय, किंवा इतर 
काय ही जी भोगासक्ती दिसते क त ाडाात 
आवडयके आहे. ह्या र. अ निवे 

र इ. ह्या भोगासक्तीचे मूळ. . बव्हंशी 
'हश्रमरणने. न स्त्रीकारलेल्या तर. प्रवाहपंतिताप्रमाणे 


अ क. 


"नयम निर्ययन 


जिनालंकार 


स्वीकारलेल्या किंवा लादलेल्या विरक्‍तीत आहे. 
दारिद्य हे कबींच्या पाचवीलाच पूजलेळे. एकोकडे ते 
कवी ज्यांच्या आश्रयाने असत असे राजे, संस्थानिक 


गिरे अतिदय समृद्ध आणि भोगप्रवण जीवन जगत. 
होते तर दुसरीकडे कवींचे आयुष्य केवळ बौद्धिक वं 


निरुत्पादक श्रम करण्यात जञाईः; धर्म, संन्यासः- भगवी 
वस्त्रे ही मुळी एक प्रकारची उपजीविकेची साधने 
बनली होती, उपभोग्य वस्तूंच्या उत्पादनाची तंत्रे. व 
त्यांचे,वाटप ह्यात मागासलेपणा, व वैषस्य असल्यामुळे. 
बेकार- असणारे :लोक“: जेव्हा :: जीवन जगण्यासाठी 
जीवनापासून. . दूर जात: तेव्हा त्यांच्या-...साहित्यात 
कामुकता.. दिसणे . हे स्वाभाविक आहे., ज्यालाः भोग 
घेणे जमत. असे अद्या व्यक्ती अर्थातच श्रेष्ठ, सुदेवी 
होत्या. । त्यांच्या !भोगांचे. वणन. करणे : हा. बेकार 
संन्याशांचाही उद्योग होऊ रकत. असे. ह्या .काव्या- 
मुळे श्रीमंत. लोकांनाही आनंद * होत... असल्याने 
त्यांचा आश्रय होताच. रांजस्तुती; ,भाटगिरी. आणि 


: ग्रंथपरिचय 


देवतास्तुती भक्ती ह्यांच्यात संकर झाळेला दिसतो. 
त्यामुळे देवतांच्या वर्णनात जे येणे हवय अशी सर्वसत्त्व 
सववेशक्तिमत्त्व इत्यादी विशेषणे ' राजांच्या वणेनातही 
दिसून येऊःलागली, तसेच. राजांच्या वर्णनात जयाते ते 


: त्यांचे पराक्रम, भोग, विलींस इत्यादी देवतांच्या घणनात 


शिरले, अर्थातच एकदा स्तोत्रवाड़्याची वेशिष्टये ठरून 
गेल्यावर केवळ रूढी . म्हणून विश्रिष्ट का्यकारणपरंपरे 
अभावी.. हे. वर. सांगितलेल्या . प्रकारचे स्तोत्रवाडयाय 
होऊ-शकले. संस्कृत, प्राकृत, हिंदु, बोड इत्यादींमध्ये 
काही थोडा, फरक असला तरी एकूण. प्रद्रत्ती सारख्या'च. 
कामविकारावद्दळ हिंदु, किंवा ब्रोद्ध तत्त्वज्ञांच्या मताशी 
स्तोत्रवाडय़यांतीळ कामंकता “सुसंगत ' नाही ' 'एवढेंच 
महत्त्वाचे. त्यांना धामिकतेचे ढोंगी आवरण घ्यावे 
लागलेले दिसत. अन्य साहित्यप्रकारात हा प्रश्न तितकासा 
निर्माण होत नाही. जिनालकार आणि तत्सदुरा स्तोत्रे. 
ह्यांच्या. बाबतीतच तो. आहे, 


संग्राह्य आहे 


ज्र >>> >>> ज्न्व्ञ 
_ ग्रांक्षपाठंशाळा-मण्डळ-ग्रेंथमाला 


कमकोशः . 
४६2) ल्न 
सस्कारकाण्ड 
भाग ९१ ला , 
सुपररायठल साइज, . एष्ठसंख्यो ९००, किंमतं ४५ रु 
संस्कारकाण्डाचा प्रथमं. भाग प्रंकांशिते झाला आहे. या: भागांत संस्कारांसंबंधीं. सामान्य 
विचार. गोत्र, प्रवर बं. सॉपिण्ड्य यासंबंधीं विस्तृत शास्त्रार्थ; विंबाहकाल, विवाहाचे प्रकार 


इत्यादि बिषय आलेले आहेत. धर्मशाख्राचें 'आघुनिक पद्धतीनें संशोधन करणाऱ्या 
संशोधकांस व प्राचीन पंण्डित-याज्ञिक यांसही हा भाग अत्यंत उपयुक्त असल्यामुळें 


मिळण्याचे ठिकाण- प्राज्षपाठशाळामंडळ, बोड 


[ जि० सातारा ] 


व 121111 रसा 
शा 


। 
£ 
7 
भ 
; 
ी 
न 
र 


डॉ. यू. म. पठाण 


* डाकदेव चरित्र ) : नवे संशोधन 


प्रास्ताविक भे 
* प्राचीन मराठी संत-वाड्ययात झुकदेवचरित्राविषयी' 
विरोषं लेखन झाळे नाही. अमृतरायाच्या नावावर एक 
“ झुंकचरित्र ? उपलब्ध आहे.' दुसरे एक “ शुकदेव- 
चरित्र “ मंहानुभांव कवि गोपीभास्कर यांने लिहि- 
वयाचा निर्देश महाराष्ट्र-सारस्वताचे पुरवणीकार 
डॉ. दा. गो. तुळपुळे यांनी केला आहे. गोपी भास्कर 
हे कत्नीधर आम्नायातील गीताभाष्यादी प्रमेयकार मुरा- 
रमल्ल विद्वांस यांचे शिष्य होत. त्यांचा काल डॉ. य. 
खु. देशपांडे यांनी शके १५१५ ते १६०० असा 
दिलि आहे." डॉ. तुळपुळे यांनी गोपीभास्करांच्या 
ग्रंथर्चनेत शुकदेवचरित्राचा निर्देश करूने त्यांच्या 
रचनेचा काल शके १५६९ असा दिला आहे. तथापि 
डॉ. देशपांडे यांनी दिलेल्या गोपी भास्करविरचित 
अंथांच्या यादीत “ दयुकदेंवचरित्रा“ची भर त्यांनी 
'कोणत्या माहितीच्या आधारे घातली, ते कळत नाही, 
' शुक-चरित्रातील काही प्रसंगविशेषावर-प्रामुख्याने 
शुक-रंभा प्रसेंगावर-उद्धवचिद्धन, मुक्तेश्वर, रंगनाथ- 
स्वामी निगडीकर आणि विठ्ठल केरीकर या प्राचीन 
मराठी कवींनी “' शुकरंभा-संवाद ” या नावानेच 
रचना केली आहे. 
*< दुकदेवचरित्रा ?”ची हस्तलिखिते 
(१) गोपाळचावडी ( जि. नांदेड ) येथील 
महानुभाव मठाचे श्री. श्रीधरबुवा यांच्याकडून इ. सं, 
१९६४ मध्ये मळा “ दयुकदेवच रित्रा'”ची एक पोथी 
मिळाळी होती. या बाडाचा भाकार ४” > ३” असा 
आहे, या बाडाच्या निम्म्यापेक्षा अधिक भागात सांके- 
तिक ( सकळी ) लिपीत १७९ पृष्ठात “ विचारस्थळ” 
ह्य महानुभाव ग्रंथ लिहिलेला असून त्यानंतर 


१. सन्तकविकाव्यसूची, प्र, ६ 


(काही सुट्या कोऱ्या पानोनंतर ) महानुभाव कंबी 
गोपाळदांसकृत '€ झुकदेवचरित्र' हे आख्यान लिहिल 
आहे. हे चरित्र सांकेतिक लिपीत ' लिहिलेळे नाही. 
या चरित्राची १ ते ३८ पानें संदर बाडात आहेत. 
बाडातील'. “ विचोरस्थळा”ची. प्रारंभीची सहाच 
पृष्ठ नष्ट झाली आहेत त्यावरून प्रेस्तुत पोथीतील शुक- 
देवचरित्रांची किती पाने गळाली' आहेत हें निश्चितपणे 
सांगता येत. नाही. तथापि या प्रकरणातील महच्वाचा 
तत्त्वविवरणात्मक भांग': या अपूण पोथीच्या .'तीन 
अध्यायात आला आहे. प्रामुख्याने तिसऱ्या अध्यायात. 
कबीने .झुकदेवचरित्राच्या अनुघ्रंगाने आपल्याला जनः 
तत्वशान सांगांबयाचे आहे, ते विराद केले आहें, य़ा 
हस्तलिखितातील पंथीय तत्त्वचर्चा महत्त्वपूर्ण वाटल्याने 
मी ते अपूण असतांनाही मराठवाडा विद्यापीठ पत्रिकेत 
सत्वर प्रकारात. केले. होते:व त्याचा 'परिचय- करून 
देणाऱ्या ठेखाच्या शेवटी या ग्रंथाची अन्य हस्तलिखिते 
उपलब्ध झाल्यास एतदूविषयक संशोधनास निश्चितपणे 
गंती मिळेल असे म्हटले होते. ; 
(२) मराठवाड्यातील एक ज्येष्ठ संशोधक श्री, 
वि, अं, कांनोळे यांना महानुभाव कवी कृष्णमुनी डिंभ 
यांच्या “ क्रद्धिपुरमाहात्म्या”ची एक सकळी लिपीतील 
पोथी मिळाली होतो. त्या पोथीबरोबर गोपाळदासकृत 
“ शुकदेवचरित्र ? हा ग्रंथही लिहिलेला आढळला. 
त्यात झुकदेवचरित्राचे ( तीनपेक्षा अधिक ) अध्याय 
असल्याचे मी पाहिले. होते 
६३.) खिडीं. ( ता., रावेर, जि. जळगांव ) येथील 
भी, श्रीधरुवा मराठे महानुभाव हेही गोपाळदासाच्यां 
शुकदेवचरित्रा?'च्या पोथ्या मिळविण्याचा - प्रयत्न 
ली तीन चार वषे करीत असल्याचे... कळले, त्यांनी 


२. महाराष्ट्र - सारस्वत, पाचवी आवृत्ती, पृ. ८११ 


२३. महानुभावीत मराठी वाडूमय, ए. ६० 


४ मराठवाडा विद्यापीठ पत्रिका, वर्ष ५ अंक ( १) : १९६४ 


१६ 


अनुक्रमणिका 


“ जञुकदेव चरित्र ? : नवे संशोधन 


संपादिलेली प्रत माझ्या अवलोकनाथ स्वतः . आणून 
दिली, सद्र प्रत्त त्यांना उपलब्ध झालेल्या श्युकदेव- 
'चरित्राच्या पोथ्यांवरून त्यांत्री काळजीपूर्वक तयार 
केली आहे. या प्रतीत “ द्युकदेवचरित्रांच १४ अध्याय 
आहेत. या प्रतीच्या ? शेवटी सदर ग्रंथाची एकूण 
ओवीसंख्या १४ ते ३५ इतकी असल्याचे म्हटले आहेः 
चबदाव्या अध्यायाच्या शेवटी कवीने पुढील निदेश 
केला आहे- 


हे कथासारामृत ऐकिली जन्मेजये । 

वेहपायण निव्रति करी प्रश्न संदेहे । 

त्रेतापासुनि मांडली आख्यान आन्वय । 
लाविला म्हणे कवि गोपिनाथ | 

इति श्रीभागवत महापुराणे | 

दरशमस्कंदे छुकदेवचरित्र महापुण्यपावन । 

सकळ त्रद्चदधि मिळोनि । गीताभागवता शोधुनि । 
श्रीकृष्ण अवतार पुरोसापुबेक ऐसा । १४,१३२ 


शुंकदेवचरित्राचा कर्ता 


या प्रकरणाचे कठृत्व एकाद्या महानुभाव कवीचच 
असावे अस्ते मत मी मळा उपल्ञ्ध झालेल्य़ा शुकदेव- 
चरित्राच्या पोथीच्या संदर्भात माझ्या लेखात मांडलेच 
होते. आजवर हे आख्यान महानुभाव कवी गोपी- 
भास्कर यांच्या नांवावर मोडत होते, तसा उल्लेख 
डॉ. तुळपुळे यांनी केलाच आहे,' गोपीभास्कर किंवा 
गोपीराज विद्वांस आणि गोपाळदास 'क्रिंवा गोपीनाथ 
हे दोन वेगळे कवी असावेत, अश्शी येथे एक साघार 
दका येते. गोपीराज विद्वांस आणि गोपीभास्कर ही 
द्वोन्ही नावे एकाच कवीची होत, हे मत मी “ महानु- 
भाव कवि शिवमुनि आणि त्यांची गुरुपरंपरा ? यावि- 
घयी चर्चा करताना आधारांसह सिद्ध केलेच आहे,' 
श्री. श्रीघरखुवा मराठे यांनी संपादिलेल्या प्रतीत 
झुकदेवाचा कर्ता प्रत्येक अध्यायाच्या दोवटी बहुधा 
« गोपीनाथ ” असा आपल) उल्लेख करतो, करावयास 
विसरत नाही, हेही लक्षात घ्यावयास हवे. या प्रमाणां- 
बरूनही गोपीभास्कर ब गोपोळदास ऊर्फ गोपीनाथ 


हे दोन वेगवेगळे कवी असावेत, असे मानण्यास, हर- 
कत नाही असे वाटते. ; रवा 


दोन्ही प्रतींची तुलना . १ र 
'“_ गोपाळचावडी प्रतीची ( म्हणजे वर निर्देशिलेल्या 
क्र. १च्या हस्तलिखिताची ) खिडीं प्रतीशी (क्र. ३ 
शी ) तुलना करून पाहिल्यास गोपाळचावडी .प्रतं 
केवळ तीन अध्यायांची म्हणून अपूर्ण आहे, असे 
मानण्याची आवश्‍यकता नाही हे लक्षात येते. या 
(गोपाळचावडी ) प्रतीत शुकांख्यानाचा बराचसा क्था- 
भाग आला नाही हे मान्य केळे तरी या शुकंदेवंचरि- 
त्राच्या अनुषेगाने कवीस जे साघधावयाचे होते, ते मात्र 
प्रतलेखकाने अत्यंत दक्षतापूवेक साधले आहे है 
प्रत्ययास येते. कळणे 

प्रस्तुत “  शुकदेवचरित्रा्‌?त कथा अंशी फारच 
त्रुटित आहे, पहिल्या अध्यायात कवीने काव्यप्रयोजन, 
प्रस्तुत शुकदेवचरित्राचे महत्त्व, श्रीक्ृष्णस्तुती इ, 
विवेचन आले आहे. दुसऱ्या अध्यायात श्युकजन्मांची 
कंथा सांगितली आहे, अर्थात ही कथा पारंपरिक 
कथेपेक्षा किती तरी वेगळी आहे. व्यासमुनींना पुत्रांची 
“ आते ” लागलेली असते. ईश्वराच्या कृपाप्रसादाने 
त्यांची पत्नी “ सुलजा २ हो गर्भवती 'होते पण बारा 
वषे तिळा मूळ होत नाही. ती श्रीकृष्णाची करुणा 
भाकते. तेव्हा श्रीकृष्ण तिच्यावर प्रसन्न होऊन गर्भा- 
वस्थेतीळ दाकरास जन्म ण्याची आज्ञा करितो. तथापि 
पुन्हा 'मानवंदेह धारण करून जीवाच्या कमकांडांचा व 
कर्मेसिद्धान्तानुसार भोगाव्या लागणाऱ्या अवस्थांचा 
स्वीकार करण्यास झुक विरोध कारितो. तेव्हा श्रीकृष्ण 
हाकास जीवाचे सार्थक कसे कराव थाविषयी उपदेश 
करतो, तिसऱ्या अध्यायात शुक जन्म घेतो व श्र॑'कृष्ण 
त्यास “ ज्ञानबोध ” करतो. हे ज्ञान ग्रहंण करून शुक 
तपस्थेसाठी निघून जातो, असा कथाभाग आल 
आहे. 

तिसऱ्या अध्यायाच्या शेवटी कवीने पुढील अध्या- 
यांतील कथाभ!गाची सूचना दिली आहे 


१, मराठवाडा विद्यापीठ पत्रिका, वर्ष ५, अंक १: १९६४ 
२, महाराष्ट्र्‌ सारस्त्रत, पाचबी आक्चत्ती, पृ. ८११ 
३, मराठवाडा विद्यापीठ पत्रिका, वर्षे ४ अंक २: पृ. १०-१९ 


४, अ. १>६७५ ( खिर्डी प्रत ) 


न. भा. ३ 


१५ 


"रदढड 
पघळ 
-चसह४ळर 


नवभारत 


आता'व्यास'स्वर्गासी : जाऊन आनील रंमेसी : 
मग ते कथा सांगे केपी : कवी गोपाळदास : (३.१५) 
शुक चरित्रातील यापुढील कथा सर्वश्रुत आहे. 
तथापि खुकजन्माच्या कथेच्या निमित्ताने कवीने जे 
तत्त्वविबरण. केळे आहे, त्यावरच शुकरचरित्रातील अन्य 
तपशीळापेक्षा- त्यांचे लक्ष विशेषेकरून केंद्रित झाले 
आहे, हे स्पष्टपण दिसते. े 
प्रस्तुत आख्यानाच्या र्चनेमागील प्रेरणा साम्प्रदायिक 
स्वरूपाचीच आहे. शझुकचरित्राकडे कवीने त्या दृष्टीनेच 
पाहिले झाहे. यामुळेच प्रस्तुत काव्यास शुकचरित्रपर 
रचनेमध्ये वेगळे स्थान प्राप्त होते. या काव्याच्या पांच 
अध्यायांपैक्ी जे तीन अध्याय आज उपलब्ध आहेत 
त्यावर महानुभाव तत्त्वज्ञानाची दाट छाया असल्याचे 
प्रत्ययास आल्याशिवाय राहत नाही, किंबहुना शुका- 
ख्यांनाच्या अनुषंगाने पंथीय तत्त्वत्तानाचे विवरण हीच 
या आख्यांन - स्चनेमागील प्रेरणा असल्याचे जाण- 
बेल्याशिवाय राहत नाही, 
जी. तत्त्वचर्चा गोपाळचावडी प्रतीच्या लेखकाने 
तीन अध्यायात आवरी आहे, तीच सिडी प्रतीतील 
बेगवेगळ्या अध्यायात विखरली आहे. गोपाळचावडी 
प्रतीचा लेखक हे झुकदेवचरित्र म्हणजे पाच 'अध्या- 
यांची “' वाकूपंचकाची माळा ”' आहे असे म्हणून 
कथा बरोच संक्षपात आणंतो व खिर्डी प्रतीतील ९ व 
१० इ. अध्यायात विखुरलेली तत्त्वचर्चाही साक्षेपाने 
वाचकांसमोर प्रतिपादितो. १४ अध्यायांचा कथाभाग 
ब त्यात विखूरळळी तत्त्वचर्चा केवळ पाच अध्या- 
ग्रात आणण्याच्या या प्रतळेखकाच्या संक्षेपचातुर्यामुळे 
मळा उपलब्ध झालेली प्रत. आकाराने ब्र विस्ताराने 
लहान झाली असावी असे वाटते. अन्य प्रतीतील 
“ बाकपंचकाची माळा ” हा सार्थ पाठभेद लक्षात 
घेऊनही गोपाळचावडी प्रतीच्या लेण्काने मूळ शुक- 
देवचरित्राचे इतर प्रतीत आढळणारे १४ अध्याय न 
लिहिता ही संख्या बरीच कमी केळी असावी असे 


१, अ, १: ५० 


२. तू सोडी गभेवास : तेथे कीमींकीटका 
३. आता सांडी शुक : अमळ महादुगर्ध 
४.अ, २ > १५३ 
५. अ. ११ > १-२ 


शट 


वाटते; गोपाळ'चाबडी प्रतीतील 'पहिल्या. तीन अध्यां- 
यात शुकाख्यानाचा जो>:कथाभाग आला 'आहे तो 
खिडी .>य्तींतील कितीतरी अध्यायांत विखुरलेला 
असल्याचे आढळते.; व्यांसास पुत्राची आर्त. होती. हा 
खिर्डी प्रतीच्या ६ व्या अध्यायाच्या प्रारंभीचा प्रसंग 
गोपाळचावडी. प्रतीत दुसर्‍या अध्यायाच्या प्रारंभीच 
आला आहे, दोन्ही प्रतीतील पुढील. ओव्या पाहा-<< 


१, गोपाळचावडी प्रत : 


ब्यासदेबाचे प्रीती । आसे पुत्रांची आती । 
पुत्र होवांबा धमंमुर्ती । उरी दोन्ही कुळ । २.३. 
२. खिर्डी प्रत 


तेसीच व्यास म्हणे माझ्या चित्ती | 
बहुत असे पुत्राची आरती । 

: जे पुढे न्हावा.अतिधमैनिति । 
उद्धरी दोन्ही कुळे । ५६ |. 
गोपाळचावडी प्रतीतील 
व्या ओवीत आलेला 
अशा आडायाचा श्री 


दुसर्‍या अध्यायाच्या. ९६ 
शुकाने गभवास सोडावा 

कृष्णाने केलेला उपदेशही भाग* 
खिर्डी प्रतीच्या ६ घ्या अध्यायाच्या २२३ व्या ओवीत 
आला आहे.' ज्ञानाच्या “पर? आणि “ अवर” यो 
शाखा महानुभाव तत्त्वज्ञानात चर्चिल्याचे आढळते. 
पर आणि अवर ज्ञानांविषयी विवेचन करावे अंशी 
विनेति शुक श्रीकृष्णास करतो. हा कथाभाग गोपाळ- 
'चावडी ' प्रतीच्या तिसऱ्या अध्यायातील ६० घ्या 
ओवीत येतो तर ख्रिडी प्रतीच्या ९'व्या अध्यायातील 
९९ व्या ओवीत येतो, खिडी प्रतीच्या १० व्या 
अध्यायातील पंथीय तत्वचर्चा संक्षेपाने गोपाळचावडी 
प्रतीच्या तिसऱ्या अध्यायातच आली आहे- आणि 
शुक स्वर्गास जातो इ, कथाभाग गोपाळचावडी 


प्रजीच्या तिसऱ्या अध्यायाच्या शेबटी *येतो तर तो 
ख्रिडी प्रतीच्या अकराव्या अध्यायाच्या प्रारंभी येतो * 
खिर्डी प्रतीच्या बाराव्या अध्यायात रंभाविप्रयक 


काचा रहिबास : माहा दरुधंदी कुवास : अयाद्याचा ; 
हीचा घोष : तेथे कप्रीकोटकाचा रहिवास : अवघा असे ; 


स िवव उनाड; 
(:-) 


“ शुकदेव चरित्र ९: नवे संशोधन 


प्रसंग, तेराव्या अध्यायात तापसी झुकाचा विजय 
आणि चोदाऱ्र्यात कथासमाप्ती, ग्रेथसमाप्ती इ. विषय 
आले आहेत. यावरून गोपाळः'चावडी प्रतीच्या, अपूर्ण 
भागावरून- तीन अध्याय़ांवरून. मी.. केलेला. तक 
सयुक्तिक असल्याचे ख्विर्डी प्रतीवरून सिद्ध होते. खिर्डी 
प्रत मूळ प्रतीकडे नेण्यास साहाय्यक ठरते हे निर्विवाद 
आहे. तथापि या प्रतीच्या प्रारंभी वा रावटी कवीची 
परंपरा व चरित्रविषयक्र माहिती त्याचप्रमाणे स्थलकाल- 
विषयक निदेश इ, महत्त्वपूंण सामग्री न आढळल्याने 
संशोधकांची पुन्हा कुचंत्रणाच झाली आहे. ही.सामप्री 
मिळविण्याचा प्रयत्न झाल्यास कवी-चरित्रावर विशेष 
प्रकाश पडेल असे वाटते 

मी संपादिलेल्य़ा -गोपाळचावडी प्रतीतील तिसरा 
अध्याय व खिर्डी प्रतीतील दहावा अध्याय हा . युक- 
देवचरित्राचा तात्विक गाभा आहे. त्यातून पंथीय 
*तत्त्वत्ञानाची दिशा कळते; वैशिष्टये गवसतात. मी 
संपादिलेल्या प्रतीच्या प्रस्तावनेत याविषयी. सविस्तर 
विवरण केलेळे असल्याने त्याचा पुनरुद्यार करीत 
नाही ! र 
खिडीं प्रतीतील दहाव्या: अध्यायात , (मी संपादि. 
लेल्या प्रतीत न आलेली ) जी. माहिती. उपलब्ध होते 
ती लक्षात घेण्याजोगी आहे. महानुभाव पंथप्रणीत 
भारतीय दरशनपरंपरा त्यात आढळते. हा भाग 
महत्त्वाचा असल्याने तो मुळातून उंद्धृत केल्यास 
संशोधकांना त्याचे साहाय्य होईल असे वाटते पुढे 


(अ ) विभागात दहाव्या अध्यायातील पंथप्रणीत- 


कालगणना दिली असून ( आ) विभागात दुर्गीन- 


,विवरण _दिळे आहे. या विभांगातील_ महानुभाव __ 


संप्रदायानिदशक “ माहात्म पंथ ? या संज्ञेची नोंद 
अवश्य घ्यावयास हवी. (इ_) विभागात पंथाचा, 
वेदींकंडे 'व अन्ये दर्शनांकडें पँहिण्यांचा दृष्टिकोण 
लक्षात येईल. नमला व 
१५, तभ 
आता द्वापारयुगीचे शक आइका । 
राजा रूखब आणि भरत रावो 
भरत शकाचा जाहला सात लक्ष लेखा | 
वर अड््यानो सहंश्रः देर ११ | 


१९ 


रूखब रावो.तो शक: दोन सहंश्र ॥1. 
ऐसी संख्या आठ लक्ष यूग-द्वापारः « 
आतां सकल कलीयुगीतवा विच्यार 1 
पुढे एके छुकदेवा । १२ | 

सवजीत सवत्सरे आश्‍वीन- नवमी 

झुद्ध पक्षीकाळी घडी उग्र कर्मी । 
रोहिणी नक्षत्र मंगळवार दिनी । 
कलीयुगा आरंभ होय | १३ | 

आता आइका. कलीयुगाचे शक सात | 
युधिष्टीर विक्रम । शालीवाहान सुत ।: 
विजयामी. नंदन नागाडुन बोलत ।. 
शास्त्र पुराण प्रसिद्ध । १४ ॥ 

कलंकी माजी कली विग्रह बहळ । 


- निकलंकीराजा.बसोर वोळी बाळ । 


तो करील च्यारी वर्णाची मेळा मेळ । 
सेवटी यूग संव्हार.|: १५ । 

प्रथम तो युघिष्टीर सहंश्र तीन । 

दोन सहंश्र विक्रम शाली वाहन । 
आडतीठ सहंश्र विजयाभि नंदन । 
नागाजुन तीन लक्ष । १६ । 

कलंकी शाकाची संख्या दोन सहंश्र । 
निकलंकी! जाणिजे दाहा सहंश्र । 
ऐसे सकळ युग लक्ष च्यार | 

ते संपठे सोमवारी । १७ । 


(आ) 
तव झुक देव म्हणे सारंगपाणी । 
कोण दर्शण कव्हणे युगी प्रमाणी । 


-कबण-शास्त्र-काय-मंत्र-स्मरणी.-!-- 


काय पावती फळे । १८ | 
देवःम्हणे कत युगी-मनुरकांत । 
हेसरूपी अवतरला श्री भगवंत | 


“ज्ञानीये -सनकादिक्त 'माहात्मःपंथ 1 


मंत्र गायत्री चतुर पदा । १९ | 
मानधांता शकी श्रीपदा दराण। 
त्याचि त्रीपदा गायत्री मंत्र स्मरण | 
ऐसी हे कृत युगीची दोन दशण | 
जाणीजे शुंकदेवा । २० 


१, मराठवाडा वित्वापीठ पत्रिका, वर्षे ५, अंक १ (१९६४) 


प्रथम त्रेता 'युगी दाक जळी माझारी । 
जाहले आगम निर्मिले ददाण. मुद्री । 
करिती योगसिंध्दी स्मरण गायत्री.] 
तोची मंत्र आगम | २१) 

तयासी होय अमर फळ पावन | 
दुसर्‍या वेणू दाकी जटाधारी दर्शण | 
विप्र परमहंस गांयेत्री राज्य फळ निदान । 
पाबती पतन रूपं । २२॥ 

तिसऱ्या दुदुभी शकामाजी आइका । 
लिंग दशण जाहले शव गायत्री एक | 
पावती राज्य फळ विश्रामा अती नर्क] 
भोगीती दुःग्व रूप | २३॥ 

चौथा र॒घुशाकी जाहले भक्त बैरागी । 
शटूददणा' वेगळे राम शब्दजगी । 
तारक तुळशी मंत्र टोपेतील कांगी ] 
पावती भक्तीचे फळ | २४] 

आता द्वापार युगामाजी शक दोन | 
पहिला त्रश्रवब दुंसरा भरत नंदन | 
कुंची दण जाहले रूखबा पासून | 
स्मरण असी हात मंत्र | २५ ] 

ऐसी साहादर्शणे उतरोतर योगी । . 
बोलती प्रमाण अक्षी वाकय प्रसंगी । : 
आपुले धमे प्रतीशा मान्यता जगी । 
भोगीती वतमानी.। २६ | 


(इ) 
श्रीकृष्ण म्हणे कल्पक्षया आधी उतस्ती । 
ओंकारोद्भवा वेद शेक्ती | 
२७१. ट> ५ र 
तेसे निरोपिळे चतुर्मुखाप्रती । 
मनुमंत्र अंत नाही । ३२ | 


चतुर्मुख ब्रह्म चतुर्भेद बोलणी । 
क््ग्वेद्‌ जबूक शब्द गर्जे बाणी | 
यजूबेंद दूर शब्द गर्जे ध्वनी । 
ऊमटे आकाद्या माजी । २३॥ 
सामवेदं कृद्दमूख मेरव शब्द | 
अोंकार मुखी बोले आथवनवेद । 


- ध्वनी ऊमटे गर्धवा सारिखा नाद | 


जी प्रकार भेद जाणा । ३४] 


असो हे चौदा मनु आणी सत्त कषी । 
मीळूणी त्यानी केला विस्तार विवादासी । 


. नाना मतांतरे करूनिया जनासी | 


भासविली तीर्थ वृत्ते | ३१५॥ 


_, ' तया वेदांत सिद्धांताचे नि आधार 


साही शास्त्र निघाली प्रथकाकार 


,: दडी मुंडी लींग जगी वीस्तार | 
51” पाखांडासी अंत नाही । ३६॥ 


केक 2110.011): 16... 1 यात तिर 
१ महाराष्ट्रातील दुष्काळ व त्यावरीट उपाययोजना 
ठेवक-चा, अ.-दाभोलकर 


प्राज्षपाठशाळामंडळ, बाई ( सातारा 3 


3९.-<६२8९.-<६₹ ५ २८><६₹ 0-२ ्च्र ९५. ६२5९--><६₹ 
२० 


| 


: अतिसुंदर, आरकक्‍तमिश्रित. गोरवंणीं शरीरयष्टी, 
दीध॑ घनवट आजानुत्राहो, सुस्मित. मनोहर मुख 
असेति ' अशा आकषक व्यक्तिमत्त्वाची ही व्यक्‍ती 
म्हणजे महानुभाव पंथांतील “ शुघारिया. कवि 
भास्कर होत. उंच, पुष्ट, गोऱ्यावर्णाची द्दी व्यक्‍ती 
उघड्या अंगाने जाऊ लागली म्हणजे साऱ्यांच्या नजरा 
त्याच्यावर खिळून राहोवयाच्या, प्रवचनाच्या वेळी 

च्या वाणीने आणि रूपानें सारा स्त्रीपुरुष श्रोतृवर्ग 
मंत्रमुग्ध होऊन जावयांचां. . 'निसगदत्त सोंदर्यालां 
भास्करांच्या नीटस वागण्याने अधिकच उठाव येत 
असे. अंगावरील वस्त्राची शिंवण आत घाटून ते 
अंगात घालीत व वरच्या बाजूस प्रावण पांघरीत. त्यांचे 
हे मनोज्ञ रूप न्याहाळण्यात साहजिकच साऱ्यांना सुख 
होई 


पंथीय संकेतांचे काटेकोर पालन करणाऱ्या नागदेवा- 
चार्याना भास्करांचे हे आकषक रूप आवडत नव्हते, 
असे नाही. पण त्या मागचा पंथाच्या. दृष्टीने असलेला 
घोका त्यांनी जाणला आणि एके दिवशी भास्करांना 
ब्रोलावून सांगितले, “ तुम्ही सकळ कल्मव्युत्पन्न, वैराग्ये 
दमनशील, बहुतांचे धमपालिते की ! ' सोंदूर्यवंपन्न 
व्यक्तीकडे .स्त्रिया आकार्षेत होतात आणि त्यामुळे 
घमसिद्धी होणार नाही. त्याकरितां भास्करांना त्यांनी 
दशांचे वस्त्र पांघरण्यास सांगितले, त्यानंतंर शिवण 
बाहेर॑ काढून सवांग 'झाकणारे ठिगळांचे वस्त्र ते 
पांधरू लागले. नांगदेबांच्या या उपदेशाने भास्करांना 
धन्यता . वाटली, सुख झाले, या प्रसंगाने नागदेवांनी 
झास्करांत्रहळच्या आपल्या भावनाही प्रकट केल्या 
होत्या. काही काळानंतर पंथाचे आचायंपद्‌ भूषविणाऱ्या 
या व्यक्तीच्या चोख्ियाला जपण्याचा प्रयत्न नागदेवांनी 
अत्यंत हळुवारपणे पण जागल्कतेने केला, ' वेधबंती 
नोगदेवांरनी खतःच्या आणि इतरांच्याही अनुभवा- 
ब्ररून अधिकारवाणीने केलेला हा उपदेश भास्करांनी 


तितक्‍याच नम्रतेने खीकारला. 


प्रा. बंसत स. 'जोशी 
कवीश्वराचा्यं भास्कर 


नागदेव हे भास्करांचे दीक्षागुरु, नागदेवांच्या 
मनात आपल्या या बुद्धिमान शिष्याबद्दलच. प्रेम आणि 
भास्करांच्या ठिकाणी त्यांच्याबद्दलचा आदर. ओतप्रोत 
होता. भास्करांच्या लेखणीप्रमाणेच त्यांची बाणीहि 
अत्यंत रसाळ, ओघवती आणि प्रभावी होती. स्वतःच्या 
कान्याबद्दल ' शिद्युपालवधा 'त भास्कराने म्हटले आहे, 
बोळ जैसे सुधारसे घोळिले: किं चांदिणां चुभळिले: ना 
तरि परिमळे वोळिले: चांपेयाचेनि १९ ' अगदी हेच 
वर्णन त्याच्या अमोघ वक्तव्यालाही लागू पुडते.. अमृ- 
ताची गोडी, चांदण्याची शीतलता आणि. चाफ्याचा 
सुगंध त्यांच्या वाणीत भरून राहिला होता. त्यांच्या 
वाणीने केवळ जाणत्यानाच नव्हे तर सवसामात्यु 
॥णसालाही वेड लागले होते. एके दिवशी गंगेसमीप 
बसून भास्कर काही वाचीत. होते. आणि. तंस्कुत 
व्याख्या. करीत होते. जवळच पाणोठा होता आणि एका 
बाजूला होता मठ. पाणोख्यावर येणारे जाणारे. स्त्री-पुरुष 
त्यांच्या वक्तृत्वाचा आस्वाद घेत तसेंच खिळून राहिले, 
थोर रसु अवतरविला : आवे. नगर.-आकषिठे, 
गदी एवढी वाढत गेली, की मठात. प्रवेश्.. करायलाही 
जागा राहिली नाही. तेव्हा साहजिकच __नागदेवानी 
चोकशी केली, तेव्हा भास्करांच्या प्रवचनाचे.हे कोतुक 
त्यांच्या कानी आले. आणि “ हे काइ. जाले, याः 
भटोसी ' असे उटदूंगार त्यांच्या तोंडून बाहर पडले; 
त्यानी भास्कराला बोलावून) घेतले आणि म्हटले 
महात्म्यांजवळ ईश्वर सामग्री असली तरी ती, लोपावी 
असे असताना तुम्ही ती पाणोट्यासारख्या - ठिकाणी 
बाहेरी प्रकाशिता. लोकांना आकार्षेत करतांऱ्तुम्हांला जर 
याची मोठी होसच असेल तर'या पुढे मलाचं-भागवतं 
ओआणि गीता वाखाणून दाखवाः;' तुज जरि ऐसें व्येखंनः 
तरी मजपुढां श्री भागवता: गीता.. म्हणा! अद्या> 
रीतीने भास्करांचा हा “ जनतासंपर्क ' कमी, होऊन 
त्यानी मठातच प्रवचने करावयास सुरवात 'केली.: तेणे 
भटोबासांचे अंतःकरण द्रवेः आणि! अवघे:* चंद्रमेय 


नवभारत 


हश-बाचा रसाळा : गर्बू सांडबीन कोकिळा 
आपल्या काव्यशक्तीबद्दलचा सार्थ आत्मविश्वास 
भास्करांनी ..-शिझयपोलवधाच्या ' सुरखवातीसच .त्यक्त 
केलां आहि. ' ' पुण"वाचा रसाळा गर्व! सांडवीन 
कोकीळां : कळहंसा अवकळा करीन मी २०? दुंभस्फोट 
कण्याची ' त्यांच्या ठिकाणची ही ऊंमा अनेकवेळी 
उतळून आलेली दिसत. उत्कृ वैय्याकरंगी असलेल्या 
अनंताचा या आपल्या पित्याजवळं : काव्य-व्याकर- 
शोचा त्यांचा अभ्यास झालेला होता. त्यानंतर देवापूर 
अंझिहोती ्यंबकांचार्याकडून वेदवेदांग आणि वैदिक 
क्रिया त्यांचे त्यांनी शिक्षण घेतले, या बुद्धिमान शिष्या- 
वरं प्रसनन होऊन आपली सुंदर कन्या सरखती ही 
श्येचेकांचार्यानी त्यांला दिळी. आपल्या पत्नीसह कांही 
दिवस काशी येथे भास्करांनी वास्तव्य वेळे ओपल्या 
पांडित्यांच्या 'जोरावर त्यांनी तेथील पंडितातही मानाचे 
स्थान मिळवले. याच ठिकाणी त्यांना * कंबीश्वर॑? 
ही पंदवी देण्यात आली असे म्हणतात; परंतु पंथी- 
यांच्या कल्पनेनुसार 'नागदेवांनीच त्यांचे * कवीश्वर? ह. 
नोच ठेवळेंळे होते. काशीच्या या मुक्कामात भास्के- 
रांच्या पत्नींचा बाळंतपणातच मृत्यु घडला आणिं 
मूलही गेल, त्यामुळे त्योचे ठिकाणी मोठी विरक्ती 
उत्पन्न झाली. काशीहून परत येत अस्ता उज्जयनीस 
त्यांनां दुदैवाने अटकेत पडावे लागलें, त्या ठिकांगंचा 
अधिकारी यवन होता” आणि भास्केरांच्या मराठी 
बोलण्यावरून तो यादवांचा हेर असावा. अ त्यास 
वारले, परंतु चक्रधरांच्या कपेने त्यांची सुटका झाली, 
तेथून ओल्यांनंतर भास्करांनी महानुभाव पंथात प्रवेश 
दही, 3 79 ननम. 
1 विद्वत्तेत्र माहेरबर अंसलेल्या.. काद्यौक्षेत्री' विनय 
मिळवलेल्या-मास्करांचे"संस्कृतवर' मोठे : प्रभुत्व: होते; 
ड्स्फूतपभे!मुतातून बाहेर पडणारी त्यांची कान्यरचनाः 
संस्कृतरमध्येन्त: होत. असे? शी प्रक्रबित्वानह्देळ, त्यांची 
असिद्धी होती. लिंबू, वर'-उडवाबा: आणि तों. खाली 
येऊनः झेल्ण्यापूर्वीच यांनी एक नवा: “छोक , रचावा, 
इतकीं, त्यांच्या बुद्धीची तीब्नतो होती..सांहजिकच बाद- 
बिंबोद करून आपल्या! बुद्धीची चमक दाखवावी ही 
त्यांची सुत्त इच्छा असावयाची, स्वतःच्या गुरूशीही 
त्यांनी वादात दोन हात करून त्यांना हरविले, त्यांचे 


पूर्वाश्रमीचे गुरु केशवाचार्य यांची व भास्करांची 
गाठ नदीजवळ पडली. तेव्हा केशव म्हणाले, 'तू एवढा 
विद्वान आणि आम्हाला सोडून नागदेवापाशी आलास. 
तरी आता ( तुला ) काइ तृतीय सांग निगाले ? ? 
त्यांनी अन्न डिवचल्याबरोबर भास्करांनी तितक्‍याच 
तडस़रेने त्यांना उत्तर दिल, * ऐसे ( होय ) :. पहा नाः? 


'आणि'त्या दोघातं उधाणि (बाद') सुरू झाली. 
त्यात भास्करांनी केशवाचार्याच्या मतांचे समूळ खंडन 
करून त्यांना' निरुत्तर केळे, त्यात * तृतीय अुंग 
निघाल्याचे त्यांनी मान्य' केले. त 
"_मिक्षा करण्यासाठी ते. निघाले. नागदेवाकडे येऊन 
त्यांनी दंडवत घातले, ... परंतु_ त्यांना. उपदेश देण्यास 
नागदेव तयार नव्हते. ते म्हणाले, ' हा अनाघिकार्या 
असे । * तेव्हा भास्करांनी त्यांना म्हटले * भटो मज- 
कारणे : ' आणि त्यांच्या आग्रहावरून त्यांनी मिक्षा 
दिली; परंतु त्यांचा. पूवग्रह नष्ट न झाल्याने पुढे नाग्र- 


देवांनी त्यांना जाण्यास सांगितले, 


एके दिवशी नागदेवांकडे कोणी एक विद्वांस आठे 
व त्यांनी त्यांच्याशी चर्चा सुरू केली, चर्चा करीत 
असताना ते म्हणाले, * हे ऐस नव्हे की :न घडे की: ! 
भास्कर तेथून जवळच आपले अंगावरील वेसन शिवीत 
बसले होते. त्यांनी एकदम म्हटले, “हे कैसे न घडे: ” 
अकस्मातू मध्येच बिचारलेला हा प्रश्न. ऐकून किंचित 
रोषांने तो. विद्वांस म्हणाला, मां यांतु तुम्ही काई 
जाणा!” .।॥ 15.15 डि रति 


निरुत्तर केले, तेव्हा. त्यांना आश्वये वाटल, | 
"महानुमात्रांच्या दवैती तत्वशानाची टवाळी करणाऱ्या 
ए्‌का सन्याद्याची* खोड़ मोडण्याची भास्करांना तोीप्न 
इच्छा होती. : त्यांनी, तस. एके: दिवशी नागदेवांना', 
सांगितलेही, परंतु नागदेव म्हणाले, “तू होऊन चर्चा 
करू नकोस, त्यानीच वेळ 'उणली 
एक्रे.दिवशी अक्नी संघी चाळून 
त्यांचा : त्यांगला मुखभंग 
जाले, ? 


0.4 


कवीःधवसचार्य-:भास्कर 


पिंपळेश्वराच्या देवळात प्रवचन: करण्यासाठीं पैठणा- 
हून एक. विद्वांस आला होता. 'तिथ' जाण्याची 
भास्करांची फार इच्छां होती. 'तिथे न, जाण्याबद्दल 
नागदेवांनीं सांगितळे असताही कुणाला :ने. कळत 
भास्कर तेथे . गेले. दारांच्या खांत्राला'> टेकून ऐकत 
बसलेल्या भास्करांनी प्रवचनःचाळू असता एके ठिकाणी 
“ अबद्ध * “ अबद्ध ? असे'म्हटले आणि. त्या. दोघात 
घादविवाद सुरू झाला, त्यांनी वेगळा पाठ सुचविला 
आणि आठ दहा प्रकॉरे त्या 'छोकाचा 'अर्थ करून 
दाखविला, साहजिकच त्याला मोठे समाधान” झाले 
आणि त्याने. ' तुम्ही कवण ?- असा प्रश्न केला. ' तेव्हा 
तेथेच ' संस्कृतमध्ये. त्यांनीः उत्तर दिले ी 
काब्यांलापकलापकेलिकुदाळाः' झुंगारवीरावृता; | 
केचित्कृष्णकथासु सुंदरमतिस्तद्‌ भास्करो5हं कविः || १॥ 

हे ऐकून. | त्या: विद्वांसाने म्हटले, :“ तुम्ही मनुष्य 
नव्हांः इथली अधिष्ठात्री देवताच माझा गव नाहीसा 
करण्याकरिता साकार झाली आहि. * तेव्हा भास्करांनी 
लागलीच म्हटळे, “ आम्ही देवता नःहो : आम्ही 
वेधवंती- नांगदेवभटांचे ? अशाप्रकारे संन्यासीगर्वहरण 
करून भास्करांनी' सर्वाना आंश्वयेचकीतं करून सोडले. 
सुप्रसिद्ध कवी विष्णुदास नामा याच्याशीही भास्करांनी 
चर्चा केळी होती. असे एक स्मृती सांगत 


भास्करांची चर्चेची भाणि विवरणाची पद्धत नाग- 
देवांना फार आवडे. त्यामुळे त्यांनी त्याना * गीता 
व्याख्यान ? करण्यास सांगितले. परंतु भास्करांनी ते 
स्वतः न करता वांकले ह्रिभट यांना करण्यास सांगितले, 
तेही विद्वांस होते. त्यांनी. गीता. वाखाणिली., परंतु 
“त्यांचा शब्द्‌ नावेक ठु: रसच्चत्ति.तोडकी : आइकावेया 
तैसे गुरुकुल न बैसेः' त्यांच्या विवरणाने काही नागदेवांचे 
समाधान झाळे...नाही आणि त्यामुळे भास्करांच्या 
विवरणपद्धतीचे वैशिष्टय अधिकच समजून आले, 


वादविवाद करण्याची भास्करांची आवड इतकी 
विलक्षण होती की ते त्यात देहभान विसरून जात 
असत, मांगदेव हे त्यांचे गुरु. परंतु त्यांच्याशी धर्म- 
वार्ता करीत असताना त्यांना ,आपल्या संबंधांची 
जाणीव राहिली नाही. आक्षेप-परिहाराथे त्यांनी खूप 
चर्चा केळी आणि चर्चेत त्यांचा ' बिवेक सुटत चाल- 
त्याचे लक्षात येताच केतोबासांनी त्यांना वेळीच 


हटकले. ते. 'म्हणांठे,. € भटो,:अधीकरणेसि इतुके वाढ: 
वरीता (दूषण. असे.! अधीष्टानींची : प्रसन्नता जाये 
येसीयां परीःकाइ अथसीधि. होईल : भटोबासांचे बोलणे 
इश्चसवाणि की : ते आइकिले तैसे. सिरसा: नमस्क्रेखनि 
घयावे; न. परीसंवे.,.तरी.: आपणचि !विमर्शावेः *> हे 
ऐकल्यानंतर भास्कर किती: खजीळे झाले :असतील, 
याची आंपण केल्पना.,क़ृरू शकतो ; छा 


वादविवादातील या प्रभुत्वातील जोरावरच भास्के- 
रांनी आपल्या श्र्युरांनी त्यांच्या नांवे. केलेली'' संव 
मिळकत परत मिळवली. मृत्यूपूर्वी व्यंवकाचायाची 
भास्करांच्या नांवाने सवे मालमत्ता केली. परंतु भास्कर 
काशीहून परत येण्यापूर्वीच विनायक दीक्षित ' नांवाच्या 
गृहस्थाने ती हीनमार्गानें मिळविली. भास्कर “येताच 
वादे करून ती. आपली असल्याचे सिद्ध करण्याचे 
आं्हान देण्यात आले. भास्करांनी ते खीकारळे आणि 
बांदात 'प्रतिपक्षीयांना' संपूर्णपणे पराभूत ' केले. 'तेव्ही 
पंश्नात्तापदग्ध होऊन त्याने क्षमा मागितली, भास्करां- 
नीही उदार बुंद्ठीने संव मालमंत्तो व अंधिंकार सर्वांना 
वाटून टाकलें. हा भास्करांच्या आयुष्यातील मोठ्या 
आनंदाचा क्षण होता 


तुम्ही सकळ. कलाव्युत्पत्न-- : ी 
बहुतांचे. धर्मपालिते-की 


स्वतेत्र आणि तीत्र बुद्धिमत्ता असूनही नम्न भक्ताची 
भूमिका भांस्करांनी कधीच सोडली: नाही! नागदेवांचे 
आदेशा ते. शिरसावंद्य , मानावयाचे. । त्यांच्या पठडीत 
पंथीय संस्कार घडलेल्या. भास्करांकंडें पंथांचे ःआचार्य़>्‌ 
पंद कालांतराने चालते आले. नागदेवांच्या निधनानंतर 
मध्यंतरी बाइदेव :किंबा' भावेंदेवबास हें. काही काळ 
आचायय होते. त्यानंतर 'आचार्यपदाची' घुरा 'भास्करांना 
सांमाळावी लागली, या काळात मुसलमानांच्या टोळ- 
घाडी चोहीकडे. उठत होत्या आणि महानुभाव पंथ यां 
एका क्रांतिकारक काळातून! मार्गक्रमण करीत होता; 
ही बावटळ थोडीशी 'दामल्यानंतर इतस्ततः गेले 
महानुभावीय हळूहळू एकत्र -जमू-लागले. त्यासर्वाना 
पंथीय तत्त्वज्ञान सुगंम करून सांगून त्यांच्याठिकाणच्या 
कोमेजलेल्या अंकुरांना भास्करांनी' पुन्हा पळवीत केले 
या धमरचक्रीच्या काळात मास्कर पंथाचे सवे. ग्रंथ 
आपल्या सोबत बाळगीत. मध्यंतरी त्यांच्यावर झालेल्या 


श्रे 


नवभारत 


ह्यात: बरेचसे ग्रंथ नष्ट झाले. र्लालाचरित्रा'ची 
मोथीही 'त्यांचेकडे आलेली होती. भास्करांचे प्रमुख 
शिष्य 'नागांबिका, रामदेव व परशरामजास हे. होत. 
त्यांनी-:आपल्या स्मरणांतीलळ लीला लिहून . काहून 
* लल्ाचरित्रा'त मर टाकली. नागदेवांच्या निक्षेपावर 
देऊळ करावे ' अज्नी. गोपाळपंडितांची इच्छा होती; 
परंतु तसे करू नये याविषयी भास्करांनी अनेक दूषणे 
दाखविली. तेव्हा गोपाळपंडिताने तो विचार सोडून 
दिला. कबी श्वर विजनास गेले असता एके ठिकाणो 
सुंग्या आल्या; एके ठायी गायरे आली आणि कोणतेही 
स्थान “ सत्वाने एचि; ? विजन पाळता येईना म्हणून 
ते घरी आले. :ब भटोना ही हकीगत सांगितली, ते 
'म्हणाळे, .“ आलेति : हे उचित स्फुरळे : ? यांतील 
भास्करांचा...चोखंदळपणा ध्यानात घेण्याजोगा आहे. 
सुसठमानांच्या . खाऱयांमुळे उध्वस्त झालेल्या पंथाला 
सावरून खरून , त्याच्यांत प्राय ओतण्याचे काम 
-भास्करांना करावे लागले, या स्वाऱ्यांमुळे पंथीयांच्या 
ऐहिक :जीवनावर फार मोठे परिणाम झाळे आणि 
त्यांच्या ठिकाणच्या श्रद्धाही डळमळीत होण्यांची 
शक्‍यता निर्माण झाली. पंथीय तत्त्वश्ञान सांगणारे ग्रंथही 
उपलब्ध होण्याची शक्‍यताही दुरावली. अशा वेळी 
बौद्धिक साम्ये शाबूत असलेल्या आणि पंथीय तत्त्व- 
ज्ञानांची नस ओळखणाऱ्या भास्करांनी त्यांना मार्गदर्दन 
केळे -आणि-दिलासा दिला. 

भास्करांकडे आलेले आचार्यपद पंथीय दृष्टीने 
महत्त्वाचे आहेच; पण त्यांच्या काव्यक्षेत्रातील 
थोरबीलाही ते शोभेसेच आहे. * शिद्युपालवध आणि 
घडद्धवगीता “या दोन प्रवृत्तिनिवृत्तिपर काव्यांनी मराठी 
साहित्यात त्यांचे स्थान अढळ झालेलेच आहे, आण 
खीही * विरहाष्टक,- जयाष्टक, पूजावसर अशी काही 
छोटी 'काव्ये. त्यांनी स्चलेली आहेत. ह्यांचे गद्य 
“ आरकुंष्णचरित्र ही प्रसिद्ध आहे. संस्कृत भाषेवरीळ 
त्यांचे प्रभुत्व उत्स्फूत काव्याच्या वेळी दिसून येतच 
असे. तेव्हा त्या भाष्रेत त्यांचे काही साहित्य असल्यास 
नवल नाही. नरविलापस्तोत्र, पूजावसर, चालिसाख्य- 
स्तोत्र, 'श्रियाष्टक असे काही ग्रंथ संस्कृत भाषेत 
त्यांच्या. नावावर आहेत. ' शिद्युपालवघ आणि 
“उद्धवगीता ' किंवा £ एकादरास्कंध हे ग्रंथ नाग- 
देवांच्या निधनानंतर॑निर्माण झाळे असले पाहिजेत. 


नागदेवांच्या नंतर भावे व्यास हे पंथाचे आचार्य होते 
आणि आपला पहिला ग्रंथ * शिशुपोलवघ.” लिहून 
झाल्यानंतर साहजिकच भास्करांनी- ह्यांचेकडे अमिर 
प्रायाथ दिला. तो पाहून बाईदेव जास म्हणाले, “ कवी- 
श्वरहो, ग्रंथ निका जाला : परि निवृताजोगा नंब्हाचे :” 
हे ऐकून भास्करांनी ' येकादसस्कंदु ? ( उद्धवगीता ) 
केला, रचिला, तो ऐकल्यानंतर बाइंदेव बासं म्हणाले, 
“आता' होये कवीश्वरहो : हा निवृताजोगा जाला : 
म्हणोनि. थोर तोलले. ' ( स्मृ. ख्य वृ ७ ) श्रीकृष्ण 
हे परमदैवत कोणत्याही स्वरूपात आराधण्यास मिळाले, 
तर अत्यंत सुखावणाऱ्या भास्करांनी' बाईंदेव बासांच्या 
उद्‌गारांनी 'उद्धवगीतेःसारखे तत्वंज्ञानपर. काव्यही ,सरस 
निर्माण केले. त्यांच्याच शब्दात सांगाबयांचे त्र-- 


वर्णिता कान्हो चाहात मल्छ॒; वोडवू होत असे नवलू 
बोल रसे दोंदिळु : नांचतु दिसे ॥ २१ ॥ 

श्रीकृष्ण कथेच आळे कीजे खोल : 

बुढि भावाथरसाची जीती ओल 

तरि प्रब्रंधलतेचे वेळ : वाढत दिसती ॥ २२॥ 


अंतरंगात खोलवर मुरलेल्या श्रीकृष्णचरित्रांचे वर्णन 
करताना त्यांच्या भावनांना उधाण येत असे. आंणि 
विविध रसांनी न्हाऊनच त्यांच्या मुखावाटे शब्द बाहेर 
पडत असत. भावरसाचा जिवंत ओलावा त्यांच्या 
अंत:करणात असल्याने त्यांची प्रत्रंधघलतिका बहरून 
गेली आहे. | 


* देह थोर तुटले : ! 
भास्करांचे अखेरचे दिवस एकऱ्याने अटन करण्यात 


गेले, शरीराकडे त्यांचे दुलक्ष झाले, अत्यंत अशक्‍तपणा 
आला, अशा स्थितीत दैतिंगोपाळबास त्यांच्या 


च्या 'पोयरीशी पालखी उतरविली. भास्करांनी 
थूनच नतमंस्तक होऊन नमस्कार केला. गोपाळआासांनी 


नमस्कार करता येईल असे सांगितले. 


पायऱ्या ते चढून गेले. तेव्हा मो 


गोपाळबरासांना म्हणाले , ',। भुळ केळे गोपाळद्रेवा 


3. 


व हीट 2220402202 9074 ठाम र 
“बसत (ततर 
न । 


कबीश्वराचाये भास्कर 


* माझे अव्हेरण चुकवीळे : ? म्हणून दोन्ही हातानी 

त्यांनी गोपाळतरासांना दंडवत केले, 
अशाचप्रकारे ते दोघेही अटनाकरिता गेळे असता 

* कृचीश्वरवासांचें देह थोर तुटले. ' तेव्हा फांकणी 
करून ते दोघे करू लागले, परंतु अदाक्तपणाने कवी- 
शधराची गति कुंठलठी आणि एका ठिकाणी ते खस्थ 
पडून राहिल. हिंडत हिंडत गोपाळबास तिकडे 
आले, कवीश्वरबासांचे जवळ जाऊन ते पाहतात तो 
* चिन्ह पालटले होते. विस्मृती प्रवर्तली होती. तेव्हां 
पाण्याचा बोळा त्यांन! त्यांच्या तोंडांत पिळला. सावध 
झाल्यानंतर कवीश्वरांनी गोपाळबासाना ओळखले 
आणि त्यांचे डोळे अश्रनी भरून आले, “ आहा 
गोपाळ देया : ऐस कां केळे ? असा प्रश्न त्यांनी केला 
तेव्हां.“ तुम्ही धहुतांसी धमपालिते ? असे म्हणून त्यांना 
उठविल, त्याची झुश्रप्रा केली, ब ज्या वेद्याकडन 
आषध घेतले त्यांना नंतर कवीश्वरांनी “ गीतावाक्‍्य 
ब्राखाणिले. 

- थोड्या श्रमात अधिक पुण्य गांठी बांधण्याचा प्रयत्न 
करणाऱ्या एका व्यापाऱ्यास भास्करांनी दाद दिली 
नाही. एकदा ते, रामोपाध्ये, कान्होपाध्ये व परतराम- 
बास हे. चोघे संगमास आले, तेथे एक सहख्त भोजन 
घालण्याकरितां एक व्यवहारा आला होता. त्याला रात्रीं 
एक स्वप्न पडले, की भटमार्गातील एंका महात्म्याला 
जवू घातळे असता सहखभोजन होईल. सकाळी कवो- 
श्वरबासांचे त्याला दर्शन झाले. समोर येऊन दंडवतं 
करून त्याने रात्रीचे स्वप्न त्यांना सांगितळे, * घेतले 
असते, परंतु आमचे गुरु पुढे गेळे आहेत ? असे 
म्हणून त्यांनी ते. टाळले आणि पुढे निघाले. 

कवीश्वरांची आज्ञा घेऊन आलेले गोपाळबास एक- 
टेच अटन करीत चंदनवंदनास गेले, अन्नछत्रांतील अन्न 
तेथे न घेतां गंगवर खाण्याच्या त्यांच्या इच्छेमुळे अन्न 
मिळाले नाही. शेवटी डोंगरावर त्यांनी देह ठेवला 
आणि * छिन्नस्थळी ? ' घोंड्याखाली ? ठेवली, काही 

काळानंतर कवीश्वर शोध करीत त्या ठिकाणी आले व 


न, भा. ४ 


त्यांनी ' छिन्नस्थळी ? आपल्या ताब्यात घेतली. महे- 
श्वर पंडिताची कन्या नाति नागाइसा सत्रसींगीस निघन 
पावली. (तिने लिहून ठेवळेंली * छिन्नस्थळी ? छोध 
करीत गेलेल्या भास्करांच्या हाती पडली. “ आणि 
कवीश्वरनासां थोर दुःख . झाळे ” तिच्याबद्दलचा शोक 
-छोकरूप घेऊन बाहेर पडला 


क्रांते श्रीमत्सुदेशे सताशिखरागेरावृत्तरोतंगरांगे 


' निष्ठावत्यानुंगत्या निजजनसख्िनां योन्त पन्थानमेकम्‌ ) 


आग्रेयं नागदेवं निजजनपरमानेदमार्ग जगाम 
स्मृत्वा श्रीचक्रपाणि निजहृदि दंधती ब्रह्म नागांबिकासा 
॥१॥ 


या ठिकाणी त्यानी आपल्या आयुष्याचे शेवटचे 
दिवस घालविले, या काळात मगठी साहित्यात मोलाची 
भर टाकणारी रचना त्यांनी केळी शिद्युपालवधासारखा' 
उत्तम ओवीबद्ध ग्रंथ त्यांनी, मसठीत रचला आणि 
त्याला त्यांचे संस्कृत काव्यश्षासत्राचे ज्ञान उपयोगी 
पडले, महानुभावीयांच्या ' साती ग्रेथा'त भास्करांच्या. 
या दोन्ही ग्रेथांना मानाचे स्थान प्राप्त झाळे आहे. 
काही किरकोळ रचना त्यांनी संस्कृतमध्ये केलेली: 
असली तरी. महत्वाची आणि - सरस अशी वाड्य़यर 
नोर्मेती त्यांनी. मगठीमध्येच केळेली आहे आणि 
अश्शा तऱ्हने पथसंस्थापक्रांचा - आदेशही मानलेला; 
आहे. भास्करांच्या काव्यात विवध रसांना भरंती 
आलेली . आहे. ' शिक्ठुपालबध? र्‍या क्यीषकावरूनं 
वीररसवणंनाची अपेक्षा असली तरी : एकंदर अथात 
“ ठुंगाराला प्राधान्य मिळाल्याने “ ]ुंधारिया कवि * 
अशी पदवी त्यांच्या टेखनांठा शोभेशोच म्हणावी: 
लागेल. “ उद्धवगीते? सारख्या - तत्वज्ञानपर ग्रंथात व्यवं- 
हारातील समपॅक उपमा देऊन त्यांनी पंथीय तत्वज्ञान. 
अत्यंत सुगम करून सांगितले आहे. अमोघ वाणी, 
रसाळ ढखणी आणि विनम्र सरणी. यांनी भास्करांचे 
स्थान महानुभव पंथांत तसेच मराठी साहित्यात अढळ. 
झाले आहे. 


२५ 


सर वय. प 


उक” 


श्री. राः टिंकेकर 


हर ४] 
चंदा समितीचे कायं 


“: आकाठावाणी”ची कामगिरी 


[..आकाशवाणी म्हणजे घरोधर करमणूक करणारा; माहिती-ज्ञान-पुरविणारा 


रेडिओ 'चालविणारे खाते. 


त्याचा कारभार कसा चालला आहे- कता चालावा- याबद्दल चंदा समितीने सुचविलेल्या शिफारशींची ही धावती 


समीक्षा आहे.... « ... 


चंद्रा समितीच्या निरीक्षणातून सुटळेल्या बाबींची वेगळी नोंद केल्य 
झाळे आहे. छोट्या रेडिओचा हा विश्वव्यापी पसारा लक्षात घेतल्यावर 


ने ह्या व्यापक कामगिरीचे स्वरूप व्यक्त 
त्या खात्याचे महत्व; त्याच्या कारभारावर 


कडक देखरेख; आणि श्रोत्यांनी जागरूक राहाण्याची आवड्यकता-वाचकांना पटेल, ] 


नमत गाल त: ४८ 

आनिक जगात '* आकाशवाणी ? विशेष 
"महत्त्वाची ठरते. कारण जनता-संपर्काचे तिच्या 
इतके'प्रभाबी साधन ''दुसरे' नाही. घरोघर . पोचणारी 
“बिञलीवर' आंधारळेंली-तारांनी जोडलेली . तरी 
“बिनतारी *?'म्हणून विख्यात झालेली ही ' आकाश- 
वाणी ?', 'कोतुकास्पद वाटली, किंवा करमणुकीचे श्रेष्ठ 
साधन 'असंली तरी' तिचा कारभार संमाधानकारक होतं 
नव्हेता. 'कारण एक तर तिला ज्या दपर-दिरिंगाईचे 
बोबडे 'तीच* आमच्या ' सरकारी खात्याची खास 
कतंबरंगारी ठरलेली : शिवाय बहुजनांची करमणूक ही 
कोणत्याही राज्येकारमारांत न बसणारी कामगिरी, 
स्वातंत्र्य मिळताच आमच्या सरकारने पत्करंठी. 
तेव्हां सरकारच्या ह्या राष्ट्रव्यापी करमणूक खात्याच्या 
कारभाराबद्दल असमाधान आणि असंतुष्टता स्पष्ट 
व. साहजिक ' असलो ' तरी 'त्यांची परिस्फुटता होतं 
नव्हती. मोठमोठ्या भंत्र्यांबिर्द्ध, त्यांच्या कारभारां- 
बददल, बोलण्याचे घांडस फार थोड्यांना असते, बहुंतेक- 
जण उगबत्या सूर्याला" अर्ध्य देणारे, देखल्या देवाला 
दंडवत घालणारे, असतात, पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे 
कारण असे की आकाशवाणीचे यंत्र जसे नेवे तते तंभ 
सुद्धा अगदीच नवे. त्याचा राजक'य जीबनात-नित्याच्या 
दैनंदिन व्यवहारात उपयोग म्हणज तर अजून प्रायो- 
गिक निरीक्षणावस्थत असलेली बाब, त्याबद्दल बेरे-- 
वाईट मत व्यक्त करण्यासाठी 'चांगळाच आत्मविश्वास 


हवा, केवळ मुख-मस्ती किंवा लेखनि-लत्ता यांचा 


२९ 


विलास अशा क्षेत्रात उठून दिसतो. अचाट, आविचारी 
धाडसाचा प्रत्यय ल्योच येतो. 


इतक्या अडचणी असल्याने आमच्या आकारा- 
वाणीच्या कारभाराची छाननी- ऑल॒ इंडिया 
रेडिओच्या कार्याचे मूल्यमापन - अजी झालेच नव्हते. 
इसपतरांच्या कारभाराची चोकशी झाली. फिल्मी व्यव- 
सायाचे निरीक्षण करण्यासाठी दोन वेळा दोन समित्या 


कक आ यांचे अहबालही प्रसिद्ध झाले. परंतु 
रेडिभो'चा कारभार मात्र बुरख्यात राहिला होता. त्या 
चळ चौकशीची गरजच नाही अश्ञी भूमिका लागोपाठ 
दोन तीन मंत्र्यांनी घेतली म्हणून 'आमच्या ह्मा 
ति अधिकच अव्यवस्था माजली. लंडनमधील 
ब्रिटिश-ब्रॉडकास्टिंग कॉपोरेशन तसे पाहिळे तर 


आमच्या रेडिओपेक्षा फार असे 
नव्हे: तरी ल्या र वडील आहे 


य च्या. कारभाराच्या चौकशीसाठी 'चार 
स कमिशन झाली. एका कमिशनने तर अश्ली 
झपाट्याने केली होती की .* ब्रॉडकास्टिंग हे तंत्रच असे 
ज्तिक्षया अणारे) आहे को ह्या कार्याच्या चौक्या 
अधिक होतील-जितक्या वारंवार होतीळ 
आमंचे मंत्री लोकसभेत पुनः 
$ “ ऑल इंडिया रेडिझोच्या 
केरण्याची गरज सरकारला 
तीच अ त्वतीचे चंदा तात 
न्डॅ डेसं. १९६४ 
समाधानाची आणि प्रगतीची बाब या ] ला समि” 


£: आकारवाणी?'ची कामगिरी 


तीचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला-त्यावरून, एवढे 
स्पष्ट झाळे की इतके दिवस आमच्या लोकप्रिय लोक- 
नियुक्त मंञ्यांनी आमची तमाम . लोकसभेची, देशाची 
( आणि कदाचित्‌ स्वतःचीही ! ) दिद्याभूळ केली. 
आपल्या कार्यातला अपुरेपणा 'व्यक्त होऊं दिला'नाही. 
प्रचंड प्रमाणावर वरिष्ठांनी. ही देशाची-जनतेची-फस- 
वणूक केली, चंदा समितीचा खेदपूवक काढलेला. निष्कर्ष 
स्पष्ट आहे. “ लोकांना माहिती. पुरविण्याबाबत, शिक- 
* विण्याबाबत, आणि करमणूक करण्यांवाबत * ऑल 
इंडिया रेडिओश्चे कार्य चांगले झाले नाही. 
जनता संपर्काचे प्रभावी कार्य अपेक्षप्रमाणे ऑल 
इंडिया रेडिओला पार पाडता आले नाही. रेंडि- 
भोची ही कुचराई दुहरी आहे : ( १) आकाशं- 
वाणीचे नित्यकर्मंदेखील जनतेच्या दृष्टीने समाधान- 
कारक झाले नाही. ( २ ) सरकारी लोककल्याण- 
कारी प्रयल्ांची-प्रकल्पांची माहिती पुरवून लोकांना 
उत्साहित करण्याबाबत किंवा त्यांचे सहकार्य- 
मिळविण्याबाबत ओं. इं. रेडिओ दुर्बल ठरला 
आहे, असे आम्हास खेदपूर्वेक नमूद करावे लागत 

% आहे. ” 
- ( छेदक ६२४. चंदा समिती अहवाल ) 


चंदा समितीचे हे अनुमान भरभक्रम आधारावर 
उभारले आहे, देरा-परदेज्यात प्रवास करून जाणत्यांची 
विचारवंतांची सल्लामसलत मिळवून, अत्रस्थांच्या 
तक्रारी, शिफारसी ऐकून चंदा समितीने आपले मत 
बनविले. एकूण ३३८ जणांना भटीस बोलाविले; प्रश्ना- 
वलीला उत्तरे २३५६ जणांनी पाठविली. मद्रासमध्ये 
एका दिवशी ( शनिवार ता ५ फेर. ६६ ) तर वीस 
जणांच्या साक्षी घ्याव्या लागल्या. लंडनमध्ये ३५, 
मॉस्कोत ११, रोम आणि कांयरो ( प्रत्येकी ९) अश्या 
जाणत्या मंडळींच्या भटी-गाठी श्री, चंदांना घ्याव्या 
लागल्या. तेव्हा ह्या निष्कर्पांचे महत्त्व वेगळे आहे. 
श्री, चंदा म्हणजे आमचे ( निवृत्त) ऑडिटर-जनरल, 
एंक शाब्ददेखीळ वावगा त्यांच्या लेसत्रणीतून उतरायचां 
नाही. बॅ. नाथ पे, श्री. सुरुपादस्वामी, श्रीमती कमला 
चौधरी, सिंघवी या पार्लमेंटच्या सभासदांनी 'चंदासमि- 
तीत कार्य केले- अहवालाला संपूर्ण संमती दिली, 
एकंदरीत, आळ इंडिया रेडिओला मिळालेळे हे 


सर्टिफिकिट वजनदार आहे त्या सर्टिफिकिटाला जोडलेल्या 
काही पुस्त्या बा'चल्यानंतरचंदाःसमितीने!*सुःचतिळेल्या 
उपायांची इष्टानिष्टता तप्रासता!।; येईल; क्रारण चिंदर 
सरकारने देखील हा अहवाल? संबधित. 'मंत्र्यांकडेर 
राज्यसरकारांकडे, अमिप्रायाथे;पाठविला आहेः 

शालेय कार्यक्रमाची भाणखी कशीही असली तंरी 
त्याला श्रोतेचे नसतात; (छेदक. १८६ ) २६ केंद्रांर्‌ 
वरून हे कार्यक्रम होतात; देशभर. .मिळून २८,२२८ 
शाळात रेडिओ आहेत ( स. १९६४) अशी माहिती 
दसरी नमूद आहे 

कामगारांसाठी कार्यक्रम १८ केंद्रावरून ध्वनिक्षेपित 
होतात, पण ते, “ कामगार” फार क्वचित्‌ ऐकतात 
हे “ आकादवाणी ” अधिकाऱ्यांना ठाऊक असूनही 
ह्या कार्यक्रमाचा व्याप वाढविण्याची रूटपट ते करतात 
याबद्दल चंदा समितीने आश्चर्य व्यक्त केळे आहे 


छेदक १८५) 


वास्तविक दृष्टीने पहाता आपण करतो ते कार्यक्रम 
श्रोत्यांना आवडले ,की नाही हे तपासणे रेडियोचेच 
कार्य, पण आमच्या आ. इं.रे.ने हे कार्य ज्या 
पद्धतीने चाटू ठेवले (ते चाळू असल्याचा देखावा 
केला ) तिजबद्दल 'चंदा समितीची तीव्र नापसंती आहे. 
( छेदक. १७९-१८३ ) | 

>< >< अर तुना 

रेडिओचे कार्यक्रम आपण ऐकतो. तेवढी. एकच 
* शाखा ? बहुतेकांना ठाऊक असते. पण असे कार्यक्रम 
आधीपासून आखावयाचे, त्याची प्रसिद्धी, ते झाल्या- 
नंतर मिळालेल्या अनुभवांची नोंद, ते शच्छित ठिकाणी 
नीट पोचावे म्हणून यांत्रिक तरतूद, ती येत्रे सुरळीत 
चालावी यासाठी तंत्रज्ञांची नेमणूक, नवी केंद्रे कुठे 
काढावी, त्यांची आखणी -उभारणी कशी करावी, 
उपकरणी कुठून, कशी, किंती मिळवावी. . इत्यादी विविध 
शाखांमुळे * आकाशवाणी संघटना ? मोठी विस्तृत 
आणि गुंतागुंतीची बनते. देशभरची छोटी मोठी 
३६ वेंद्रे, विविध भाषा, संगीतातळे अनेक प्रकार, (वाद्य 
“कंठस्थ; कर्नाटकी-औत्तरीय; लोक-हल्के फिल्मी- 
अभिजात; ) यांच्यामुळे विविधता वाढते. स्वदेशासाठी, 
परंदेशासाठी, कार्यक्रम हे ुंख्यं भद ' झाल्यांनंतर 
परदेशानुसार, भाषेनुसार भआाणखी फरक होतात, 


२७ 


नेवंभारत 


॥-इतर' देशांचे कार्यक्रम . ऐकून त्यांतीळ झापणास 
उपयुक्त. भाग...निवडणे; . आमच्या राष्ट्राला अनुकूल 
बाब्रींचा अधिक प्रसार, प्रतिकूल गोष्टींचा प्रतिकार 
इत्यादी अनेक नाजुक कार्येही रेडिओला करावी लागतात. 
आणि आपल्या कार्यक्रमातून अश्शी कुणा राष्ट्राला, 
थोर ,व्यकतीला प्रतिकूल, बाब ब्यक्‍त होणार नाही 
म्हणून डोळ्यात तेल घालून जपावे लागते. 


.. ह्यावरून रेडिओचे कार्येक्षत्र किती व्यांपक आहे याची 
थोडी ' तरी कल्पना येईल. रोजची अनेक वर्तमानपत्र 
( हेववर ) चालविणे; अनेक जलसे ठरविणे; नाटकाचे 
प्रयोग पार पागे; व्याख्याने योजणे...... इत्यादी 
विविध कार्यक्रम अनेक भाषांतून, अनेक केंद्रातून एक 
दिवसही सुटी न 'घेता ( किंबहुना सुटीच्या दिवशी 
अधिक कांयंक्रम ठरवून ) पार पाडावे लागतात. आणि 
नेमक्या अद्याच कामासाठी कुठलीही सरकारी येत्रणां 
सोईची नसते, भारतीय सरकारची तर विश्शष गैरसोईंची. 


कारण आमच्या सरकारी शिस्तीचा बडेजाव 
अधिक; काये पार पडले की नाही, 'याबद्दळ ' तिथे 
विचार होणार नाही. एंक वेळ; पण “ दिस्तभंग 
झाल्याबद्दळ रणे माजतील ! असे शिस्तीचे वेड, वेडी 
शिस्त, 'रेंडिओं-सारख्या पावलोपावळी लोकमानसाशी 
संब्रध येणाऱ्या खात्यात उपयोगी कशी ठरावी १ 
म्हणून भारतसरकारन ऑल इंडिया रेडिओ इतकी 
वेष चाळविळा तरी त्यांत म्हणण्यासारखी प्रगति झाली 
नाही. पोकळ समाधानाला सुद्धा जागा नाही. हे 
आकडेच पहाः- 


ता. १ जानेवारी १९६५ रोजी भारतभर मिळून, 
४२, १४,००० रेडओआ घरोघर होते. 


७९,५४७ ,, . खेड्यांत होते. 
२८,२२८ ,, . शाळात होते. 


-ही प्रगती आहे खरी, दर वर्षी हे आकडे चढते 
आहेंत. वाढते आहेत, पण एकंदर देशाच्या मानाने, 
त्यातीळ खेड्यांच्या, त्यातील शाळांच्या मानाने ही 
स्रहणीय कशी मानावी £' 


. गेल्या १० वर्षोत रेडिओ खात्यासाठी केंद्र सरकारने 
अशी रक्कम खर्च केली-- 


ऱ्ट 


अनुक्रमणिका 


तेव्हा चंदा कमिटीची शिफारस विशेष 


१९५६-५७--३.१८ 
५७-५८--३.४५ 
५८-५९--३.९१ 
१९५९-६०--४-२० 
1.६.०-६१---४-३ १ 
६१-६२---४-३९ 
द २-६ २--५. २७ 44 
६३-६४--५११ 
१९६४-६५--५.६८ 
६५-६६--६.०६ 22 
एकूण ४५.५६ कोट स. 
: या खर्चाचा योग्य बिनियोग झाला नाही, असा 
चंदा कमिटीच्या पाहणीचा स्पष्ट अर्थ होय, 
> >< 
' जाहिराती घेण्यावाबतची शिफारस ही चंदा समि- 
तीची दुसरी मोठी कामगिरी होय. आतापर्यंतचे सर्व 
मंत्री, चिटणीस, जाहिराती ( रेडिओवर ) ध्याव्या असे 
सुचविताच अत्यंत घाबरत. वास्तविक रेडिओ, रेल्वे, 
पोस्ट किंबा इतर ख्ाय़ाच्या सर्व प्रकारनात जाहिरात 


घेणाऱ्या सरकारने रेडिओवर जाहिराती घेण्याबद्दल 
इतके बुजण्याचे कारण नव्हते, 


>< 


11 इंडि 
डेया » म्हणून दर 
वर्षी प्रसिद्ध होणारे सरकारी संदभ पुस्तक तर जाहि- 
ते, त्यात सवा. दीडशे 
ऱ * असे संदर्भ पुस्तक जाहि- 
व छापण्याचा शिरस्ता ब्रिटिश्ांसारख्या 
ब्‌नि असता आमच्या सरकारने अशी बनिये- 
गिरी दाखवावी हे आश्चर्य होय 
य. रेडिओवरील जाहिरातींभाब्त मात्र 
गाई रज र .रेडिओ - जाहिरातीपासून 
“याचा आग्रह हास्यास्पद झाला होता, 


शेष महत्त्वाची 


जो मात्र जाहिरातींचा व्याप किंवा जाहिरातींचे 
-- "न पोहता हॉ सरकारी ज्ञाहिरातीच इतक्या 
र क की त्यांच्यामुळे रेडिओळा 'चांगळे 
ह मारत आहे. परंतु * जाहिराती 

ट्‌ घुजणारी वृत्ती जबरदस्त असल्याने ह्या 


शिफारशींचा बिचार झाळेला दिसत नाही. , सरकारी 


त 


राज्य मराठी विकास संर 
संगणकीकृत 


“: आकाशब्राणी”ची कामगिरी 


रोखे, अचत रोखे. यांची. जाहिरात कस्ता येईल 
मासळी, कुकक्‍्कुटफले, . मधु, : साबण, इत्यादी पदार्थ 
अनक राज्यसरकारे स्वंतः. .विकतात; त्यांची जाहिरात- 
त्या त्या केंद्रामाफंत होईल. नगरपालिकां, राज्यसरकारे 
पोलिस, यांच्या कितीतरी -सूचना, विनंत्या, शिफारशी 
रेडिओवरून अधिक फलदायी ठरण्यासारख्या आहेत. 
शिवाय सरकारी कारखानदारीसुद्धा इतकी व्यापक 
होत आहे की त्या त्या कारखान्याच्य़ा विविध 
जाहिराती रेडिओवरून देता येतील .... . . लोकांची 
मने वळविण्याचे, आहारात फेरबदल करण्याचे, सव- 
यींना निराळे वळण देण्याचे, आरोग्याचे, व्यायामाचे ... 
असे असंख्य प्रयत्न करता येतील; पद्धतशीरं, कोश- 
ल्याने केळे तर यशस्वीही होतील. म्हणून जाहिरातींचा 
व्यापक विचार अवड्य झाला. पाहिजे. परदेशी माल 
विक्रीसाठी-चळन मिळविण्यासाठी, हे साधन प्रभावी 
आहे. 


< > > 
-- ऑल इंडिया रेडिओ हे सध्या सरकारी खाते आहे 
दिल्ली सरकारचे खाते आहे, राज्य सरकारांशी त्या 
खात्यांचे “ सख्य ” असावे तितके नाही. कार्यक्रमावाब- 
तही - अंगीकृत कार्यावद्दळही त्या खात्याची बेफिकिरी 
इतर खात्याप्रमाणच आहे. म्हणून बी. बी. सी. लंडनचा 
कारभार जसा स्वतंत्र कापोरेशन मार्फत चालतो तसा 
रझ. ६. र. चा चालावा, ही चंदासमितीची मुख्य 
शिफारस. त्या कोपोरेशनची घटना कशी असावी किंवा 
त्यांच काम कसे 'चालावे-हा वेगळ्या चौकशीचा विषय 
होईल. परंतु “ कॉर्पोरेशन ? करण्याबाबतची शिफारस 
मूलगामी आहे, धीटपणाची आहे, तोच एक मार्ग 
उपलब्ध आहे, 

वास्तविक ही व्यापक शिफारस केल्यानंतर इतर 
काही महत्त्वाच्या सूचना, केवळ औपचारिक बाब 
म्हणून केल्या आहेत. पण त्या योगे ऑल इंडिया 
रेडिओची आजपर्यंतची अव्यवस्था-आणि त्याचा भांगळ 
कारभार यावद्दळ समितीची “ मान्यता ” मिळाली असे 
होते 

छोटे टान्स्मीटर्स वापरावे; स्वस्त रेडिओ सेट 
करवावे- मिळवांवे- पसरबांवे; कारभारात विकेंद्रीकरण 
राहावे; कार्यक्रम करणारांना अधिक रक्कम द्यावी 


, श्रोत्यांच्या. आवडी-निवडीचा ' शास्त्रोक्‍त "जःमभयरस 
व्हावा; हिंदी पाठ पुनः सुरू करावे; नाटके; 5रेडिऑ- 
नाट्ये, यांची “ रतीब ” लावल्याप्रमाणे झमरम़साठ 
वाढ झाली. म्हणून गुणवत्ता खालावली :तेव्हाः असा 
प्रकार होऊ देऊ नये; परराष्ट्रीय कार्यक्रस त्तया 
मंत्र्यांच्या, मंत्याल्याच्या तंत्राने व्हावा;:-त्याचाखूले 
त्या खात्याने सोसावा. ... बातमी . खात्यात्‌:.-पुष्कळ 
सुधारणा केल्या पाहिजेत . . . इत्यादी व्यापक:स्वड्पाऱ्या 
शिफारशी चंदा समितीने सुचविल्या आहेत;:-टेलिन्हि 

जनचे खातेच निराळे असावे असे त्या: समितीच्रे 
म्हणणे. जाहिराती ( विविध भारतीच्या कार्यक्रमांत) 
हुती उत्पन्नात भर घालण्याची शिफारस तरु-क्रांतिकारी 
वा 


०० 


> 44 गम 

रेडिझो-एंजिनियरिंग ही एक खास अभ्यासाची 
प्रयोगाची-शाखा आहे. साऊंड एंजिनिर्यरिंगः ही .त्य़ा 
शाखेची पोट-शाखा होय. सिंनमा'चे किंवा.:तबकड्या: 
साठी ध्वनिमुद्रण करताना साऊंड इंजिनियीरेगची खा 
मदत होते. पण आमच्या आकाशवबाणीला साऊंड णार्ज' 
नियंरांची गरज ““ भासत ” नाही- हे वैगुण्य ःझओळखन 
वंद समितीने त्यांची उपयुक्तता पटविण्यांचा;-प्रयत्न 
केला आहे. पोट शास्त्रेकडे इतके लक्ष गेल, तेव्हां चंदाः 
समितीने मुख्य शाखेचा-रेडिओ एंजिनिर्यारिंगचा-द्रेखील 
अभ्यास केळा-आणि योग्य त्या शिफारसी सुचविल्या; 
मुख्य म्हणजे तंत्रज्ञांची थोरवी-त्यांचे महत्त्व .परवून 
देण्याचा यत्न कला. आपली विचारसरणी राजकारणाने 
भारलेली असल्याने प्रचलित राजकीय वाद अपण 
आपल्या व्यवहारात उतरवितो-आपली -. दृष्टी त्यां 

तीने दूषित होते. लष्करी- मुलकी अधिकाऱ्यांचचा<क्‌द 
अद्यापही सर्वत्र चालतो. आणि लष्कराने . मुल्क्री 
सत्तेच्या आधीन राहांवे- लष्कराला “'फाजीळ. 2 
महत्त्व देऊ नये, इत्यादी शिकवणी रोडिभो- खात्यात 
आणून एंजिनियरांना “- खाली ” दाबण्याचा: पयतन 
सध्या रेडिओ खात्यात दिसून येतो ! तसे ..व्ह्यब्यास 
नको. रेडिओचे तंत्र आणि लष्करी तंत्र-यात साम्स 
नाही-विरोधच अधिक-म्हणून आकारवाणी::कार 
भारात एंजिनियरिंगला अधिक महत्त्व हे; त्यांचे 
म्हणणे-मानून त्यांना प्रयोगाची मुभा ठेवून नव्या 
नव्या हिकमती हुडकण्यास प्रोत्साहन. देणे:: इत्यादी 


२९ 


जा उऊ 


त 


नवभारत 


प््यावश्यक ! शिफारसी चंदा कमिटीने सूचक रीतीने 
"केल्या आहेंत, 
वपपरतु रेडिओ एंजिनियरिंग तंत्राबाबतही चंदा 
कमिटीने लक्षं घातल हे विशेष. एफ्‌. एम्‌; ए. एम्‌. 
व्वा बोट; लघु-मध्यम ल्हरींवांबत निरनिराळी मेत, 
थॉर्चाही "विचार चंदा समितीने केठेला दिसतो; परंतु 
“त्वोबंदल निर्णय भक्‍कम नव्हता म्हणून असो अथवा 
्वेद' कॅमिटी धुडकावून लावण्याचे सामर्थ्य आपणात 
"झाहे)ओअसे* दाखविण्यासाठी असो, ऑल इंडिया 
रिडिझोने चाळू योजनेसाठी अगदी निराळा बेत आखला 
५ओहे'!:! येत्या पाच वर्षोत टान्स्मीटरची भरमसाट 
बढे आकाशवाणीने आखली आहे (पहा- “ अनुदानो 
की मांगे 7- १९६६-६७- भारत सरकार- ) भाता- 
पर्यंत ३०-३५ वर्षात सुमारे ११० ट्रान्स्मीट्स॑ मिळून 
'दोंनाहजार':( “के. डब्ल्यू ”) पेक्षा अधिक सामर्थ्य 
जया. क॑ रे०चे नव्हते. पण स. १९६६-७१ या पांच 
'बर्षातःःसुमारे' चार हजारांची भर त्यात घालण्याची 
य़रोजनात्पक्की केली. सामर्थ्यशाली ट्रान्स्मीटस॑ घतळे की 
त्ते परदेशातून आणावे लागतात. त्यासाठी परकी चलन 
स्वच होते. त निराळे; पण ते बनविण्याची संधी 
भाभच्याःयंत्रज्ञांना मिळत नाही-हा फार मोठा तोटा 
'होय. 3 > 
परदेशी ट्रांन्स्मीटस भाणण्यात आमच्या आतांपर्यंत 
अंनिके खुका झाल्या आहेत. त्या अजूनही लक्षात येत 
नाहीत- त्यापासून आम्ही शहाण होत नाही-ही शोक- 
क्वथा'म्हूटेली पाहिज, निरनिराळ्या देशातले, निरनि- 
रोळ्या बनावटीचे ट्रान्स्मीटर्स घेतल्यासुळे प्रत्येकाचे सुटे 
भाग ' वेंगवेगळे घ्याव लागळे- भरपूर प्रमाणात साठवून 
ठेंबावेनलगले: एकच बनावटीचे ते असते तर किती 
तरी“ कार्टकंसंर सुट्या भागांत्राञत झाली असावी. पण 
ट्रोन्सेमीटरं मागविताना हा विचारच आमच्या शहाण्या 
क्षंधिकोऱ्यांनी केला नाही ! ! किंबहुना मुद्दामच असा 
खंचे वाढविला ! 
ता्वैद्यो. समित)च्या शिफारसी याबाबत काय आहेत, 
थाकड 'लक्षेही न देता आपला कार्यक्रम आखणारांना 
बॅफिकिरीवंहेळ शाबासकी द्यावी की नाही ते ज्यांच त्याने 
ठरंबावे:'मोझ्या मते हा दुहरी वेडेपणा आहे (१ ) पार्ल- 
मटे नेसंठेल्या शिफारशींची वाट न पहाण्यात व्यक्त 
झेलिळें औधत्य आणि (२) निष्कारणरीत्या “सामर्थ्य- 


“२.० 


देशभर एकावेळी ऐकविण्याचा 


शाली ” ट्रान्स्मीटसे साठी धरलेला हव्यास. सध्या 
भापणाकडे ट्रान्स्मीटसं बनतात. मिळतील ते, देशात 
बनलेले ट्रान्स्मीटर्स वापरण्याचा बेत भाखावयाचा, ते 
बाळूस राहून पंचवार्षिक योजना जाहीर करण्याचा अप्रयो- 
ज़कपणा रेडिझो खात्याने दाखवावा हे विचित्र होय. 
कारण पंच-वार्षिक योजनांनुसार आजपर्यंत भॉल 
इंडिया रेडिओोने आपला आराखडा कधीच आखला 
नाही, आखळा असल्यास त्याप्रमाणे फारसे काही 
केळे नाही. मध्यंतरी अष्टवार्षिक योजना जाहीर झाली 
होती, पण तीत “ फेर फार ” फार झाले | | असे 
असता यावेळी ही भवास्तव तत्परता दाखविण्याची 
घाई, चंदो कमिटीला गोणत्व देण्यासाठीच आखली 
की काय १ अस्तु. 
ल *4 ळे 

चंदा कमिटीने विचार केलेल्या बाबी अनेक असल्या 
तरी त्या जाणत्यांच्या संयुक्त विचारातून सुटलेल्या 
बाबीही कमी नाहीत. एकंदर रेडिझोच्या 
तया महत्त्वाच्या असूनही त्यांकडे समितीचे लक्ष गेले 
नाही याबद्दल आश्चर्य वाटते--- 
१, बातमीखाते- 

मध्यवती आहे; दिल्लीवरून सरव केंद्रांना बातम्या 
सह-क्षपित कराव्या लागतात. ही 
“युद्ध-काली” अमलात आली 


काळी- स्वराज्यातसुद्धा चाळू ठेवण्यातली इष्निष्टता, 


२, सहक्षेपण- 
एका मूळ माषणाचे, नास्याचे, नभोनाऱ्याचे अनु- 
अनुवाद आणि त्या 


वाद, देशभरच्या अनेक भाषांत 
अनुबादांचा एकाच वेळी सर्व केंद्रांवरून स॒ 

आग्रह सध्या वाढीस लागला आहे. य धा 
णाची, अनुबाद!ची, इशनिष्टता. संगीताचे नल्वेही 


लाभालाभ, भन 


३. प्रकाशन विभाग : 


डल, पण.ते साहित्य छाप- 


दन त्याचा प्रसार करणे हे आमच्या रेडिझोने 
आपल्या 


“ आकाशवाणी?ची' कामगिरी 


कक्षेतळे कार्य मानळे नाही. ते मानल्यास वेगळे-फल- 
दायी-खाते 'चाळेळ, उत्पन्नाची ती एक बात्र होईल. 
बी. बी. सी. चे हे खाते किती व्यापक आणि किती 
उपयुक्त आहे याची कल्पनाही आपणास नाही. 
“ स्प्रिग १९६५ ” असा त्या खात्याचा कॅटलोंग 
मजसमोर आहे. त्यात ३२ पानात मिळून. विविध 
विषयवारीने प्रकाशनांची यादी आहे. - 


“स्वतः शिका ” या माठेतले ६४ वे पुस्तक 
आहे मोटरीबद्दल. ( प्र. ४० सुमारे ३ रु. ) त्याच्या 
जोडीला एक फोनोवर लावायची “ तबकडी ” सुद्धा 
वगळी मिळते. तिजवरून मोटरच्या आवाजाची ओळख 
होते. ह्या आवाजावरून बिघाड कोणता, ते सांगण्यासाठी 
एवढा खटाटोप केला, म्हणजे फोनोच्या तबकड्या 
बनविणे हे सुद्धा “ प्रकारान ” विभागाचे काम ! 
साक्षरता सावंत्रिक असता; टूर अंतराची, रस्त्यांची 
सोय नसलेल्या खेड्यापाड्यांची अडचण नसता बी. बी. 
सी. ने ही जबाबदारी आपण होऊन पत्करली आणि 
आमचे हे रेडिओ खाते अद्याप जागेच होत नाही ! ! 
आपणाकडे “ तत्रकड्या ” करण्या'चा स्वदेशी कारखाना 
अद्याप नाही, हीही अडचण लक्षात घेण्यासारखी 
आहे. 


४. “ तबकड्यांबाबत स्वामीत्व* 

गाण्याच्या, वादनाच्या विदोषतः फिल्मी गाण्यांच्या 
तबकड्या रेडिझोबरून वाजविण्याब्राअत '' विलायती ” 
कंपनीला स्वामीत्व (२ रॉयल्टी ) म्हणून . प्रत्येक 
तबकडीबद्दल ठराविक रक्‍कम द्यावी लागते. आज इतकी 
वर्षे झाली- भोंल .इंडिया रेडिओने या विलायती 
कंपनीशी वाटाघाटी अक्या केल्याच नाहीत. त्यांनी 
मागितली ती रक्कम देऊन रेडिओ मोकळा ! 
५..बातम्याबद्दलळ “ स्वामीत्व” 

गाण्याच्या तत्रकड्यांबाबत जी अवस्था तीच बातम्या 
पुरविणाऱ्या “ न्यूज़ एजन्सी ? बाबत, फरक एवढाच 
की ही एजन्सी देशी आहे. परंतु वर्तमानपत्रांना खास 
सवलत देणारी ही एजन्सी रेडिओला मात्र वेगळा 
“ दुर » मागते. आणि रेडिओ बिनतक्रार देतो. रेडिओ 
कड्डून असा भरपूर आकार वसूल झाल्याने वर्तमान- 
पत्रांना-मोठ्या, सधन पत्रांना-आणखी सवलती देता 
येतात, 


अनुक्रमणिका 


६, पार्लमेंटचे कामकाज 

पालमंटची बैठक चाळू असली म्हणजे : सुमारे साडे 
वार मिनिटात . “ संसद संमीक्षा ” हिंदी:वाःइंग्रनीतत 
आटोपतात. वर्तमानपत्रात ह्या कामंकाजाःचाः .सैविस्तर 
भहवाल छापीत नाहींत किंवा सरकारी रिपोटंही' लगोलग 
तयार होत नाही. तेव्हा. रेडिओवरूनः्निरनिराळ्याः 
भाषांतून पार्लमेंटरी कामकाजाची. माहिती. दिंळीतरो दोन 
कार्ये साधतील : (१) भावी. सभासदांना .तरेथ्रीळ 
रीतरिवाज समजतील; पालेमेटरी नियम . एरवी कळणार 
नाहीत : (२ ) आपल्या. प्रतिनिधींनी संसदेत क्राय 
काम केळे हे त्या. त्या मतदारांना समजेल... ब्रिटिश 
पालमेट्चा रिपोर्ट -( ब्ेठक चाळू असताना), :दैशिक 
चर्तैमानपत्राभ्रमाणे दररोज सकाळी ससिद्ध होत असू: 
नही वीस मिनिटे रोडेओोरिपोट ऐकवितात: . मुरा 
आपली परिस्थिती, साक्षरतची मर्यादा : लक्षात बता, 
अशा रेडिओ- रिपोर्टाची उपयुक्तता विशेष आआहे, 
पण चंदा कमिटीने याबद्दल काही खास सूचना ह 
नाही. 1.4 
७. खस रेडिओसेट :: 

स्वस्त रेडिओ सेट लोकांना पुरवावे .याबईळ चेल्ल 
समितीचा आग्रह आणि त्यासाठी सुंचविलेळे ;उफोकर 
स्तुत्य आहे, रास्त आहे. परंतु स्वस्त घरोघर; सेडिओः 
पुरविण्याचा-पसरविण्याचां एक सोपा उपाय एंच्या' 
लक्षांत आलेला दिसंत नाही; “भापला आपणः-सेंदनमट 
विण्य्राची ” हिकमत : अमलात :आणली*अज्ञा; रेळिः 
ओलां परवान्याबाबत सवळत दिली तर देशमररेंडिझो* 
जाणत्यांचा प्रसार झपोट्यांन होईल, :*: "इलकंट्रार 
निक्‍्सं ? 'चा अभ्यास वोढावा असे वाटत'असेळ तर 
* मेक युवर ओनं ?” ( > आपली. 'गेरजञ आपेणः 
भागवा ) या स्वावलंबी मार्गाचा अवलंब्र करणे अत्या- 
वश्यक आहे. सध्यांचे रेडिओ-कारखानदार-विक्रेते 
यांना स्वस्त रेडिओ बनविण्याच्या-विक्रीच्या व्यव- 
सायात “' रस ” वाटणार नाही. ठराविक किंमतीने 
वापरणारास “' मनगटी ? घड्याळे पुरविण्यासाठी 
सरकारने त्यांचा कारखाना काढला, तसा रेडिओचा 
सरकारनेच काढणे इष्ट होईल, त्याच कारखान्यातून 
र युवर ओन ? रेडिझोचे साहित्य तयार करता 
येईल. 


३१ 


नवभारत 


८. रेडिओचे उत्पन्न 


इघ्रेडिभो:. सरकारी असल्याने हे खाते स्वावलंबी 
व्हांवेः*हा आग्रह अनाठायी वाटतो. सरकारी निवेदने, 
मंत्र्यांची, मुख्य मंत्र्याची, पतप्रधानांची, राष्ट्रपतींची 
माषणे:> घरोघर प्रभावी रीतीने पोचविल्याबद्दळ अल्प- 
स्तरल्प को.होईना “ आकार ” सरकारने खर्च केला, 
तेवरेडिझोकेडे दिळा, तर हे खाते स्वाबलंब्री होईल. 


उत्पं्ना”चा आकडा साळ दरसाल देत असतात. चेदा 
समितीच्या. विवेचनात ह्या बाबीची जाणीवं आढळत 
९. कलाकारांना अधिक धंन ी 

रेडिओसाठी कार्यक्रम केल्याबद्दल काही ना काही 
मोबदला मिळतो. नुसती “ लिहिणाबळ ' नाटकात 
कार्म केळे त्याबद्दल , फार काय “ नुसती तोंड 
पॉठ्लिकी ” केली तरी तिच्याबद्दल पैसे-मिळतातं 
असते त्वरित मिळतात. पण आज २५-३० वषोत 
रेड्ओोने आपले “दर?” बदलले नाहीत. एकच कार्यक्रम 
अँनेकःकेंद्रावरूनं ऐएकविण्याच्या सोईने सरकारी खर्चात 
बघेत होते. पण कार्यक्रम करणाराला “ दमडी ? अधिक 
देतभाहीत; हा प्रकार अत्यंत निंद्य होय. पुस्तक परीक्षणे 
मुंबेई*पुणे नागपूर अश्या तीन स्टेशनांवरून मिळून होत. 
फण परीक्षण करणाराच्या मिळकतीत फरक भसे. 
राष्ट्रीय कार्यक्रम ३५-२६ केंद्रावरून सहक्षेपित 


३ 


झाल्याबद्दल कार्यक्रम करणाराची प्रातती-या प्रमाणांत 
वाढली नाही, तरी काही न्याय्य प्रमाणात वाढावी की 
नाही ! यो बाबत बी. वी. सी. चा शिरस्ता असा को 
जितक्‍या क्षेपकांवर्न ( ट्रान्स्मीटर्सवरून ) कार्यक्रम 
क्षेपित होईल त्यामानाने “ फी” वाट व्हायची. . पुनेः 
क्षेपणाबद्दलही . सच्या अल्प वेतन. मिळते. त्याचाही 
विचार व्हावयास हवा, “ कोपी राहेट ? साठी धन्याला 
मोबदला पुरेसा वाटला नाही तर “ कॉपीराइट ” 
बोर्डाकडून तो ठरून घेता येतो. ह्या हकाची जाणीव 
डि कलाकारांना ” नाही तशी रेडिओळाही नाही असे 
दिसते. एकदा कॉपीराइट बोर्डाकडे छेवक-गायक- 
वादक घाव घेऊ लागले म्हणजे मात्र अनेवस्था प्रसंग 

अशा सरकारी अहबालांना ** व्लू बुक्स ? म्हणतात, 
ऐमटरी व्यवहारात या .** बल बुक्स » चा. आणि 
व्य असतो-यांचे. महत्त्व असते. 
टमेटची प्रतिष्ठा त्या योगे कळून येत स्थकी 
मध्ये आढळणारी. ऐतिहासिक, .वास्तविक आणि 


माहितीमुळे त्यांची उपयुक्तता वाढते. अशा “जुनाट? 
* कल्पनांच्या दडपणा, ४ 
न कज तून.सुटण्यासाठी (१) 
हासिक-किंवा आंकडेशास्त्रीय माहिती चंदा कमिटीने 
फारशी दिलीच नाहीं !| गान ४ तन्मतननच 


हाही ह्या रिपोर्टांचा एक विशेष समजावा. त्या योगे 
न्छ घुक '' कल्पनेला धक्का बसल्या तरी त्याचे महच्व, 
त्याची उपयुक्तता कमी नाही, इतर कुणीही रेडिओ 
बाबत सत्य इतक्या स्पष्टपणे-कठोरपणे सांगितले नव्हते" 
ते आता सांगितल्याबद्दल. चंदा कमिटीला राष्ट्राचे 
धन्यवाद ! । 


क 


"कखगघर चिघजचज? 


मराठीचा विकास : महारा 


राज्य मराठी विकास 
संगणकीकृत 


श्री: एसः अलम खूत्मिरी 


इस्लामची प्रथा व आधुनिकता 


[हा लेख इंडियन कमिटी फॉर कल्चरल फ्रीडम्‌ या संस्थेने हैदराबाद येथे फेब्रुवारी: १९६६ 
मध्ये भरविलेल्या परिसंवादात मांडला होता; पंरिसंवादाचा विषय होता- इस्लामची प्रंथा व आंघुनिकता£-] 


“सर्वे उच्च धर्माप्रमाणेच इस्लाममधेही _ एक 
मलभत दष्टी व सिद्धान्तांची व्यवस्था आहे 
आणि ही सिद्धान्तव्यवस्था त्याच्या इतिहासात 
ह्या दष्टीच्या केन्द्रामोवती झाली आहे. नियम- 
व्यवस्था ( ग.७४ए ) आणि मूलभूत तत्त्वदृष्टो 
( एओ०॥ ) यांच्यात एकरूपता असल्यामुळ 
जगातील उच्च धर्मांमधे इस्लामला बहुधा असा- 
धारण स्थान प्राप्त झाले आहे. पवित्र ग्रेॅथ हा 
-नियमव्यवस्था व तत्त्वदृष्टी यांचा आधार होय. 
ज्यांना ईश्वराचे भय. आहे त्यांना निश्‍चित मार्गे- 
दर्शन मिळते असा या ग्रंथाचा दावा आहे. हा ग्रंथ 
ईहवरवाणी आहे व ग्रंथाच्या सर्व भागांना समान 
प्रामाण्य आहे. मुसलमानास ईश्‍वराचे अस्तित्व 
जितके मूलभूत तितकीच ईडवरीवाणीवरील श्रद्धा 
.ही मूलभूत होय. या ग्रंथातील मुलाच्या दाय- 
मागाचा नियम असो वा अंतिम निर्णयदिनाचे 
भविष्य असो सर्वेच सारखे अवाध्य आहे. या दोन 
प्रकारच्या आविष्करणांमध्ये किवा सिद्धान्तांमध्ये 
तथ्याचे तारतम्य ठरविण्याचा अधिकार कोणाही 
अनुयायाला नाही. रूढ देवताज्ञानाची मांडणी अश्या 
प्रकारे झाली आहे कीं त्यामुळे इस्लामच्या सिद्धान्त- 
रचनेत प्रेषिताच्या ऐवजी ग्रेथाला केंद्रस्थांन प्राप्त 
झाले आहे. या त्याच्या स्वीय गुणामुळे इस्लामच्या 
जगात नियमव्यवस्थेला वास्तविकता प्राप्त झाली. 


इस्लाम ही राजकीय शक्ती 

तत्त्वदृष्टी ( शकष ) व नियमव्यवस्था 
( 1.0 ). यांच्या समान प्रामाण्यामुळ इस्छ्राम 
विकरिष्ट प्रकारचा धर्म बनला आणि प्रेषित हा 
स्वतः मदिनेच्या गणराज्याचा सावभौम नियंता 
वन॒न त्याने स्वतःच्या कारकीर्दीतच ती नियम- 
व्यवस्था लादली व कार्यवाहीत आणली. यामुळं 


न, भा. ५ 


भावी, पिढ्यांमध्ये. एक गुंतागुंतीची परिस्थिती 
निर्माण झाली, माणसाचे आध्यात्मिक परिवतंन 
करण्याकरिता दिलेला. संदेश म्ह्णजे मक्‍्काचा 


-इस्लाम झाला तर मदिनेचा इस्लाम हा:जिवंतः सज- 
-कौयदक्‍ती बनला आणि नव्या: 


राज्याचा घर्मही 
बनला. प्रेषिताच्या मरणानंतर ते राज्य ढासळले नाही 
तर उलट पहिल्या वीस वर्षात विस्तारले त्यामुळे-परं- 
परेला व प्रेषिताच्या जीवनाला महत्त्व प्राप्तःझाळे 
प्रषितांच्या सहकाऱ्यांवर राज्यकारभार सोपविला च 


त्यांनी प्रेषिताच्या व्यवहारापासून मार्गदर्शन मिळविले. 


प्रेषिताच्या व्यवहाराला म्हणजे सुद्चाळा:कूराणाच्या 
खालोखाल स्थान प्राप्त झाले व हळूहळू .कुःसण 
व सुन्चा यांचा दर्जा समान बनला: कुराण व सुक्त 
यांच्या बरोबर खलाफा म्हणजे सहकार्‍याचा! व्यवहार 
तिसरे महत्त्वाचे तत्त्व स्वीकारले :जाऊ लागलें. 
इस्लामी परंपरा म्हणून ज्याला आपण - म्हणतो 
त्याचे मूळ असे ऐतिहासिक विकासातः'आहे. :!: 


इस्लाम प्रथम गतिशील व नंतर अगतिक?) 
विस्ताराच्या पहिल्या पर्वात देवताज्ञानाचे प्रश्‍न 
क्वचितच चचिळे जात; परंतु जेव्हा उत्साहाचा 
पहिला भर ओसरला आणि समृद्धीच्या कालखंडास 
प्रारंभ झाला तेव्हा व्यवहारी कायदेशीर. वादांची 
बरोबरी देवताज्ञानाच्या चर्चांनी मिळविली. काय 
द्याचे संहितीकरण झाल्याबरोबर मस्लिम जंगांतील 
उत्कृष्ट मने तत्त्वज्ञान व देवताज्ञान' संबंधी ।!'आकर्षक्र 
प्रश्‍नांकडे आकृष्ट झाली. इस्लामच्या ५: व्या 
शतकाच्या सुमारास जेव्हा इस्लामच्या. सांस्कृतिक 
परिसरात अळ घझालीचा उदय झाला तेव्हा इस्लामी 
पुराणमतवाद पक्का रुजला गेला, अल घझालोंने 
पुराणमतवादाळा तात्त्विक अधिष्ठान दिले व 
' गूढमार्गे' आणि ' पुराणनिष्ठ देवताज्ञानमार्ग,! 


डर 


"करखगघरचि्नच्तज, 


नवभारत 


याच्यातील अंतर भरून काढले. जेव्हा इस्लामी 
संस्कृतींच्या 'सुवणे युगाच्या समाप्तीचा समय जवळ 
आला आणि तत्त्ववेत्ते व विज्ञानविशारद यांचे युग 
संपन्न “तेव्हा इतिहासाने घझालीची बाजू सर्माधत 
केली होती. बुद्धिवादावरील श्रद्धेने चमत्काराच्या 
>आझेला स्थान दिले व निश्‍चित तत्त्वाच्या शोधाला 
'अंत्तिम तत्त्वाच्या शोधाचे रूप आले. वृद्धीला निश्‍चिती 
पर्यंत नेता येत नव्हते म्हणून गूढवादी व सुफी 
यांच्या अन्त््ञानाचा आश्रय घेणे भाग पडले. मान- 
'सिकं ताणाचा इस्लामी जगाला बहुधा थकवा आला 
'व समोधानांची कास धरली. कुराणाच्या शाइवत- 
पणाचे तत्त्व कुराणाशी संबद्ध असलेल्या सर्वांच्या 
'शंदवतंपंणापर्यंत व अंतिमत्त्वापर्यंत पोचले; शिया व 
सु्ती यांच्यांमंधील फूट कायमची ठरली. स्वत:ला 
परंपरागत व' समाजनिष्ठ लोक म्हणून सुची समजू 
लॉंगेले तरी त्यांच्यात नियमव्यवस्था व देवताज्ञान 
यांचें 'चॉरे संप्रदाय निर्माण झाले आणि शियांचे 
इमामिया व इस्मेलिया असे भेद पडले. या संप्र- 
'दायेविच्छेंदामुळे इस्लामी परंपरेतही भेद पडले; 
परंतु एकंदरींत ऐक्यमावना मात्र सं्वत्रच दृग्गोचर 
झोळी: संजेनशीलतेची शक्‍ती मात्र सर्वांची संपली 
आणि सर्वानी सिद्धान्तांच्या विश्वात स्वतःला कोंडून 
घेतले: इस्लाम हे एक अव्यक्त सामान्य बनले 
आणि त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे आपसात लढणारे 
संप्रदाय आपणच फक्त अंतिम सत्याचे वारस म्हणून 
मिरवू लागले, अंतिम सत्याच्या या कल्पनेने इति- 
हासातील आणीबाणीच्या समयी आपसातील वैराची 
स्रमस्य़ा सोडविण्यास मदत केली; परंतु ही सोडव- 
-णूक: सर्जनशील शक्‍तींच्या व्ययात शक्‍य झाली. 
इस्लाम अगतिकतेच्या अवस्थेत शिरला आणि 
त्याच्यातील विचारांची व सर्जनशील संस्कृतीची 
प्रेरता संपली. 


भारतीय इस्लाम हा विरुद्ध तत्त्वांची खिचडी 
"> अशा अवस्थेत कॉन्स्टंटिनोपलवर कब्जा मिळाला 
आणि भारतात मुस्लिम सत्तेचा जम बसला. 
जेव्हा इस्लाम भारताच्या राजकीय व सांस्कृतिक 
परिसरात प्रभाव गाजवू लागला तेव्हा अगोदरच 
त्याची वैचारिक क्षेत्रातील जीवनशकक्‍्ति नष्ट 
झाली'होती', हे इतिहासातील विषादकारक तथ्य 


3.4 


अनुक्रमणिका 


आहे. या वेळेपर्यंत वृद्धि, विकास, अवनती व 
विकलन या अवस्थांतून त्याच्या वौद्धिक व देवता- 
ज्ञान विषयक पद्धती गेल्या होत्या. राजकीय वैभव 
आणि बौद्धिक अगतिकता यांच्यात स्पष्ट अंतर 
राहिले. मुस्लिम राज्य व भारतखंडीय प्रचंड 
मुस्लिम जनता यांचा संप्रदाय म्हणजे हनिफच्या 
नियमव्यवस्थेसह हनिफप्रणीत देवताज्ञान असे झाले. 
सत्ताधारी व परंपरागत जीवनपद्धतीचा त्याग कर- 
"यास असमथे वहुजन यांच्यातच केवळ अंतर. 
निर्माण झाले नाही तर इस्लामी कायद्याच्या 
कार्यक्षेत्रातील लोक व सामान्य मुसलमान यांच्या- 
तही अंतरं उत्पन्न झाले. सुफींच्यामधील रूढ 
केल्पना व व्यवहार यांच्यावर आधारलेला इतरे- 
जनीय धर्म कायदेपंडितांच्या पुराणमतवादाच्या 
बरोबरच वाढीस लागला. गूढवादी सुफींच्या व 
व रूढिविरोधी भक्‍तकवींच्याकडे समाजाचे बौद्धिक 
नेतृत्व आले; आणि त्यामुळे देवताज्ञानी व सिद्धान्त 
विवरणकर्ते यांना या नव्या शक्तीशी जुळवून घेणे 
माग पडन प्रतिकाराच्या अनकळ क्षणाची प्रतीक्षा 
करीत वसणे प्राप्त झाले. मरतखंडातीळ इस्लामी 
पर्परा या भिन्न व विरोधी तत्त्वांची दुःखद सांगड 
सिरहिंदीसारख्या तथा- 


रव्या क. एगवचीमा सुद्धा सुफी म्हणन मिर- 
वावे लागले ही इतिहासाची वक्रगतीच 
पाहिज. १ आ 
श्रांत ब अशक्त झालेला इस्लाम 

वरील प्रकारच्या 


र. व्यवहारी तडजोडीने इस्लार॑ 

हा नव्या लक्षणांची जोड मिळाली, जि 
तेच्या कल्पर्नेशिवाय भूतकाळाचे भावनिक व बौद्धिक 
परावलंबित्व. हेही सांस्कृतिक परिस्थितीचे प्रमावी 
लक्षण बनले. जे जे मोलाचे ते ते भूतकाळाचा 
वारसा अशी मनाची सामान्य भावना झाली. 

प्रतिष्ठित व बोजड शैलीच्या हिंद-फारसी कोत्या 
तही ही भावना प्रतिबिवित झाली. सुफी लेखनात 
काही सर्जनशील क्षण 
अद्या सर्जनज्ील क्षणांना 
यांनी पायबंदही घातला. 


मानी गूढवादी प्रवाहांना सिरहिंदीच्या प्रतिगामी 


आंदोलनाने र्णायक टोला लगावला. कारण 


(9 


१-2 आ 1 


"करखगधन चिघळत) 


इस्लामची प्रथा ब॑ आधुनिकता 


संर्जनशीळ विचारप्रवृत्तींच्या शक्‍ती नष्ट झाल्या 
आणि इस्लाम हा संपुर्णपणे दृढबद्ध पद्धती बनला. 
सवे दृढबद्ध पद्धतींना बाह्य प्रभावांचे आणि अंतर्गत 
पाखंडाचे भय ग्रासते, इस्लामी परंपरेला एकप्रकारची 
: मज्जाविकृति ' बाधू लागली. इस्लाम आपल्या 
कवचात बंद होऊन पडला व वस्तुस्थितीच्या 
विश्‍वापासून परावृत्त झाला. बुद्धी पुनरावृत्तीच्या 
चक्रात सापडली आणि भूतकाळी वंडिलघार्‍्यांनी 
जे सांगितले त्यावर भाष्ये व रहस्ये लिहिण्याचे 
परिश्रमात गंतली. भूतकाळाने जी सर्जनशील उत्तरे 
दिली त्यांनी अंतिमसत्यांचा आकार धारण .केला. 
हे महत्त्वाचे तथ्य विसरले गेले को, तथाकथित 
अंतिमसत्ये ही मागील एतिहासिक अवस्थांमध्ये 
कालांची जी आव्हाने निर्माण झाली त्याची ती 
उत्तरे होती. ग्रीक तत्त्वज्ञान व इस्लामी तात्त्विक 
दृष्टी यांचा मुस्लीम पांडित्याने संपादिलेला स्जन- 
शील समन्वय म्हणजें कलम. होय; कलम यावेळी 
मुस्लिमतत्त्वज्ञाना बनले; अरबांच्या सांस्कृतिक 
परिस्थितीतील ग्रीक विज्ञानाचा प्रवाह अरबी विज्ञान 
किवा हिंकमत बनला. अंतिम सत्याची कल्पना वा 
भ्रम याचे तात्त्विक मूळ महंमदाच्या ऐतिहासिक 
व्यक्‍्तिमत्त्वामध्ये निर्माण झालेल्या प्रेषितपणाच्या 
कल्पैनेत व इस्लाम हा ईश्वरनिदिष्ट धर्म आहे या 
कल्पनेत आहे. या कल्पनांची ताकिक परिणती म्हणजे 
अंतिम सत्याची कल्पना नव्हे; त्या कल्पनांचा तो 
विपर्यास किंवा विकार होय; संस्कृतीच्या श्रांत व 
अशक्‍त बनलेल्या मनाचे ते कार्य होय. 
अंगतिक इस्लाम व गतिशील वैज्ञानिक 
संस्कृति यांचा संघर्ष 
_ जर इस्लामी परंपरा बाह्य जगापासून विलग 
राहून स्वत:चे जीवन जगत राहिली असती तर 
इस्लामी महात्म्याची पुढील वाढ ' थांबविणारे 
एक कारण ' एवढेच स्वरूप अंतिमतेच्या भ्रमाला 
आले असते; तो विघटनेचे कारणं बनला नसता. १९ 
व्या दातकातील पश्चिमेच्या संपर्काने भरतखंडातील 
इस्लामी परंपरेच्या अधिष्ठानाला डळमळीत केले. 
जी एक संस्कृती वैज्ञानिक बनंत होती व जी दुसंरी 
संस्कृंती सर्जनशक्तिविरहित झाली होती त्यांच्यात 
तो संघर्षे होता. 


अनुक्रमणिका 


३५ 


प्रत्यक्ष अनुभव वं त्याचें परीक्षणं म्हृणजे बौद्धिक 
पद्धती यांच्यावर आधारित वैज्ञानिक संस्कृती असते. 
या विस्तृत वैज्ञानिक संस्कृतीचा . एक आविष्कार 
अनुभवाश्रित दृष्टी होय. आधुनिकतेला' विविध 
बाजू आहेत आणि गेल्या दोनदो' वर्षांमध्ये "तिच्या 
प्रवृत्तीत पुष्कळ बदल झाले. आहेत? प्रवृत्तीत 
बदल झाले असले आणि या दब्दाच्या''अर्धातही 
बदल झाले असले तरी एकां. 'गोष्टीत बिंदल 
झालेला नाही; ती म्हणजे 'पृथककरणात्मिक 
रीती व बुद्धीचे प्रामाण्य. तिचा प्रॉरंभंबिदू 
देका्तने मांडलेला संशय होय; तिची परिणती 
कांटची समींक्षापद्धती होय. . यां व्यापक मानवता - 
वांदी आंदोलनांचे नैतिक परिणाम म्हणजे: मॉनेव 
व्यक्तीचा महिमा आणि माणसाची असाघारणं 
वेशिष्ट्ये हे होत. या आंदोलनाने धर्माची उच्चतर 
समीक्षा आणि संस्कृतीच्या प्रश्‍नांची ऐतिहासिक 
पद्धतीने मांडणी यांना जन्म दिला. मानवी  अंस्तिः 
त्वांच्या नव्या सीमांना ऐतिहासिक पद्धती लावेण्याचे 
सामर्थ्य विकासवाद व माक्‍संवादी समाजविज्ञान 
योंच्या योगे निर्माण झाले. इंद्रियांतीतावरील श्रद्धा 
प्रमाणाबाहेर डळमळीत झाली असलीं तरी पश्चिमी 
'संवित्तीने इन्द्रियातींतांला संपूर्णपणे बाधित केले 
नाही. परिचमी संवित्ती दोन भिन्न दिक्यांनी विकास 
पावत होती; एक कांटने सुचविलेली व दुसरी प्रत्यक्ष 
अनुभववाद्यांनी मांडलेली. ह्या दोन' विंचारंगती 
परस्परांशी अंततः विसंगत अंसल्या तरी ! दोन्हीं 
मुक्‍त वैज्ञानिक अन्वेषणोस पुष्टी देतात; ' पहिली 
मात्र एका मर्यादित विशिष्ट क्षेत्रापुरती. अंततः 
दोन्ही विचारगती परस्परविसंगत असल्यातरीं' त्या 
एका मुद्यावर संगनमत करतात, तो म्हणजे बुद्धि- 
वादी देवताज्ञानाची अशक्‍यता. कांटने बुद्धिवादी 
देवताज्ञान नाकारून प्रस्थापित धर्म संस्थेच्या' 
शुंखलांमधून विज्ञान व नीतिशास्त्र यांना मुक्‍त केले 
व बुद्धीवादी व सर्वव्यापी नींतितत्त्वज्ञानाची शक्‍यता 
साधली; त्याचप्रमाणे मानवी व्यक्‍तिमंत्त्वाच्या 
आंतरिक गंभीरस्थानातील इन्द्रियातीताच्या संवि- 
त्तींला अवसर दिला. - 


कांटची उपपत्ती मानवीज्ञानाच्या क्षेत्रातील प्रेंचंडं 
क्रांतीचे प्रतिनिधित्व करते आणि आधुंनिकतेच्या 


मराठीचा विका 


राज्य मराठी विक 
संगणकीकृत 


. नन भारत 


'मौलिंक 'चैतन्याचे . लक्षण .बनते या उपपत्तीमध्ये 
'मातवी विचारांचे भिन्न प्रवाह समागम पावतात 
'आणिः प्रमाणभूत बहुत्ववादी चेतना स्वरूपास येते. 
प्रमाणभूत बहुत्त्ववादी प्रवृत्ती ही अस्तित्वाची अंतिम 
!एकात्मतां अपरिहार्यपणे नाकांरित नाही; परंतु ती 
जीवनाच्या अद्वेतदृष्टीशी समीकरण पावलेल्या केव- 
ला डवेताला, नाकारते. केवलाद्वैत अस्तित्वाच्या स्तरा- 
चरही बहुत्वंवादास. नाकारते. आणि- अद्वेताच्या 
उभव्यक्त :तत्त्वाकरिता मानवी अनुभवांच्या भिंच्- 
“स्तरांच्या स्वायत्ततेचा होम करते. कांटची उपपत्ती 
'माज्वी.' अनुभवाच्या भिन्न . स्तरांची स्वांयत्तत्ता 
उक्यक्रोटीत आणते आणि लोकसत्तेला तात्विक 
अधिष्ठांन पुरविते; ,हे अधिष्ठान आधुनिकतेची 
पदात्मभूत बाजू आहे. कांटने कलांच्या स्वायत्ततेची 
:उषपत्ती आणि नीतिसिद्ान्तांच्या स्वायत्ततेची उप- 
पत्ती. यांना प्रेरणा दिली. गूढ दिव्यानुभवाला योग्य 
स्थान. नाकारले नाही; परंतु गूढ दिव्यानुभवी व्यक्‍ती 
हीन फक्त मार्गदर्शक दीपधारी ' होय ह्या दाव्यास 
कांटच्या. विचारव्यवस्थेत स्थान नाही. एक. विशिष्ट 
मूल्याचे प्रभुत्व -व जुलूम मानवी. जीवनाच्या अन्य 
मूल्यांवर चालल्यामुळे भूतकाळच्या महान्‌ व भवि- 
तव्सयुक्‍त संस्कृती मोडकळीस आल्या वा अगतिक 
बनल्या. विकासाच्या समयीच महान्‌ हिंदू संस्कृतीला 
मोक्षमूल्याचे वेड, लागल्यामुळे त्याचा वास्तविक व 
परिवर्तनशील जगाशी संपर्कच सुटला, , हेच. दुदैव 
इस्लामी जगालाही भोवले., प्रंषिताचे . अंतिमत्व 
मर्यादित अर्थीच सत्य होय; 'परंतु तीच कल्पना 
भूतकाळाचे अबाघित्व स्वीकारणारी जुलमी कल्पना 


बनली. 


“>अंतिम सत्याच्या कल्पनेला विज्ञानाच्या क्षेत्रात 
उधंडच काहीच स्थान नाही, परंतु धर्माच्या व 
कलेच्या क्षेत्राशी या कल्पनेला सुसंगतपणा आहें, 
वरंतु त्यांत ती सावधपणे व मर्यादित अर्थाने वापर 
रली पाहिजे. कुराणातील आविष्कारातील तात्त्विक 
अर्थात असा एक अंश आहे की. तो अंश उच्चतर 
प्रमाणात सत्यात्मक आहे असा दावा करता येतो. 
कुराणाच्या अंतिमतेच्या दाव्यामुळे त्याच्या वाहेर 
ज्ञान -निद्चितपणे रहात नाही, असे नव्हे. प्रेषितांच्या 


१६ 


अनुक्रमणिका 


आविष्कारांच्या मालिकेतील ती अखेरची होय, 
एवढाच . त्याचा अर्थ. त्याचे सांस्कृतिक उन्मेष 
निरनिराळ्या ऐतिहासिक युगांमध्ये व भिन्न 
सांस्कृतिक परिस्थितीमध्ये मित्न होत असले तरी 
घामिक सत्य तत्त्वतः एकच असले पाहिजे असा 
त्याचा दावा आहे. 


अंतिम प्रेषितत्वाची इकबलप्रणीत मीमांसा 


प्रषितत्वाच्या अंतिमतेच कल्पनासुद्धा बंधनमुक्‍त 
करणारी आहे असें मानता येते ही गोष्ट इस्लामच्या 
एका सर्जनशील विचारवंताने म्हणजे डॉ. महंमद 
इकवलने स्पष्ट केली अःहे. इकवलने पांचव्या 
व्याख्यानात असे म्हटले आहे: “प्रेषितत्वाचा परित्याग 
करण्याची आवश्यकता लक्ष्यात आल्यामुळे. प्रेषि- 
तत्त्व हे इस्लाममध्ये पूर्णं तेस नेले; त्याचा अभिप्राय 
असा को, मनुष्याला मार्गस्थ ठेवणाऱ्या लगामात . 
कायम बद्ध करणे शक्‍य नाही आणि माणसाची 
आात्मसंवेदना पुर्णतेस नेणे आवश्यक आहे म्हणून 
माणसाला स्वावलंबी वनविणे भाग. आहे. ” अंति- 
मतेच्या या सिद्धान्तापासून तो काही क्रांतिकारक 
निर्णय काढतो. तो असा विचार मांडतो:- प्रेषितरळ 
मह्मदापर्यंतच येऊन संपते या गृहीत सिद्धान्ताच्या 
अशा बाजू आहेत; एक, पुरोहितवर्चस्वाचा व वंद- 
परपरागत राजत्वाचा परित्याग; दुसरी, बुद्धिवाद 
वे अनुमव यांचा 'आश्रय करण्याचे, (व 
तील आवाहन; तिसरी, निसर्ग आणि इति. 
हास ही मानवी ज्ञानाची उगमस्थाने होत असा 
राणांचा आग्रह. इकवलने ही गोष्ट स्पष्ट केली 
आहे कौ, धामिक अनुभव हा प्राणभूत तथ्य आहे 
ही स्थिती आता अंतिमतेच्या तत्त्वामुळे मानता 
यत नाही, असे नव्हे. अतिभौतिक मुळातून उगम 
पावल्याचा दावा सांगणार्‍या व्यवतींच्या अधिकाराची 
ती; इतिहासात आता समाप्ती झाली आहे असा 
का प मशी अंतिमतेच्या सिद्धान्ताने. 
तल छभवाबहूल टीकात्मक दृष्टी 
उत्पन्न- आहे, इकबलचे मत असे आहे की. 
प्रषितत्त्वाच्या पा अंतिम मर्यादा गाठणे म्हणजे वैज्ञानिक 
झुगाचा प्रारंम होय. या दृष्टीने पाहिले कौ अंति- 
मता ही क्रांतिकारक ठरते. इकबलची विचारसरणी 


क्राणा- 


उदड 
मुक, 


-कखगघरचि्नसुन, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


इस्लामची प्रथा वः आधुनिकता 


सर्जनशील असली तरी इस्लामच्या बहुसंख्य श्रद्धा 
वंतांनी .ती अंगीकारली नाही तर धर्म व मुक्‍त 
अन्वेषणाची चेतना. यांच्या समन्वयाकडें ती नेणार 
नाही. की भृ न 
विज्ञान-विकासास बंधन घालणारे 
ची इस्ठामी तत्त्व 
कुराणांत शाइवत सत्यांचा आविष्कार. केला 
आहे ही कल्पना वैज्ञानिक विचारांच्या 'अभिवृद्धीस 
बंधन घालणारे दुसरे इस्लामी प्रथेतील तत्त्व होय. 
शाश्‍्वततेचे तत्त्व व काल यांच्यात विरोध आहे असा 
याचां तत्त्वज्ञांनदृष्ट्या अर्थ होतो; शाइ१वत व काला- 
तीत ईशवरीसत्ता आणि ऐतिहासिक मानवी अस्तित्व 
'यांच्याबद्दंल त्यात गोंधळ आहे. सर्वेश्‍वरवादी गूढा- 
नुंभववाद या गोंधळासं जवावदार आहे. गूढानुमव- 
वाद्यांच्या दृष्टीने इतिहासाची क्रमणा हे नेहमीच 
विसंगत तत्त्वं ठरते. या. विश्‍वातील जीवनापेक्षा 
पारलौंकिकांच्या प्राथम्यावर कुराणातील काही 
वचनांनी' भर दिला आहे. त्यातून' मुस्लींम सुफींना 
प्रेंणा मिळाली आहे. सवे धार्मिक 'संवेदनेमध्ये 
परलोकाच्या प्राथम्याच्या कल्पनेला मौलिक स्थान 
आहे व तिला' फार नैतिक मूल्य ' आहे; परंतु पार- 
लौकिक जीवनाचा म्हणजे माणसाच्या ' अधिक 
आध्यात्मिक प्रगतीचा या जीवनातील नैतिकता. हा 
आधार ' होंय, या तत्त्वाशी . त्याः कल्पनेचा 
सभन्वय साधला पाहिजे. सुफींनी या गोष्टीकडे दुर्लक्ष 
केळे की, ' कोणतीही मानवी जीवनपद्धती काल- 
निरपेक्ष असू शकत नांही; काळ हा मानवी 
जीवनाचा मौलिक'' घटक आहे, आणि. ईईवरी' 
शादंवंत सत्यापेक्षा इतिहासकालाला कमी सत्यत्व 
नाही.. इकबल सुचवितो कौ, कुराणाने 'मानवी 
व्यवस्थेमध्ये इतिहासाचे सुसंगतत्व पुन: पुनः घोषित 
केले आहे. सामान्यतः पौर्वात्य तत्त्वविचार विकास- 
लूत्य राहिला याचे 'कारण' त्यांने श्ाश्‍वततेचे तत्त्व 
अस्तित्वाच्या सर्व स्तरांना लाग केले. 
भयानक गोंधळ माजबिणांरा जीर्णोद्वारवाद 
शिला विकासविरोधी 
र मायेची कल्पना हा केवळ वैदिक सिद्धान्त नाही. 
तो पौर्वात्य विचारसरणीचा तारतम्याने समान लक्ष- 


णचे ठरला. या सिद्धान्ताने इतिहासाचा महिमा-कमी 
करण्याचाच प्रयत्न केला. इतिहास हा मुसलमानांचा 
आवडता विषय होता परंतु, इव्नवखलदूनचा ;अपवाद 
सोडल्यास, त्यांच्यात ऐतिहासिक. विचारसरणी 
गंभीरस्वरू्पात विकास पावलळीच नाही; रूढिनिष्ठा 

भूतकाळाला बिलगून राहिली व:इतिहासाच्या :एका 

कालखंडात जी गोष्ट शक्‍य झाली-ती इतिहासाच्या 

कोणत्याही कालखंडांत शक्‍य! आहे, असा तिचे 

आग्रह धरला: तिने विकास .नाकारला... मध्ययुगीन 

जीर्णोद्धारवादी बहुतेक संप्रदाय व वतमान ,इस्लाम 

यांचा हाच दृष्टिकोण होय... हाच अस्सल ऐतिहा- 

सिक संवेदनेचा इनकार होय. . मार्गदर्शक शाश्‍वत 

तत्त्वे एका मर्यादित अर्थाने. स्वीकारावीत या कल्प- 

नेचे नैतिक व सामाजिक परिणाम विनाशक ठरत 
नसतात. ही कल्पना मानवी कृतीच्या सवे क्षेत्रांन्ता 

लागू केली तर घार्मिक प्रथा - सर्जनशील विचाराचे ' 
बंधन ठरते; कारण मग शाइवत 'मूल्ये.-व त्यांचे 
एतिहासिक आविर्भाव म्हणजे . संस्था यांच्यात 
फरक रहात नाही. धामिक, संस्थांचे पुनरुज्जीवित 
करण्याचा व टिकवून धरण्याचा जीर्णोद्वारवाद्याचा 
उत्साह ही काही केवळ व्यर्थ क्रीडा नव्हे; मानवी 
प्रगतीत त्याचे घातक परिणाम घडतात. परंपरागत 
इस्लामी विचारसरणीला हा ,भयानक . गोंघळ 
भोवला आहे. या वरील उपाय म्हणजे धर्माचा त्याग 
नव्हे; कारण त्याच्या योगाने. मानवी. गटांच्या. 
मौलिक गरजा जोपर्यंत मागविल्या जातात. तोपर्यंत 
त्याचा . परित्याग शक्य नाही. निर्दोष एतिहासिक 
दृष्टिकोणच त्यावरील उपाय: होय; त्याच्या योगाने 
शाश्‍वत, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यांचा. मानवी 
अस्तित्वाच्या संस्थात्मक व. वैयक्तिक प्रकाराच्या. 
अपरिहाये परिवर्तनाशी समन्वय. साघला जातो.. 
इकबलने या समऱन्वयांच्या प्रनासंबंधी उत्साह्दायक 
सूचना केल्या आहेत. 


शाश्धत तत्त्व ब परिवर्तन यांच्यांतील 
समन्वयाने आधुनिकता 


इस्लामने कल्पिलेला आध्यात्मिक अंतिम: जीव- 
नाधार हा शाइवत आहे; त्याचा आविष्कार प्ररि- 
वतेनरूप वेचित्र्यात्मक आहे; सत्याच्या अश्या: कल्प- 


२ 


: नेवभारत 


नवर ''आधोरलेलां! *समांज सातत्य व परिवर्तन 
थांच्यांशी सुसंगत असला पाहिजे; संमाजापाझी 
सामुदायिक जीवन नियंत्रित करण्याकेरिता झारवत- 
तत्त्वे पाहिजेत; ' सतत । बदलणाऱ्या जगात पाय 
टेकण्यास अश्शां तत्त्वांनी जांगाः मिळते. 'कुराणाप्रमाणे 
परिंवतंनें हीं ईश्‍वराची निज्ञाणी 'आहे; त्याला वगळ- 
णोरी ाशवत तत्त्वे, जे स्वभावतः. गतिशील आहें 
त्याला अगतिक 'वनवितात. 
7 ज्ञांडेवंतता व॑ काले या विरोधी तत्त्वांचा विरोध- 
विकासी समन्वये असे याला म्हणता येईल. कोणती 
तत्त्वे शाइवत आहेत हे निरिचित करण्यास बौद्धिक 
उच्च पात्रता असलेल्या, सर्जनशील व वैशिष्टयपूर्ण 
नेतृत्वाची आवश्यकता असतें. हो प्रश्‍न अधिक विकट 
आहे. पृथक्कंरणांनी असे ठरते की समाजानेच याचा 
निशूंचये केरायचा अंसतो. ' समाजानेच विवेकपूर्ण 
निवड केरावेंयाची 'वास्तविक प्रथा व खोटी प्रथा 
यातला फरक करोवा लागतो आणि वास्तविकता 
आधुनिंकतेच्यो' संवेदॅनेशी जुळंवून घ्यावी लागते. 
आधुनिकता व * पंश्‍चिंमीपॅणा ' याच्यांत फरक केला 
पोहिजः ओणि अन्वेषणांची मुक्‍त चेतना इस्लामी 
समाजाच्या आंतरिक ' खोलीतून विकसित केली 
पाहिजे. : काथ्काा काता ी 
भारतीय इस्लाम 42. 
. 'मारंतीये मुसलमानांनी आधुनिकतेकडे प्रयाण 
करावयाच्या प्रश्‍नाकडे या संदर्भात पाहिले पाहिजे. 
ही' कल्पना ध्येय म्हणून मोठी उत्तेजक वाटते परंतु 
व्यवहारांच्या पातळीवंर ती फार निराझ्ाजनक' 
ठरंते. इतर मुस्लिम जगोचे मूळचे श्रद्धेय सिद्धांत व 
दैवताज्ञानपरंपरां भारतीय मुसलमानांनी स्वीकारली 
आहे. योबरोवरचे भारतीय मुस्लिमांच्या खास 
भारतीय प्रथा आहेत, त्यामुळे त्यांची निराळी वाढ 
झालीं आहे. 'मारतीय इंस्लाम' याच्यात एक विशिष्ट 
अथे आहे. भारतीय हे विशेषण इस्लाम था विशेष्या- 
इतकेच महत्त्वाचे आहे. भारतात मूळचा अरबी 
इस्लाम आला नाही; तर त्याची आवृत्ति तुर्की- 
इरौणीं इस्लाम आला. त्याची स्वतःची मूल्यपद्धती 
येथे वृद्धिंगत 'झाली; किंबहुंना दोन विरुद्धपद्धती 
स्वीकारल्या. एक मूल्यपद्धती अन्तर्मुख व॑ गूढवादा- 


श्रिंत आंहे व दुसरी हनीफच्या कायेदासंप्रदायाशी 


श्ट 


संबद्ध आहे. तुर्की-इराणीं इस्लाम वर या ताणा- 
ताणीचा फार पगडा वसला. त्यामुळे ती मोडन 
पडण्याच्या अवघीपं्यंत॑ पोचली. गूढवादी परंपरा व 
देवताज्ञानसंबंधी परंपरा यांचा एकमेकांचा संवाद 
कठीण व्हावा. इतके त्यांच्यामध्ये अंतर पडले. सुफी 
व उलेमा यांनी स्वत:ची भिन्न परिभाषा विकसित 
केली. ह्या अन्तर्गत तणावासह इस्लामने भारतात 
प्रवेश केला; तो तसाच अजूनही आहे. | 


भारतीय परिस्थिती मिन्न घटकांनी बनलेली 
होती. . रामानुजाचार्यांनी प्रारंमिलेळे धार्मिक 
आंदोलन मक्‍्तिसंप्रदायात परिणत होऊन भारतीय 
आध्यात्मिक वातावरणात मोठी अस्वस्थता निर्मिली. 
इस्लामच्या भारतातील आगमनाने हा तणाव 
अधिक तीव्र बनला, इस्लाम मधील दोन विरुद्ध 
प्रवृत्तीपॅकी गूढानुमववादी प्रवृत्ती रामानुजांनी निर्मि- 
लेल्या प्रवृत्तीशी फार जुळती होती. त्यापासून 
इस्ठामच्या मूलभूत देवता-ज्ञानाच्या रचनेक्षी 
जुळणारी स्फूर्ती मुस्लिम सुफींनी घेतली. तीच गोष्ट 
मक्‍त कवी व भक्‍त तत्त्ववेत्त्यांची होय; या घडा- 
मोडीत ते केवळ * भिक्षा घालणारे राहिले नाहीत. 
मारतीय इस्लामी सुफीवाद जितका इस्लामी 
तितकाच भारतीय आहे. त्यातील भारतीय अंश 
काढून घेतल्यास त्यातील तथ्यांश घटेल व प्रभावाच्या 
सबधात रूक्ष बनेल. परंतु. इस्लाममधील दुसर्‍या 
म्हणजे देवताजञान आणि 


नियमव्यवस्था यासंबं 
प्रवृत्तींची परिस्थिती इतकी समाधानकारक नव्हती 
इस्लामी देवताज्ञान आणि नियमव्यवस्था यांची 
नव्याने ( भारतात ) अवतरळेली परंपरा व मूळची 
भारतीय परंपरा यांचा सांधा जमेल असा बिदूच 
जवळ जवळ सापडला नाही; दोन्ही स्वयंपूर्ण एवढेच 
दोहोंचे साम्य. याच क्षेत्रात इस्लाम व भारतीय 
मूल्यव्यवस्था यांचा संघर्ष 


काही भंध्ययुगीन सुफी संप्रदायांनी धर्माच्या 
अतरगावर भर देऊन व देवताज्ञान आणि नियम- 
व्यवस्था यातील मतभेदांना मागे टाकून जे फट 


इस्लामची प्रथा च. आधुनिकता 


बुजवून टाकण्याचे प्रयत्न केले त्यामध्ये. सिरहिंदी 
-आंदोलनाने आणि १८ व्या १९ व्या शतकातील 
वलिउल्लाही संप्रदायाने पुनः पुनः विक्षेप उत्पन्न 
केला. १८ व्या व १९ व्या शतकातील मुस्लिम 
आंदोलनाशी असलेल्या: त्यांच्या संबंधांचे नीट 
अध्ययन केल्याने या आंदोलंनांचे प्रतिगामी स्वरूप 
फार स्पष्ट होते, या मध्ययुगीन आंदोलनांमध्येच, 
भारतीय मुस्लिमांचे बनलेले भिन्न 'राष्ट्र' या 
कल्पनेचे, वैचारिक अधिष्ठान आहे. वर्तमानकाला- 
तीळ मौलिकतावादी आंदोलनांना जी प्रेरणा 
मिळते ती केवळ अरबस्तानातील संघर्षेशाली 
वहाबी ध्येयवादाकडूनच मिळत नाही तर मध्ययुगीन 
व तदुत्तर भारतीय इस्लामच्या. तत्सम शुद्धीकारणा- 
त्मक आंदोलनांपासूनही मिळते. उत्तर भारतातील 
तथाकथित वहाबी आंदोलन आणि बंगालमधील 
फरेझी आंदोलन यांच्याच बाजूस पडलेल्या शाखा 
म्हणजे जमायत उलउलेमा आणि संघषंशाली 
जमात-ए-इस्लामी हे भिन्न प्रवाह होत. हे खरोखर 
फार विलक्षण आहे कौ त्यांचा कोठेही सांघा 
जमला नाही; पहिल्या प्रवाहाने मारतीय राष्ट्रोय- 
'त्वाचा प्रचार केला परंतु त्याला इस्लामी प्रथेचा 
धार्मिक पाठिंबा मिळविण्यात कधी यश॒ आले 
नाही. महमद अली जिना यांनी नकळत 
अगोदर अस्तित्वात असलेल्या फुटीरप्रवृत्तीच्या' 
आंदोलनापासून स्फूर्ती मिळविली; भारतीय इस्ला- 
मचे परंपरागत संप्रदायही या बाबतीत कमी 
जबाबदार नाहीत. फूट पाडणार्‍या आंदोलनांना 
इस्लामचे नियमव्यवस्था व देवताज्ञानविषयक एकांगी 


विवरणच कारण होय; तेच अंजूनही कारण आहे.' 


१९व्या शतकातील : आधुनिकतेच्या आरोग्यसंपन्न 
प्रक्रियेला विरोधी अश्या तटबंदीचे काम उलेमांनी 
केळे. ह्या पारलौकिक प्रवृत्तीने साम्राज्यविरोधी 
मनःस्थितीला जन्म दिला. इंग्रजांशी लढायचे 
याचे कारण ते परकीय सत्ताधारी होते एवढेच नव्हे, 
तर ते अधार्मिक ( बिनमुस्लिम ) होते हे होय. 
तसेच, शीख व मराठे यांच्याशी लढायचे याचे कारणं 
,“ कोणतीही जुलमी सत्ता वाईट ' हे केवळ नव्हे तर 
ते अधाभिक होते हे होय. अभ्रद्धांशी असहकाराचे 
अयंकर परिणाम झाले; अत्यंत घातक परिणाम 


"म्हणजे ( मारतं-पाक,'),,फाळणी. .मानव्यप्र्णसुफी 


परंपरा निर्धारशून्य राहिळी आणि,,( हिदुमुसल- 
मानांचे ) आध्यात्मिक ऐक्य स्थापत्त करण्याचे: कार्य 


.करेण्यास लागणारी प्रवृत्ती निवृत्षिवादामुळे तिच्य़ात 


राहिली नाही. : सर्‌ ,सय़॒दचे:.. आधुनिकतावादी 
आंदोलनही. मेदवादी आवरणात प्रकट झाले; आणि 
इकबलच्या क्रांतिकारक विचारांना योग्य मानवता- 
वादी अविष्ठान प्राप्त होऊ. शकले... त्नाही;. कारण, 
सत्तेच्या तत्त्वाला प्रमाणावाहेर .महत्त्व. त्याने दिले. 
गेल्या दोन शतकांतः) मारतीय. - इस्काममध्ये 

निरोगी, प्रगतिपर, आधुनिक? दृष्टीळा: अधिष्ठान 
मुळीच मिळाले नाही; हे दुःखद: तथ्य आहे. माक्स£ 
वादी व परंपराविरोधी; आंदोलने: य़ा आव्हानाचे 
प्रत्युत्तर बनू शकली नाहीत; क्रारण, त्यांच्या नेत्यांचे 
ठायी परंपरागत नामाभिधानांशिवाय समाजाला 
कसलेही समानत्व आढळले नाही. १९४७ साली 
भारतीय मुसलमान समाज अखेरच्या दु:खांतिकेत 
सापडला; कारण या उपखंडाच्या या भागातील हा 
समाज पूर्ण निराेतं टॅकॅली गेलो. भविष्यंदर्शी 
नेतृत्व या समाजाला कधीच लाभले नाही; अश्या 
स्थितीत जे नेतृत्व समाजाच्या आंतरिक घडपडीशी 
सहानुभूतिपु्णे राहील व' त्योंबरोबरच समाजाला 
आधुनिक विश्‍वाकडे केळनॉ/?/पोचवील असे नेतृत्व 
मोगल्शाही नंतरच्या .»“झ्नार्कीय मुसलमानांचा' 
मूळभूत. प्रश्‍न स्हणज झल्माने तर भारतीय 
समाजाशी समानत्वाच्या 'नात्याने जगण्यास शिकणे 
हा होता. सत्ताधारी म्हणून नव्हे किवा सत्तेखाली' 
राबणारे म्हणून नव्हे; उच्च. दर्जाचे म्हणूनही नव्हे 
किंवा दुय्यम दर्जाचे म्हणूनही नव्हे, तर 'मुसलमा- 
नेतर भारतीय विश्‍वातील “पुरोगामी दृष्टीच्या 
गटांच्या स्वप्नांमध्ये व महत्त्वाकांक्षामध्ये भागीदार 
म्हणून आपण जगण्यास शिकणे.हाच तो मूलभूत 
प्रश्‍न होता. हा मूलभूत प्रश्‍त अजन शिल्लकच 
आहे. मुसलमानांचा मूलभूत चुकीचा विचार असा 
आहे की ते स्वतःला ' प्रषितसमाज ' समजतात; 
प्रषिताने स्थापलेला समाज याचा अर्थ निराळा, 
आणि स्वतः * प्रेषित असळेला समाज ' याचा अर्थ 
वेगळा आहे. यामुळे त्य़ाता. चुकीची ऐतिहासिक 


३७ 


“ऐञरयओा आऊ ळल क्ट 


णे 
"कखगघरचघनचज, 


- “नवभारत. 


'बैठक' मिळाली आहे, आणि यामुळेच ऐतिहासिक जगतो तो पृथक्‌ वस्तू म्हणून प्रभाव गाजंविष्यां- 
'क्तेव्याच्या भावनेतून निर्माण होणार्‍या अर्धवट करिता किंवा जंगण्याकरितां विशिष्ट नियमावळी- 
धामिक व अवास्तव उत्साहाने ते मारठेळे आहेत संवंधी दृष्टीवह्दळ आग्रह धरत नसतो. स्वतःचे 
त्यामुळे ते कल्पनारम्य ध्येयवादी वनळे आहेत. विशिष्ट आध्यात्मिक रूप व स्वतंत्र नैतिक मूल्ये तो 
आणि अन्ततः त्यामुळेच प्रेषितत्व कमी असलेल्या सुरक्षित ठेवू इच्छील परंतु केवळ राजकांरंणाच्या 
व॑ मर्यादित अशा उंद्देशाच्या मानवी प्रयत्नांपासून बाह्यांगापुरते जुजवी संबंध इतर समाजाजी ठेवून 
ते निवृत्त झाले आहेंत: - भगदी भिन्न समाज म्हणून जगू इच्छिणार नाही. 

ईश्वराचे एकत्व, मानवाचे बन्घुत्व, व्यक्तीचे समाजाच्या अज्ञानी गटांचा . संशयविषयं बनण्यास, 
अंतिम ' नैतिक उत्तरदायित्व, विवेकबुद्धीचे श्रेष्ठत्व अयोग्य आकांक्षा कारणे होतात. त्यांच्यायोगाने 
आणि वस्तुत्वाच्या प्रमाणभूत दंनाची आत्यन्तिक बहुसंख्य असलेल्या .समांजातीळ काही गटांच्या 
आवश्यकता- सुफींनी विकसित केलेली इस्लामची मयानक वे हुकूमशाही प्रवृत्ती प्रबळ होतात. एक 
'ही आध्यात्मिक तत्त्वे आघुनिकतेकडे करावयाच्या दुष्टचक्र निर्माण होते. भारतीय मस्क्रिम समाजाने 
म्रॅस्थानास प्रतिबंधक. ठरत नाहीत. घर्म या स्वरूपात धिटाईचा निर्णय ओता. केला पोहिजे. : नियमे 
इस्लामची सत्यदृष्टी या. कल्पनांमध्ये साठविलेली व्यवस्था' व * तत्त्वदृष्टी.? यांच्यातील दगवाची 
भांहे. जो समाज बहुप्रकारवादी समाज म्हणून निणय तत्त्वदृष्टीच्या बोजूने होणे .इष्ट आहे. 


्न्ल ०७... 


'प्यप्यप्यययप्ययपणणणणधयध्यपणधपणप0 डी र धे 
एपप्पणपप्यण११्य) | न सप्प्यायययपयपण्ययायपपत प्थप्यय्यष्यण्यण्णपायपधेण्याा) 


“प्राज्ञृपाठशाळामण्ड ळ-ग्रन्थप्रका दान | 


४४४७५ ४७४ 


४ ४४ ५०५४४ ४ ७ 


वेदिक संस्कृतीचा विकास | 


टेलक- तकेतीथ लक्ष्मणक्याखी जोळी. 

वैदिक संस्कृतीचे विकसित रूप म्हणजेच आजची भारतीय संस्कृति होय. भारतीय | 
किंमत ६ ₹, 

का” | 


७५१, ४७७७४७५ »७४/ 


संस्कृतीच्या जन्मापासून आतांपर्यंत झालेल्या खरूपाचें बणेन या पुस्तकां 
केलें आहे. वैदिक संस्कृतीच्या अभ्यासकास अत्यंत उपयोगी आणि पि 
अत्यंत अप्रतिम अशा प्रकारचें हें पुस्तक आहे. 


व्यवस्थापक, पाज्ञपाठदाळासंडळ 
बाड ( जि० सातारा ) 


पुस्तक परामरदा- 


: भारतीय साहित्यशास्त्र / तील अलंकारविचार ” 


“ भारतीय साहित्यशास्त्र? हा डॉ. ग. त्यं. देशपांडे 
यांचा प्रवंध मराठीमध्ये एक व्यवच्छेदक वैशिष्ट्य 
प्रस्थापित करणारा ठरला आहे. संस्कृत साहित्य- 
-शास्त्राचा ऊहापोह अत्यंत सम्यक्‌ दृष्टीने करून डॉ. ग. 
त्र्यं. देशपांडे यांनी मोठी मार्मिक व मूलभूत चर्चा 

“ भरतोत्तर काळात दिसणारा अल्ंकारप्रपंच लक्षण- 
कृत तर आहेच, पण त्याचे बीजही नार्यद्यास्त्रातच 
आहे हा डॉ. ग. त्ये. देशपांडे यांचा अलंकारविष- 
यक विचार मराठीत भमिनव आहे; पण हा विचार 
या प्रबंधात सलगपणे मांडण्यात आलेला नाही. प्रस्तुत 
प्रबंधाच्या आठ प्रकरणात' अलकारविषयक माहिती 
सुटी सुटी आलेली आहे. 


डॉक्टरसाहेबांचा हा सुटा अलंकारविचार सलग 
मांडून पाहण्यासारखा आहे 

आज ज्याळा आपण साहित्यशास्त्र म्हणून संबो 
धतो त्यांच जुने नांव अल्कारशास्त्र, रस, रीती, गुण, 
वक्रोक्ती इत्यादींचा समावेश जन्या काळी ' अलंकार 
या शब्दातच होत असे. आज मात्र अलंकार या 
शब्दाचा अर्थ अनुप्रास-उपमादिक यांच्यापुरताचं 
मर्यादित झालेला आहे. 


अनुक्रमणिका 


' काव्यालंकारसूववृत्ति ', - रुद्टाचा .“ काव्यालंकार ? या 
ग्रंथात तत्कालीन साहित्यविषयक सर्वच प्रश्नांचे विवेचरत् 
आहे. या काळातील अल्कारनामक ग्रंथात सामान्यतः 
शळ्दार्थालंकारांचेच विवेचन . आढळन येते. अलंकार 
व साहित्य याप्रमाणेच ' कान्यलक्षण ' असेही काव्य- 
'चचेचे एक नाव होते 


वामनाच्या मते . काव्याला म्हणजे. शब्दार्थाळा 
आह्यता अल्कारामुळे. येत. सौंदर्य हा. तो ..अल्ंकार्‌. 
अलंकार या शब्दाचा हा व्यापक. अथे, उपमादी अले- 
कार ही या सोंदर्यनिर्मितीची साधने. शब्दार्थोच्या 
बाबतीत दोषत्याग व गुण आणि उपमादी अलंकार 
यांचा स्वीकार यांनी हा सौंदयरूप अलंकार संपन्न 
करता येतो. भांमहादिकांच्या ग्रंथांचे आकलन अलंकार 
शब्दाचा व्यापक अर्थ लक्षात घेऊनच होऊ शकतें, 
अलंकार म्हणजे काव्यशोभाकर धर्म असे दण्डी 
म्हणतो. ( ' काव्यद्योभाकरान्‌ धर्मान्‌ अलंकारान्‌ 
प्रचक्षते ! - दण्डी ) म्हणजेच दण्डी वं वामने' या 
दोघांनाही अलंकार म्हणजे काव्यश्षोभा किंवा काव्य-्‌ 
सोंदर्य हाच अथ अभिप्रेत आहे ् 


'काव्यविषयक चर्चेचा उगम नाट्यचर्चेतन झालिला 
आहि. नाट्यशाखात अलंकार हा शाब्द काव्याप्रमाणेच 


भामहाचा ' काव्यालंकार ,, * दण्डीचा ' काव्या- इतर गोष्टींनाही लावण्यात झाला आहे.  आहार्य, 
दर्श ' उद्‌भटाचा ' काव्याल्ंकारसंग्रह , वामनाचा आंगिक, वाचिक आणि सात्त्विक हे चारही अभिनय 
१, भारतीय साहित्यशास्त्र ठेखक- गणेश त्र्यंबक देशपांडे. ( प्रथमावृत्ति. मे १९५८) प्रकाशक : 
ग. रा. भटकळ. 
प्रकरण १ - विषय प्रवेशा- पाने १- २१. 
प्रझरण २ - नार्यशास्त्रातील काव्यचर्चा-  पोने २२- ४३, 
प्रकरण २ - काव्यचर्चेचा स्वतंत्र संसार- पाने ४४- ६६, 
प्रकरण ५ - अल्कारशास्त्राची वाटचाल- पांने ८४- ९७, 
प्रकरण ६ - रब्दा्थाचे साहित्य- पाने ९८-११२. 
प्रकरण ७ - मम्मटोत्तर ग्रंथकार- पांने ११३-१२०, 
प्रकरण ९ - काव्यशरीर- शब्दाथेविचार- पाने १२९-१४०, 
प्रकरण १८ - गुणालंकार- पाने. २११:-३२० 
न. भा. ६ ४१ 


हद. २-2 अड ण 


'डरडरकएऊ' 
"करखगघश चिन, 


नवभारत 


आपापल्यापरी उत्तम होऊन त्या सवीचा संबादित्वाने 
औचित्यपूर्ण मळ बसणे; या प्रत्येक प्रकाराची पूर्णता 
साधून त्यांचे सोंदर्य प्रकट होणे याला नाट्यशास्त्रात 
“ अलंकार ? म्हणतात. भरताच्या मते हे अल्कार 
सहा आहेत. 


(शे नेपथ्याल्कार ( २). सत्त्वाल्कार ३) 
पाठ्यालंकार ( ४ ) बर्णालंकार .( ५ ) काव्यालकार 
('६ ) प्रयोगालकार, 
ण आलेकरारिकांनी काव्यालंकार नाट्यश्ास्त्रातून वेगळा 
काढून त्याचे स्वतंत्र विवेचन केले, हे विवेचन म्हणजेच 
अलेकारशासत्र, अलंकार शब्दाची व्याप्ती जसजशी 
मर्यादित होऊ लागली तसतसा अलंकार व कोंब्यशोभा 
यांचा वाच्यवाचक संबंध नाहीसा होऊ लागला, व 
उपमादिक सौंदर्यसाधने असा त्याचा अर्थ होऊ लागलां, 
,. जात्यश्षास््रात काव्यालंकारांचा विचार वाचिकांभि- 
नयाच्या अनुपंगाने करण्यात आला. काव्याला भरत- 
मुनींच्या मते 'चार गोष्टींची आवड्यकता असते : (१) 
निदाषता ( २ ) 'केष, प्रसादादी गुणांनी युक्तता (३) 
उपमादिक अलंकारांनी मंडितता (४) लक्षणांनी 
यक्तता.. . 

२ नाग्कशास्रात उपमा; रूपक, दीपक व यमक असे 
'चार;अलेकार व ३६ काव्यलक्षणे आहेत. काब्यलक्षणांची 
व्याख्या नाही, पण त्यांचे स्वरूपवणन आहे. 
नाटःयशास्त्रातील काव्यलक्षणांचे 
उव काव्यालंकारात परिवर्तन 
भरतोत्तर काव्यचर्चत काव्यलक्षणांचे विवेचन सहसा 
दिसंत नाही. धनंजय व त्याचा टीकाकार धनिक या 
दोघांच्याही मते ही लक्षणे उपमादिक अलंकार व 
इतर भाव यांच्यात अंतभूत झाली. भरताने लक्षण व 
अलंकार यात भेद केला. पण काव्यशोभाकरत्व हा 
धर्म दोघांनाही सामान्य. भरतांनी उपमादिकांना 
अलेकार म्हटळे तर लक्षणांना काव्यविभूषण म्हटले. 
भामहाने ४० अलंकार मानठे; पण लक्षणांचा 
उल्लेख केला नाही याचा एक अथ असा होऊ शकतो 
की त्याच्या काळापयंत लक्षणांचे अलंकारात पर्यवसान 
झाळे असावे. लक्षणांबद्दळ भमिनवगुप्ताने आपले 
गुरु मट्टतोत यांचे मत दिळे आहे की लक्षणांच्या 


श्र 


अनुक्रमणिका 


योगाने अलंकारांचे वैचित्र्य साधते. उदा. गुणानुवाद 
नामक हक्षणाश्ी उपमेचा योग झाला म्हणजे प्रशंसो- 
पमा होते, अतिशय नामक लक्षणाशी संबध आला 
म्हणजे अतिशयोक्ति, मनोरथ नामक॒लक्षणाशी योग 
झाला तर अप्रस्तुतप्रशासा, मिथ्याध्यवसायाशी संबंध 
आला तर अपन्हुति व सिद्धिल्क्षणाश्ी संबंध आल्यास 
तुल्ययोगिता होते. अक्गाच प्रकारे इतरही अलंकारांचे 
बीज शोधावे. 


भट्टतोतांच्या या मतावरून लक्षणांचे हळूहळू 
अलंकार कसे बनत गेठे हे कळते. 
टक्षणांचे.अलंकारात परिवर्तन होणे ही साहित्य- 
'शास्राच्या विकासातील फार मोठी व महत्त्वाची पायरी. 
अजुमान, परिसंख्या, हेतु, काव्यलिंग हे अलंकार 
'शास्त्रीय कल्पनांवर आधारलेले, पण या कल्पनांच्या 
'साहार्‍्याने कवीने काव्यातीळ वैचित्र्य साधे की काव्य- 
शास्रात अलंकार म्हणून त्यांचा जसा समावेश होतो 
तसाच ढक्षणांचाही शास्त्रातून काव्यचर्चेत प्रवेश 
होणे शक्‍य आहे. निरुक्तात उपमेचे विवेचन सापडते, 
पूव॑मीमांसेत उपमान आढळते तर बेदान्तसूत्रात उपमा 
वे रूपक भाढळतात. मग काव्याची लक्षणे निरुक्त व 
मीमांसा यात सापडल्यास नवऴ कोणते १ अन्यश्ास्त्रा- 
तील लक्षणांना अशाप्रकारे एकदा काब्यशास्त्रात प्रवेश 
मिळाल्यावर त्यात अनेक ठिकाणांहून भर पडणे 
आहे. लौकिक पदार्थांची रसोचित्याने योजना 
केरणार कवीचा अमिधाव्यापार हेच लक्षणांचे सामान्य 
टक्षण होय असे म्हणून डों. देशपांडे यांनी लक्षण 
आणि अलंकार यातील संध स्पष्ट करण्याच्या दृष्टीने 
काही उदाहरणे दिली आहेत. ' 
(१) शोभालक्षणाचे स्वरूप तुल्ययोगितेसारखे. 
(२) निरुक्त लक्षणात अ्थोतरन्यासाचे बीज. 


( 3) स ससंदेह रं दे ह्‌ ल काराऱपे 
३ स ढ्ह्‌ ह्‌ लक्ष न्ण । त ] र 9 २४ ) र 2 ल्क्ष णच च 


(४) दृष्ट लक्षण ही स्वभावोक्ती. 
(५) गुणातिपात व गहेणा लक्षण- ही दोन लक्षणे 
&" व्याजस्चृति अलंकार होतो. 
(६ ) मनोरथ लक्षण हो अप्रस्तुतप्रशंसा होईल वं 
आभप्रायव्यक्तीकरिता आकार किंबा इंगिताचा उपयोग 
केरण्यात आला तर सूक्ष्मालंकार होईल, 


-करखगघनचिघजचन) 


पुस्तक-परामशी 


(७) मनोरथ लक्षण व प्रतिषेध लक्षण मिळून 
आक्षेप अलंकार होतो. 


लक्षण अलंकार 
(१ ) अर्थापत्ति अप्रस्तुतप्ररासा 
(२ ) प्रियवचन प्रेयस्‌ 
(३) माला मालालंकार 
(४) प्रासि काव्यलिंग 
(५) निदान निदर्शना 
(६ ) मिथ्याध्यंवसाय अपन्हुती 
(७) प्रसिद्धि उदात्त 
(८ ) पदोच्चय समुन्चय 
(९ ) दृष्टान्त दृष्टान्त 
(१०) अतिशय अतिरायोक्ति 


: क्षणांनी अलंकारांचे वैचित्र्य साधते ? या भट्ट- 
तोतांच्या वचनाचा आता प्रत्यय येतो. औपम्या'चा 
निरनिराळ्या टक्षेणांशी संबंध आला की ओपभ्याच्या'च 
वेगवेगळ्या छटा बनून कसे निरनिराळे अलंकार होतात 
हेही यावरून दिसते. 


गुण, अलंकार ब लक्षण 
गुण ब अलंकार हे शब्दार्थोशी संबद्द आहेत. पण 
लक्षण हे संपूर्णतया कविव्यापाराशी निगडित आहे. 
कवीच्या प्रयत्नांतून शब्दार्थाच्या द्वारे काव्यात वैचित्र्य 
उतरते. तो प्रयत्न हेच लक्षण. एखाद्याप्रकोरे सांगि- 
तली जाणारी गोष्ट त्याच पदार्थक्रमाने रसोचित विभाग- 
रूपात प्रकट होईल तर ते लक्षण होईल. म्हणजेच लक्षण 
हे औचित्याह्ी निगडित आहि. काव्यातून दिसून 
येणाऱ्या शाब्द, अर्थ, गुण, अलंकार या सर्वाच्या संघटने- 
वरून काव्यलक्षण ठरत. काव्यात औचित्य निर्माण करणे 
हे लक्षणाचे प्रयोजन. कविव्यापाराच्या सामर्थ्याने लौकिक 
वस्तु सुद्धा अलोकिक स्वभावाने काव्यात प्रकट होणे 
हेंच लक्षण. हे लक्षण म्हणजे शब्दार्थमय काव्यरारीर व 
या शरीराचे सोंदर्य बाढबिणारे अलंकार, लक्षणाच्या 
आश्रयाशिवाय काव्यात अल्कारांन| स्थान नाही, लक्षण 
म्हणजे कविब्यापार ब कविव्यापार म्हणजे कविप्रतिमेचा 
शब्दार्थमय आविष्कार, साहृद्य, अभेद, अध्यवसाय, 
विरोध इत्यादि लौकिक व्यवहारातील संबेध म्हणजे 
अलंकार नव्हे. लौकिक संबंधांच्या. रूपातून जव्हा कवि- 


व्यापार किंवा लक्षण प्रतीत होते तेव्हाच त्याला , अलं- 
कारत्व येते. 

म्हणूनच “ काव्यबंधेषु काव्यलक्षणेषु ' सत्सु ” हीं अट 
प्रत्येक अलंकाराच्या मुळाशी ग्रहीत आहे असे अमि 
नवयुप्त म्हणतो 

लक्षण व अलंकार यांचा हा असा संबंध डॉ 
देशपांडे यानी दाखविला आहे; आणि यावरूनच पुढीळ 
तर्क केला आहे 

भरतांनी उपमेचे लक्षण दिल्यावर उपमेचे प्रशंसा, 
निंदा, कल्पिता, सद्शी व किंचित्‌ सद्शी * भसे. पाःच 
प्रकार दिळे आहेत. त्यातीळ,प्रशंसोपमा व निन्दोपमा दे 
प्रकार निश्चितच लक्षणकुत आहेत. भरतानी मानलेल्या 
उपमा रूपक व दीपक या तीन अर्थालंकारातूनच जर ३६ 
लक्षणांचे वैचित्र्य प्रतीत व्हावयास लागले :तरच तर 
अलंकारसंख्या वाढते. मग त्यातःच ... निरनिराळ्या 
लक्षणछटांचे मिश्रण होऊ लागले की हजारो अलंकार 


होणार ! 


भरताच्या निंदोपमा, प्रशंसोपमा याप्रमाणेच? नवीन 
शास्त्रज्ञांनी आचिरव्यासोपमा, संशयोपमाः 'गुणोपमा 
इत्यादी प्रकारांचे स्वरूप विंवेचिठे असेल, यातून 
अलंकारचक्रांना चालना मिळाली. या अलंकारचंक्रा- 
तूनच पुढे अनेक स्वतंत्र अलंकारांचा उद्य झाला 
असावा. दण्डीच्या ' काव्यादर्शाःत अल्कार'चक्रांचे 
विवेचन आहे. लक्षणंवैचित्र्यावर आधारलेली 'अलंकार- 
'वक्रे भामहालाही माहीत होती. ल्क्षणवैचित्र्यामुळे 
अलंकारचक्रे व अलंकार'चक्रातून ' स्वतंत्र अलंकार या 
क्रमाने काही लक्षणांचे अलंकार झाले तर काही 'लक्षणे 
स्वतंत्रपणे अलंकार म्हणूनच मानली गेली. 'उदाहर- 
णार्थ, हेतू; मनोरथ; लेश व भाशी. 

नाट्याच्या अंगभूत असलेली काव्यचचीच स्वतंत्र 
होऊन अल्कारशास्त्राच्या रूपाने परिणत झाली ही 
गोष्ट भामह, दण्डी, उद्‌मट व वामन यांच्या अंथा- 
वरूनही दिसून येते. भामहाच्या मते अलंकार हेच 
काव्याचे वैशिष्ट्य असल्यामुळे रसाला. . सुद्ध :त्याने 
रसवतू अलंकार बनविले ी रु 

लक्षणांचेच अलंकारात परिवतंन. झाळे हा. महत्त्व- 
पूर्णे विचार मांडल्यानंतर डे, देशपांडे, यांनी "मग 
संस्कृत साहित्यशास्त्रातील अलेकारविषय़क : कल्पत्नांची 


४३ 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


ओळख ;:कलून: देण्यासाठी उद्‌भट, वामन, स्द्रट, 
आनंदवर्धन, राजदेखर, रुय्यक वगेरे संस्कृत साहित्य- 
शास्त्रज्ञांच्या:-:अलंकार-व्याख्या दिल्या आहेत. त्या 
व्याख्याही अभ्यासकांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असल्या 
तरी या प्रत्रेंधातीळ खरा महत्त्वपूर्ण 
वृल्ल्वाच, . 
अलंकारसंस्करण करावे काय ? 

आता या विवेचनाच्या प्रकाशात एका महत्त्वपूर्ण 
प्रश्नांची चिकित्सा झआापल्याळा करता येईल. तो. प्रश्न 
म्हणज -अलकारसंस्करणाचा. या. प्रश्नान अलंकारविवेच- 


कांना:मेडावून : सोडलेले दिसते. “ काव्यालोचन ? या. 


आपल्या अंथातील. ' काव्याची मांडणी व वेषभूषा ? या 
प्रकरणात प्रा. द: के. केळकर यांनी या प्रश्नाचा 
ऊहापोह करून संस्कृत अलंकारव्यबस्थेवर दोन संस्कार 
करावेत असे मत मांडले आहे. ] 


“ 'काव्यद्यांसत्रात अलंकारांचा विस्तार फार प्राचीन 
काळापासून होत आला आहे. भरतापासून भामहा- 
पर्यंतच्या. काळातच अलंकारसंख्या चाळिसाच्या घरात 
गेली. .दण्डीने त्यात दोन-तीन अलंकारांची भर टाकळी, 
रु्टान २५, ,.शोभाकरमित्राने २७, जयदेवाने ११, 
अपय्यादीक्षिताने २२ जास्तीचे अलंकार मानले, .यात 
मम्मटाचे पाःच ब रुय्यकांच आठ. अलंकार मिळविले 
कौ. अलंकारांची संख्या दीडशेच्या घरात जाते. यात 
भोजाचे. भळकारंनिरूपण नाहीच. कारण त्याचे स्वरूपच 
फार वेगळे आहे. संस्कृतमध्ये कुंतक, हेमचंद्र यांनी 
या: संख्येचा संकोच करण्याचा प्रयत्न केला. मराठी- 
मध्ये प्रा. द. के, केळकर, बाळूबाई खरे यांनीही तीच 
भूमिका घेतली आहे. 

प्रा. केळकरांच्या मंते करायाचा पहिला संस्कार 
म्हणजे ' संस्कृतातील अलकारांच्या नामाबलीचा देह 
फुगता फुगता बेढब व अवाढव्य दिसण्याइतका जो 
महू आाहे तो. व्यवस्थित ब आटोपशीर करणे हा 

य. 


ण याबाबत असे म्हणता येईल को, प्रा. केळकरांनी 
अगोदर अल्ंकाराची शास्त्रशुद्ध व्याख्या करावयास 
हत्री होती. किंबा संस्कृतातीळ अल्ंकाराची व्याख्या 
देऊन त्यात काही बदळ करता येईल काहे सांगावयास 
हवे. होते. जर दोन अलेकारांत आपल्याठा भेद दाख- 


विचार. 


विता येत नसतीळ तर अलंकारसंख्येचा संकोच 
करण्यास हरकत नाही. पण संस्कृत साहित्यशास्त्रज्ञ तो 
भेद दाखवितात, तेव्हा अलंकारांची कितीही संख्या 
मानण्यास हरकत नसावी. 

संस्कृत अलंकार मराठी काव्यद्यास्त्रात आणताना 
प्रा. केळकरांच्या मंते त्यावर संस्कार करावयास ह्वा, 
व तो म्हणजे त्यांपैकी पुष्कळांची नावे बदलणे, | 

हीही प्रा. केळकरांची भूमिका फारशी पटत नाही. 
शास्त्रात संकेत म्हणून नाव दिळे असते, ते अर्थवोधक 
असावे असा आग्रह धरण्यात काय अर्थ ? 
, बाळूबाई खरे यांनी ' अलंकारमंजरूपा ? या आपल्या 
सथात अलंकारसंस्करणाबाबत विस्तृत चर्चा केली आहे. 
त्यांच्या मते ' अलंकारांनी वाड्य़याचे सोंदर्य वाढले 
पाहिज, विचारांचे आकलन सलम झाले पाहिजे, 
हृदयाच्या भावना छेडल्या पाहिजेत, वाड्यय मनावर 
ठसले पाहिजे. अल्कारांची भरती करून जर काव्या'ची 


माती होत असेल तर त्यांची वाढ व भेदजाळ करण्यात 
स्वारस्य कोणते! * 


यमक, अनुप्रास, उपमा, रूपक, उस्रेक्षा, अति- 
पयीक्ती, दृष्टान्त, पर्यायोक्त, अन्योक्ति, 'झेशर, विरोध, 
विषम, एकावली, हेतु, पर्याय, समुच्चय, उत्तर, 
स्वमाबोक्ति, संसृष्टि हे अल्कारच पक्त शिल्लक ठेवावेत 
असे त्यांचे मत. 
“ काव्याची भूषणे ? या ग्रंथात प्रा, धोंड यांनीही 

२ रव्यवस्थवर संस्कार करावा अशीच भूमिका 
घेतळी आहे, ब तो संकोच मम्मटाच्या ६७ अटंकारांच्या 
मर्यादेत करायचा ही त्यांची दुसरी भूमिका. शब्दालकार 
" अथालेकार असे संस्कृतातील वर्गीकरण त्यांना मान्य 
नाही, अर्थांचे अलंकार ब अ्थांच्या अमिव्यक्तीचे 
ल्कार असे वर्गीकरण त्यांनी केल, अल्कारांऐवजी 
भूषणे ? शब्द वापरावा असे त्यांचे मत, डॉ. वाळिंबे 
'बिलास? म्हणावे असे म्हणतात; तर प्रा, 

रा. श्री. जोग विभ्रम ? म्हणावे असा मुद्दा मांडतात, 
श्री. रा. अ. काळेे हे आपल्या ' नवे अल्कार 
या पुल्कात चिजराब्कार , उभयालंकार , अर्थोह्कार 
वा पकरयात्कीर असे चार नवे अलंकार सांगतात, 
भनुलेखन हा चित्रालकार. अनुनाद , आवर्तन , 
भाषामिश्र , बिपर्यय , शब्दानुमान, संयोग हे 


-:1 


संगणकीकृत 


पुस्तक-परामदी 


उभयालंकार. अविषय , अडाभक्ति , सह्य , उपदेशापदेश 
एकोन , कविकथा वगेरे सोळा अ्थालंकार व दारुण , 
पताका व भद्भ' हे प्रकरणालेकार मानावे असा त्यांचा 
दृष्टिकोण आहे . | 

या सर्व विवेचकांच्या बाबत असे म्हणता येते की 
संस्कृतात “ अलंकार ? हा शब्द एकाच अर्थाने वापरला 
गेला आहे की काय याचा विचार त्यांनी करावयास 
हवा' होता, अल्कारांचे मूळ पाहण्याचा या लोकांनी 
प्रयत्न केला नाही. आजचा अलंकारांचा विचार आपण 
पूर्णपणे काव्यविंचाराशी निगडित समजतो. भरतांनी 
अल्काराचाःजो विचार केला. तो काव्याशी निगडित 
नेसून नाटंथोशी निगडित आंहे. अलंकारा'चा * सौंदर्य? 
हा अथ भरतांनीःघेतला यांचे भान या अभ्यांसकांना 
नाही. लक्षणांचा व अलंकारांचा फार जवळचा संबंध 
असून तो अर लक्षात घेतला नोही तर अलंकारस्वरूप 
समंजणार नाटी हा डॉ. ग, व्यं. देशपांडे यांचा विचार 
म्हणूनचं फार महत्त्वपूर्ण . ठरतो. * भारतीय 
साहित्यशांस्त्रा/ त डॉ. देंगपांडे यांनी - अलंकार- 
व्यवस्थेच्या सर्व कल्पना बदलवून टाकल्या आहेत. 
आणि त्यांच्या त्या विवेचनातूनच आपल्याला आपल्या 
प्रश्नांचे उत्तर मिळू दकेळ.  . 
* अलंकार म्हणजे सोंद्येसाधन हां अर्थ आपण सध्या- 
गृहीत धरतो. हा अथे लक्षात घेऊनच डॉ. देशपांडे 


यांच्या व्यतिरिक्त वरील सर्वे विवेचकांनी विवेचन केले. 
हाच अर्थ घ्यावा का ? हा आपल्यासमोर प्रश्न आहे. 
अल्कारा'चा प्रथम अर्थ सोंद्यं व. आजचा अर्थ 
सोंद्येसाधन या दोन्ही कल्पना फार भिन्न आहेत. 


यातूनच. दुसरा प्रश्न असा उपस्थित होतो की 
कोणतेही नवे अलंकार मानले तरी महत्त्वाच्या सौंदर्य- 
छटरांचे तरी नामकरण करता आले का £ नामकरण करता 
येत नाही म्हणून अलंकार मानू नये का! वा 
नामकरणामुळे सौंदर्य प्रतीत होते का १ 


अलंकार हे बाहेरून लादलेले नसतात. लेखकाला 
जेव्हा रत्ताची जाणीव होते तव्हा अलंकार आपोआप 
स्फुरतात हे आनंदवधंनाचे मत अत्यंत खरे आहे. 


म्हणूनच असे म्हणावेसे वाटते की अलंकारव्यवस्थेवर 
आज कुठलाही संस्कार करू नये. अलंकारांचा विकास 
कसा झाला याचा इतिहास लिहिला जावा. अलंकार- 
व्यवस्थेचे ऐतिहासिक आकलन ही आजची पहिली गरज 
आहे. ती गरज भागविण्याचा प्रयत्न “ भारतीय 
साहित्यशास्त्रा/ त करण्यात आलेला आहे आणि 
त्यांबरोबरच अलंकारव्यवस्थेवर संस्कार करावेत असा 
विचार त्यात मांडण्यात आलेला नाही यातच त्याची 

मोल्कता आहे. 
- कु. गीता मोहरीर 


४५ 


श्री. दि. 'मा. खेरकर 


व ळर 
'गींता आणि मानंसशास्त्र 
.: भगवदगीता हा जीवनाचे समग्र. दर्शन घडवून 
देणारा ग्रंथ आहे. या ग्रंथात जीवनाचा एक विशिष्ट 
आध्यात्मिक दृष्टिकोन बाळगून जीवनाच्या निरनिराळ्या 
अंगाचा विचार केला. आहे. सध्या. आपण जीवन- 
विषयक ज्ञानोंची राजकारण, अथ, नीति, मांनसक्शास्र, 
समाजशास्त्र इ: निरनिराळ्या खंडात विभागणी करतो. 
च प्रत्येक खंडाचा स्वतंत्र रीतीने अभ्यास करीत असतो. 
पण गीतेत जीवनाचे :असे. वेगवेगळे, भाग पाडले 
नाहीत. तेथे जीवनाचे एकसंधात तत्वज्ञान आले आहे. 
त्यामुळे आपल्या सध्याच्या पद्धतीप्रमाणे त्यात अमूक 
विषयाजद्दळ काय: म्हटले आहे. ते शोधून त्याबद्दल 
विचार करणे कठीण जाते, तरीपण मानसशास्त्राचा 
मनाच्या ब्यापाराळी संत्रंध येतो व. गीतेत तर मनाची 
उन्नतावस्था. प्राप्त करून मोक्ष. कसा मिळविता येईल 
याचे विवेचन आले आहे. म्हणून आधुनिक. मानस 
शास्त्राची प्रमेये लक्षात घेऊन गीतेतील मानसशास्त्राची 
चर्चा करण्याच येथे योजले आहे. 


गीतेतील व्यक्तित्वाची कल्पना 

२१४७०, 1८10% (198९)! ही एक प्राचीन उक्ति 
आहे. माणसाने आपल्या स्वतःछा समजून घ्यावे, त्याने 
आत्मश्ञान प्रात करून घ्यावे म्हणजे त्याला जीवनाचे 
सब प्रश्न सोडविगे कठीण नाही, असा अर्थ त्या म्हणीत 
अभिप्रत आहे. आतापर्यंत माणसाने विज्ञानाच्या 
साह्याने प्रकृतीला जिंकण्याचा सतत प्रयत्न असूनही 
त्याला स्वतःला जिंकता आले नाही म्हणून त्याला 
प्रकृतीला काबूत ठेवता येत नाही. तो प्रकृतीशी सुसंबेदी 
नाही. तो वाफ, हवा, विद्युत इत्यादींचे स्वतःच्या 
लाभासाठी नियेत्रण करतो पण त्याला राग, भीति, द्वेष 
इत्यादी जीवनात संघर्ष निर्माण करणाऱ्या शक्तींची 
पुरेशी माहिती नाही. 

तो निरनिराळ्या वेळी निरनिराळ्या व्यक्तीप्रमाणे 
वागतो. त्याचे बोलणे व प्रत्यक्ष वागणे यात अंतर 


दिसून येते. आपण अमुक वेळी असेच का वागलो हे 
त्यांचे त्यालाच समजून येत नाही. ह्याचे कारण असे 
की, आपल्या अचेतन मनात कोणत्या प्रकारच्या शक्ती 
कार्य करीत आहेत याचे त्याला भान नाही. म्हणून त्याला 
जीवनात सुव्यवस्था ( ०वेशः ) आणावयाची असेल 
तर त्याने आत्मश्ञान म्हणजे स्वतःविषयीचे शान प्रास 
करून घेतळे पाहिजे, मानवी प्रकृतीचे स्वरूप कोणत्या 
प्रकारचे आहे हे ओळखून कार्य करीत गेले पाहिजे 
ह्या गोष्टीकडे दुलंक्ष केल्यामुळेच आपल्या जीवनातीळ 
बरेच प्र्न बिकट होत आहेत, विज्ञानाच्या वाढीमुळे 
आपले प्रश्न वाढतच आहेत व आता विज्ञानामुळेच 


माणसाचा पूण नाश होईल की काय अशी 
साघार 
भीति निर्माण झाली आहे, 


मनुष्यासंत्रंधी वरवर जरी विचार केला तरी एवढे 
स्पष्ट दिसते की मनुष्य हा इंदयुक्त प्राणी आहे. तो 
चाततचा प्रचार करतो ब लढाईसाठी तयारी करतो, तो 
एका क्षणी प्रेम करतो तर इसऱर्‍्या क्षणी द्वेष करतो 
एका स्थितीत प्रामाणिकपणे वागतो तर दुसऱ्या 
स्थितीत लबाडी करतो. आतापर्यंत माणसाच्या तात्विक 


प्रकत्तीविषयी प्रसृत केलेल्या निर 
प्रणालीत काही प्रमाणात सत्ये आढळ 
त्यावरून मनुष्य कोण आहे याचा 
नाहो व मनुष्य कोण आहे हे 
थाल्लाला न उमगलेले असे कोडे 


अजूनही कोणत्याही 
बनढे आहे. 


गीता आणि मानसशास्त्र 


खिस्ती जगात प्राचीन काळी आयंत्रलने मनुष्या- 
विषयी प्रथम जे विचार मांडले त्यानुसार मनुष्य हा 
पतित प्राणी आहे. अदम हा आदिमानवास तो राहात 
असलेल्या बगीच्यातील झाडाचे फळ खाऊ नये 
अशी इंश्वरांची त्याला आज्ञा होती. पण त्याने त्या 
आज्ञिचा भंग करून त्या प्रतिबोधित झाडाचे फळ खाले. 
तेव्हापासून त्याचे पतन झाले, पण तो पतित असला 
तरी त्याचे उत्थापन होऊ शकते. मानवास आशा 
नाही असे नाही. त्याच्या उत्थानास आद्या आहे. 
जर त्याने प्रभू येशूस उद्धार मानलें व खिस्ती धर्माचा 
आश्रय घेतला तर आताही त्याचे उत्थान होऊ शकते. 
मनुष्य स्वतःच स्वतःचे उत्थान करू शकत. नाही 
त्यासाठी त्याने इंश्वराचा. प्रसाद संपादन केला पाहिजे. 


अगदी याच्या उलट रुसोने आपले विचार मांडले, 
रुसो हा अठराव्या शतकात फ्रान्स देशात होऊन गेला 
व त्याने मांडलेल्या राजकीय व शिक्षणविषयक विचा- 
राचा फ्रान्स देशात तसेच इतरत्र फार मोठा क्रांति- 
कारक परिणाम झाला. मनुष्य हा जन्मतःच स्वतंत्र 
असला तरी सववत्र तो बंधनात आहे असे रुसो म्हणतो. 
त्याच्या मते मनुष्य मुळातच चांगला आहे पण तो 
समाजाच्या संपर्कामुळे. बिघडतो, ही बिघडलेली स्थिती 
सुधारण्याचा मार्ग म्हणजे माणसाने समाजाऐवजी प्रक 
तीला शरण जावे हा आहे. समाज व्यक्तीला तिच्या 
सहजप्रवृत्तीचे दमन करावयास सांगतो ते बरोत्रर 
नाही. माणसाला आपल्या सहजप्रवृत्ती चे प्रगटीकरण 
करण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे. तरच त्याचा विकास 
होऊ शकेल. मनुष्य जन्मतःच स्वतंत्र असला तरी तो 
बंधनात दिसतो. कारण त्याच्यावर समाजाने दुष्ट बंधने 
लादली आहेत. समाजात आढळून येणारी दुःखे 
समाजच निर्माण करतो. हे टाळण्यासाठी माणसाला 
आपल्या प्रकृतिगुणानुसार वागू दिळे पाहिजे असे 
रूसोचे म्हणणे होते. . 


गीतेने या दोन्ही मंतापासून भिन्न असे मत मांडले 
आहे. गीतेने माणसाला पतित म्हणून त्याची निभ- 
त्स॑ना केली नाही किंबा त्याला चांगला म्हणून त्याची 
स्तुती केली नाही; तर मनुष्य हा विकसनशील प्राणी 
आहे हे दालवून त्याला इंश्वरत्वसुद्धा प्रास होऊ शकते 
असे मत व्यक्त केळे आहे. ही क्रिया कशी साध्य 


होऊ राकते यासंत्रंधी गीतेची निश्चित अशी मते 
आहेत. मनुष्य हा चांगळे ब वाईट सारख्याच 'प्रमा- 
णात असलेला प्राणी आहे. वाइंटाचे दमन करून 
व चांगल्याचे जतन करून त्याचा, विकास घडवून 
आणता येतो असें. गीतेचे : म्हणणे. दिसते: शास्त्रोक्त 
कर्मापासून त्याला ल्म होतो; अद्गास्रोक्त कर्माने 
त्याचा घात होतो हे गीतेत दाक्य तितक्या स्पष्टपणे 


'दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. भोतिकत्रादी. लोक 


मनुष्य केवळ प्रकृतीपासून निर्माण झालेला प्राणी असून 
तो प्रकृतिमय आहे. असे म्हणतात. -पण गीतेत. जीवन 
पुरुष व प्रकृती यांच्यापासून वनळे: असून. : मंनुष्यात 
प्रकृतीबरोबरच पुरुषाचा अंश आहे असे म्हटलें आहे. 

माणसामध्ये जे विविध गुण दिसून येतात ते 
प्रकृतीचे गुण होत. या. गुणाचे सत्व, रज; तम, ह्या 
प्रकारात विभाजन केलेले आहे. 


वरीळ तीन प्रकारच्या गुणांपैकी प्रत्येक गुण-हा 
आत्म्यास बंधनकारक आहे. ( अ. १४.५ ).. म्हणजे 
कोणत्याही गुणास अनुसरून आचरण करीत गेले तरी 
मनुष्याची जन्ममृत्यूपासून. सुटका होणे शक्‍य नाही. 
सत्त्वगुण शुद्ध ब प्रकाशमय असून तो ज्ञान व. सुख 
याच्या संगाने आत्म्यास बांधतो. ( अ, १४.६.) 
ज्ञानाने माणसाची सुटका होते असा समज आहे, पण 
ज्ञानाबद्दद आसक्त बाळगली को, तेसुद्धा बंधनास 
कारण होते, विशिष्ट प्रकारच्या. ज्ञानाने बांधलेला 
मनुष्य त्या ज्ञानाच्या पलीकडेही दुसरे ज्ञान असू शकते 
हे. मानावयास धजत नाही. निरनिराळ्या धर्माचे लोक 
आपलेच घमंशास्त्र श्र व इतरांचे तुच्छ लेखतात याव- 
रून हे स्पष्ट होईल. रजोगुण रंजनरूप असून भोगेच्छेच्या 
आसक्तीपासून उद्‌भवतो. तो जीवात्म्याला कर्माच्या 
आवडीने बद्ध करतो. (अ. १४.६) माणसे सतत काम 
करतात पण त्यांची अज्ञानापासून सुटका होत नाही. 
केवळ कोणतेही कम करीत गेळे असता आत्मज्ञान 
प्राप्त होत नाही, तमोगुण अज्ञानापासून उत्पन्न होणारा 
असून जीवात्म्याला प्रमाद, आळस व निद्रा यांनी 
बद्ध करतो (अ, १४.८) 


प्रयेक माणसात बरील तीन गुंग आढळतात. या 
तीन गुणांपैकी जो गुण विशेष प्रमाणात आढळतो त्या 
गुणावरून त्या माणसास सत्वगुणी, रजोगुणी किंवा 


फं 


नवभारत 


तमोगुणी असे म्हणण्यांचा प्रात आहे. उदाहरणाथ, 
ज्यात ज्ञान व सुखाची अमिलाष्रा विशेष प्रमाणात 
दिसून येते त्याला सत्वगुणी म्हणता येईल. ज्यात ज्ञान 
प्रात करण्यापेक्षा विविध कार्यात भाग घेण्याची 
आवड विशेष आहे तो रजोगुणी होय व जो मुख्यतः 
आळशी व अज्ञानी असेल त्यास तमोगुणी म्हणता 
येईल 

आपण माणसाचे त्याच्या गुणावरून म्हणजे त्यात 
कोणता गुण विशेष आहे ते पाहून तीन प्रकारात 
वर्गीकरण केले असले तरी एकाच माणसात निरनिराळ्य़ा 
वेळी निरनिराळे गुण असू शकतात. कधी सात्त्विक 
'गुण विशेषत्वाने दिसळ, तर कधी रजोगुण. सत्वगुणी 
माणसात मुख्यतः सत्त्वगुण प्रकर्षाने दिसत असला तरी 
मधून मधून रजोगुण व तमोगुणाचा प्रादुभव झालेला 
दिसतो. त्याचप्रमाणे इतर गुणांनाबत आहे. जेव्हा 
सात्त्विक गुण प्रकर्षाने दिसतो तेव्हा रजोगुण व तमो- 
युण छत असतात. अशा वेळी मनुष्य ज्ञान व प्रकाश 
यांनी परिपूर्ण दिसतो, सत्वगुण व तमोगुपाचा नाश 
केळा तर रजोगुण विशेषत्वाने द्सिळ व त्याबरोबर 
छोभीदृत्ति, कामाबद्दल आत्यंतिक होस व चेचलता 
आढळून येईल, सत्त्वगुण व रजोगुण यांना मागे सारून 
तमोगुण दिसतो व मनुष्य अज्ञान, आळस व प्रमाद 
यांनी परिपूर्ण दिसतो. ( अ. १४-१० ). 

ह्या मिन्नमिन्न गुणांच्या माणसांनी आपापल्या गुणा- 
नुसार कमे करीत असावे. अशा प्रकारे आपल्या गुणा- 
नुसार कम करीत राहिल्याने कोणताही मनुष्य आपल्या 
गुणाच्या पलीकडे जाऊ शकतो अशी गीतेची शिकवण 


आहे. अश्या रीतीने गुणाच्या पलीकडे जाणे हेच ' 


माणसाचे अंतिम साध्य होय. त्यामुळे जन्ममरणापासून 
सुटका होते म्हणजे मोक्ष प्रास होतो. 

जो मनुष्य गुणाच्या पलीकडे गेला आहे अशा 
गुणातीत माणसांची लक्षणे गीतेत दिळी आहेत. (अ, १४. 
२२-२५ ) गुगातीत मनुष्य म्हणजे ज्याने जीवनाचा 
हेतू साध्य केला असा मनुष्य होय. अश्या माणसाने सव 
वासना त्यागळेल्या असतात. दुःखाने त्याचे मन विषण्ण 
होत नाही. सुखाचे ठाई त्याला अभिलाषा नसते. ती 
प्रीतिद्वेषरहित असून त्याची इंद्रिये त्याच्या स्वाधीन 
असतात, असा मनुष्य विषयात वावरा तरी त्याचे 
अंतःकरण नेहमी समाधानी असते, त्याला समाधान 


शट 


प्रात झाल्यामुळे त्याच्या सव दुःखाचा नाश होतो. 
त्याचे चित्त प्रसन्न झाळेळे असते, त्याची बुद्धी स्थिर 
होते. त्याचे सर्व मोह नष्ट पावलेले असतात. 

* स्थितप्रज्ञाच्या स्थितीच्या वरीळ वर्णनावरून हे 
स्पष्ट दिसते की अशा माणसामध्ये सात्विक, राजस 
किंवा तामस गुणाच्या माणसाची लक्षणे आढळणार 
नाहीत. असा मनुष्य सुख व दुःख यापासून अलिप्त 
असल्यामुळे संसारात राहूनही तो संसारी भाणसे ज्या 
अनेक मोहास बळी पडतात त्या मोहास बळी पडणार 
नाही. त्याची शांती ढळत नाही, हेवेदावे द्वेष राग लोम 
यापासून तो मुक्त असतो. तो माणसामाणसात विरोध 
निर्माण करणारे वर्गभेद, जातीभेद, देशाभिमान, 
वंशभेद यापासून मुक्त असेल, विषयाच्या वातावरणात 
वावरत असतानासुद्धा त्याच्यामध्ये विकार निर्माण 
होणार नाही. ' 

अशा स्थितप्रज्ञ माणसाचे क्तेब्य ते कोणते ? 
ज्याची कर्मावद्दढची आसक्त) सुटंली आहे व ज्याला 
कोणतीही इच्छा राहिळेली नाही अद्या माणसास कमॅ- 
फळाच्या पराकोटीची निष्कमैतिद्वि प्रात होते. अश्या 
माणसाने दुसऱ्याने किंवा धर्मश्ास्राने सांगितलेले कग 
करातरे काय? व असा 'मनुष्य दुसऱ्याने सांगितलेले 
कतेव्य करीत राहिला तर त्याला स्वतंत्र कसे म्हणता 
येईल ! स्थितप्रज्ञ माणसाचे स्वत:च असे कमे नसतें 
अशा माणसाच्या हातून ज्या क्रिया घडतात त्या स्वयॅ- 
स्फू्त क्रियासच त्यांने कतैव्य म्हणून संज्रोधळे तर गोष्टं 
वेगळी, असां मनुष्य सहज स्फूर्तीने ज्या क्रिया करील'यां 
सहजप्रवृत्तीच्या क्रिया असतात पण त्याची सहजप्रवृत्ती 
इतर विकारी माणसाच्या सहजप्रवृत्तीहून मिन्न असेल, 
गुणातीत मनुष्य प्रकृतीच्या गुणाच्या पलीकडे जातो 
म्हणजे प्रकृतीच्या गुणांनी ज्याप्रमाणे इतर माणसे 
विचलित होतात, मोहग्रस्त होतात त्याप्रमाणे तो 
मोहग्रस्त होत नाही. त्यामध्ये सत्व, रज किंवा तमोगुणी 
माणसांची लक्षणे आढळून येत नाहीत. इतर माणसे 
स्थतःच्या प्रकृतीच्या अनुसार वागतात हे ओळखून 

त्याच्यावर चिडत नाही. इतर माणसाच्या प्रकृतीच्या 
अनुसार ज्या क्रिया त्याच्या हातून ,घडतात त्यांचा 
त्याचेवर विपरीत परिणाम होत नाही, 

गीतेचे येथपर्यंतचे विवेचन बरोबर आहे असे 
आपणास म्हणता येईल, पण खरी अडचण यापुढेच 


"करखगघरचिछजसञ, आ वि गध: रुं 
टण४तथदधन “ 


गीता आणि मानसशास्त्र 


निर्माण होते. प्रत्येक मनुष्य आपापल्या गुणाप्रमाणे 
वर्तन करीत असतो असे गीता म्हणते व प्रत्येकाने 
आपल्या गुणाप्रमाणे वर्तन करावे हे त्याचे कर्तव्यच 
आहे. आता जर प्रस्येक मनुष्य आपल्या गुणाप्रमाणे 
वर्तन करू लागला तर तो गुणाच्या पळीकडे.कसा 
जाऊ शकेल व त्याळा गुणातीताची अवस्था कशी प्राप्त 
होईल ? सत्त्वगुणी मनुष्य ज्ञानात रमतो. व त्या ज्ञानाने 
जर त्याच्या विकासाला मर्यादा पडत असतील तर तो 
गुणातीत कसा होईल ? रजोगुणी माणसास भोवतालच्या 
परिस्थितीपासून काम करण्यास प्रेरणा मिळतात. त्याला 
विशिष्ट काम देऊन ते निलीभ वृत्तीने कर म्हणून 
सांगितळे तर त्याचा लोम नष्ट होऊन तो रजोगुणापासून 
मुक्त होऊ शक्रेळ काय १ किंवा आळसात रमणाऱ्या 
तमोगुणी माणसास तू आळसात रहा असे म्हटल्याने 
तो आळसापासून मुक्त होऊ दाकेळ काय ? 


दुसरी गोष्ट अशी की गीता आपणास समाजाच्या 
०7 ला चिकटून राहा अशी शिकवण देते. आता 
जो केवळ समाजाच्या ००1 ला चिकटून आहे 
त्याला समाजामध्ये इष्ट ते परिवतन घडवून आणता 
येईल काय ? आश्चर्याची गोष्ट अशनी की गीता समाज 
बदलत आहे हे ओळखते तरीसुद्धा माणसाने समाजाच्या 
एका स्थिर ५०1 ला चिकटून राहावे अते सांगते, 
तेव्हा मनुष्य आपल्या स्वभावगुणास चिकटून राहिला 
म्हणजे तो गुणवद्ध राहिला तर गुणातीत कसा होऊ 
शकेल १ एका विशिष्ट मतास चिकटून राहिल्याने 
मनुष्य गुणातीत होऊ शकणार नाही. एखाद्यास जे 
आवडते त्यावर त्याने विश्वास ठेवावा व एखाद्या 
विरिष्ट समाजरचनेस जुळते घेण्यासाठी विशिष्ट गुण 
अंगी बाणावें ही गोष्ट व्यक्तीस व समाजास चेतन्यहीन 
करणारी आहे. त्यामुळे सर्वेस्प्शी एकत्बभांव निर्माण 
होणे शक्यच नाही. माणसालां स्थापित ध०ण च्या 
पलीकडे जाष्याचे स्वातंत्र्य असल्यादिबाय तो गुणाच्या 
पलीकडे जाऊ शकणार नाही, 


माणसाला गुणातीत कसे होता येते याचे विवेचन 
गीतेच्या १४ःया अध्यायात आले आहे. या अध्या- 
यात माणसाने आपल्या गुणाच्या पलीकडे कसे जावे 
असा प्रश्न अजुनाने श्रीकृष्णास केला आहे. या प्रश्नास 
उत्तर देताना श्रीकृष्ण स्थितप्रज्ञाची लक्षणे सांगून जो 


न, भा, ७ 


अनुक्रमणिका 


मनुष्य माझी एकनिष्ठ भक्तिभावाने उपासना करतोंः्तो 
या तीन्ही गुणाच्या पैलपार जाऊन ब्रह्मरूप होण्यासे 
पात्र होतो असे श्रीकृष्ण सांगतात. यात माझीया 
शब्दाने कोणता अथंत्रोध होतो व उपासना म्हणजे 
काय समजावयाचे ! श्रीकृष्णाच्या या उत्तराने गुणात 
स्थिर राहणारा मनुष्य केवळ भक्तीच्या बळावर 
गुणाच्या पलीकडे कसा जाऊ शकतो हे समजणे कठीण 
आहे व भक्तिमार्गाचे अनुकरण करणारा मनुष्य गुणातीत 
होईल असे क्षणभर जरी मानले तरी ही प्रक्रिया ह्ळू- 
हळू क्रमाक्रमाने घडणारी आहे किंवा एकदम घडणारी 
आहे याचा उलगडा होत नाही. ती तत्काळ घडणारी 
क्रिया असेल तर त्या क्रियेचा क्षण येण्यासाठी किती 
वाट पहावी १ व ती हळूहळू पायरी-पायरीने होणारी 
क्रिया असेळ तर त्या मिन्नमिन्न पायऱ्या क्ा. व 
कोणत्या ते समजले पाहिजे. गीतेत यासंबंधीचे विवेचन 
नाही. 


शिवाय गुण कसे निर्माण होतात व कोणंत्या करणाने 
वृद्धि व लय पावतात याचा उल्लेख गीतेत मिळत 
नाही. हे गुण केवळ प्रकृतीचे आहेत एवढे म्हंटल्याने 
त्यांचा स्पष्ट उलगडा होत नाही. आपल्या दैनदिन 
जीवनात ते कसे निर्माणं होतात ह्याचा त्यामुळे बोध 
होत नाही. एकाच व्यक्तीत कधी एक गुण दिसून येती 
तर कधी दुसरा गुण विशेषत्वाने आढळतो, संत्त्वगुणयुक्त 
व्यक्ती कंधी आळेश्यी दिसते तर कधी कायरत दिसतें. 
व्यक्तीत हा बदल कोणत्या कारणाने होतो ह्यांसोठी 
रुणाच्या समुत्पन्नाचा कार्यकारणसंबंध मांहीत असलो 
पाहिजे. गुणाच्या उत्कर्षाची कार्यकारणपरंपरा (०८पह*- 
९1९06 ) माहीत नसल्यामुळे गुणाचा उत्कर्ष बा छय 
कसा साधतो ते समजत नांही. ह्याला कारण एकतर 
आनुवंशिकता असेल किंवा बाह्यपंरिस्थिती किंबा थी 
दोन्ही गोष्टी त्यास कारणीभूत असू शकतील. कंदांचिंत 
आनुवंशिकता वा परिस्थिती व्यतिरिक्त दुसर्‍या एखाद्या 
बाबीमुळे हा उत्कषे लय॒ होत असेल ह्याचा उछेख 
गीतेत नाही म्हणून आपणास या बाबतीत अज्ञानातच 
राहावे लागते, 


आधुनिक विचारतरणीची मंदेत घेतल्यास आनु- 
वंशिकता व बाह्यपरिस्थिती यांच्यातील परस्पर क्रियां- 
मुळे प्राणिमात्रातील गुणांची वृद्धी किंवा क्षय होती 


४९ 


राज्य मराठी विकास संर 
संगणकीकृत 


नवभारत 


असे. आपणारा म्हणता येईल, कोणत्याही वेळी गुणाचा 
विकास केवळ आनुवंरिकतमुळे किंवा बाह्मपरिस्थिती- 
सुळे होतो असे म्हणता येत नाही. पण गीतेत बाह्य- 
परिस्थितीच्या परिणामाकडे दुलंक्ष केल्याचे दिसते. 
'कारण बाह्यपरिस्थितीमुळे. माणसावर ज्या प्रतिक्रिया 
होतात त्या लक्षात न घेताच आपण आदश माणसा- 
प्रभाणे वागावे बं विशिष्ट विचार स्वीकारावे व एका 
स्थिर समाजर्चनेज्ी जुळते व्यावे असे गीता सांगते. 
बाह्य परिस्थिती कोणतीही असो व्यक्तीच्या गुणाचा 
विकासाशी त्याचा संत्रंध नसून गुणाचा विकास किंवा 
'क्षय स्वतंत्र रीतीने होतो असे गीतेचे म्हणणे दिसते% 
'समावतेनाचे मानसश्शास्र 

गु५€ 79१०१०1०९४ र्ण ८0] ए800॥९16 

. व्यक्ती आणि समाज यांच्यामध्ये क्रिया व प्रतिक्रिया 
सतत चाळू असतात. व्यक्ती एखादी क्रिया करत 
त्यावेळी त्या क्रियेत एकतर तिळा यश मिळेळ किंवा 
अपयश मिळेल. : क्रियेत यश मिळाले तर मनावर 
सुखकारक प्रतिक्रिया होते, अपयरा आल्यास दुःखाची 
प्रतिक्रिया होते. या प्रतिक्रियेपासून पुढे नवीन क्रिया कशा 
फारच्या असतील त्याची दिशा ठरली जाते. आपल्याला 
हवी असलेली. गोष्ट प्राप्त झाली म्हणजे मनावर जो 
संस्कार होतो, अगदी त्याच्या उलट संस्कार त्याला 
इच्छिलेली वस्तू मिळाली नाही किंवा आग्निय वस्तूशी 
संयोग झाला तर संस्कार होतो, याप्रमाणे संस्काराची 
प्रक्रिया सतत चाळू असते, इच्छिळळी वस्तू मिळाल्याने 
मनास हष होतो व यदा मिळाल्याचे समाधान लाभते; 
“तर इच्छिळेळी वस्तू मिळाली नाही किंवा प्रात कार्यांत 
'क्षपयदा आले तर निराशा येऊन प्रसंगी चीड येते. 
!चाबेळी मनावर जे संस्कार होतात त्यापासून काम 
क्रोध. मद मत्सर इत्यादी विक्रार व्रद्धीस पावतात, या 
'बिकारामुळे व्यक्ती व समाज या दोहोंच्याही जीवनात 
दुःख निर्माण होते, 


- मनुष आपल्या जीवनात सतत धडपडत असतो. 


आपल्या इच्छांचा भंग होऊ नये व इच्छामंगामुळे 


% शुणाचा विकास प्रकृतीमुळे होतो, वाह्य परिरि 
परिस्थितीस प्रकृती म्हटले तर गुणांचा विकास किंवा क्ष्य 
'संबंधापासून होतो असा अर्थ काढता येईल, 


विक 


सान अल्पसे असते 
थती 


होणारे दुःख टाळता यावे म्हणून तो आपले कुटुंब, 
आपली जात, आपल्या राजकीय आर्थिक व सामाजिक 
संस्था यांच्याशी जुळते घेण्याचा प्रवत्न करतो व हे 
करीत असतानाच ज्या परिस्थितीत त्शाळा समाधान 
लाभते त्या परिस्थितीशी जुळते घेतो किंवा त्या परि 
स्थितीतून निसटून जातो. पूर्वीची परिस्थिती आव- 
डळी नाही तर तिच्याऐवजी त्याला हवी असलेली परि- 
स्थिती ( 0०51101 ) निर्माण करण्याचा तो प्रयत्न 
करतो. एखादी परिस्थिती काही काळपर्यंत त्याला प्रिय 
वाटेल व तेथपर्यंत तो त्या परिस्थितीपासून आनंद 
उपभोगील पण तिच्यापासून समाधान प्राप्त होत नाही 
असा क्षण आला तर ती परिस्थिती बदलविण्याचा तो 
प्रयत्न करतो. एका राजकीय पक्षात त्याला सुख मिळाले 
नाही किंबा त्या राजकीय पक्षाने इष्ट ती सुधारणा 
घडून येणार नाही, असे दिसले की तो त्या पक्षात 
सुधारणा करण्याचा प्रवत्न करील किंवा तो पक्ष बद- 
लील; समाजाची ए्बादी रुढ घातक आहे असे त्यास 
दिसले तर तो दुसरी रूढी स्थापन करण्याचा प्रयत्न 
करतो असे त्याचे चाललेले असते. 


कोणत्याच परिस्थितीत माण- 
सात कायमचे समाधान मिळेल असे होत नाही. 
प्रत्येक वेळी आपल्याला हवी असलेली परिस्थिती प्राप्त 
करून घेण्यासाठी तो तकाळातील अनुभवाचा आधार 
घेतो. तो भूतकाळातील अनुभवाच्या आधारावर 
कल्पनेने नवीन जग निर्माण करून त्याशी जुळते 
घेण्याचा प्रयत्न करतो, शाक्य झाळेतर तो परिश्रम 
करून परिस्थितीत मेदळ करतो. हे शक्‍य 


नसल्यास आपल्याचं कल्पनासाम्राज्यात सुख 


मानतो. तो ज्या परिस्थितीशी जुळते घेण्याचा प्रयत्न 
करतो तिचे 


त्याला प्रत्यक्षतः ज्ञान नसते. आपले 
जीवन यांत्रिक आहे बं यांत्रिक रीतीने जुळते घेतल्याने 
स चुल प्रात होऊ शकेळ असे त्यास वाटत 
पण प्रत्यक्षत: अनुभव मात्र उलट येतो, त्याचे 
» त्याला आत्मज्ञान नसते म्हणजे 
ही सुद्धा प्रकतीचेच अंग आहे. म्हणून बाह्य 
माणसाचा प्रकृती व बाह्य परिस्थिती यांच्या परस्पर- 


असते, 


आ मि. -कखगघर चळ, 


"कर्ल 


मराठीचा विकासः महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


गीता आणि मानसशास्त्र 


स्वतःच्या ज्ञात व अज्ञात प्रकृतीच्या गुणधर्मांची 
माहिती नसतें. स्वतःच्या प्रकृतीचे काही गुण त्याला 
माहीत असतात पग अव्यक्त गुणाची माहिती नसते. 
त्याच्या अचेतन मनाचे व्यापार त्यास कळत नाहीत 
त्याच प्रमाणे त्याला वाह्य सृष्टीचे पुरते ज्ञान नसते. 
बाह्य प्रकृतीच्या काही गुणांची त्याला कल्पना असली 
तंरी त्यांची त्याला पूणतः माहिती नसत. व्यक्त प्रक्रृती- 
बद्देळच त्याचे ज्ञान जरी कदाचित पुरेसे असले तरी 
अव्यक्त प्रकृती बद्दलचे त्याला ज्ञान नसते. तो स्वतच्या 
व्यक्त गुणास बाह्य प्रकृतीच्या गुणाशी जुळते घेण्याचा 
( यठंप७ ) प्रयत्न करतो. पण परिस्थिती सतत 
बदलत असते. त्यामुळे एकेवेळी बाह्य परिस्थितीशी 
स्थापन झालेले सुसंवादित्व ( पं ०0१ ) कायम 
राहीलच असे नसते. परिस्थिती बदलली म्हणजे पूर्वीची 
जुळते धेण्याची क्रिया निष्फळ ठरते. अशाश्वत 
मूल्ये शाश्वत आहेत असे मानून तो त्याच्याशी 
जुळते घेण्याचा प्रयत्न करतो व या प्रयत्नात आपण 
यशस्वी झाळो असे कितीही बाटले तरी पुढे आपण 
अज्ञानामुळे वागलो याचा प्रत्यय येऊन निराद्याच 
पदरी येते 
यावरून हे स्पष्ट दिसते की आपण आपले अज्ञान 
व आपले पूवंग्रह कायम ठेवून बदलत्या परिस्थितीशी 
योग्य प्रकारे जुळते घेऊच दाकत नाही. आपण ज्यास 
ज्ञान म्हणतो ते अनेकदा अज्ञान असते, अशाश्वत 
मूल्ये शाश्वत आहेत असे मानून जुळते घेण्याची प्रक्रिया 
अज्ञानातच मोडते. शिवाय व्यक्ति तितक्‍या प्रकृति 
व प्रत्येक व्यक्ति आपल्या इच्छेप्रमाणे जुळते घेण्याचे 
पाहू लागळी तर ती जुळते घेण्याची क्रिया शक्‍य कशी 
होणार ? प्रत्येक मनुष्य आपल्या इच्छेप्रमाणे परि- 
स्थितीत,नबदल घडवून आणू लागला तर संघर्ष निर्माण 
होतील व ते संतत वाढत राहातील हे उघड आहे. 
बाह्य परिस्थितीत सर्वमान्य असे बदल घडवून आणता 
“आले तरच समाजात सर्वांना सोईस्कर अशी परि- 
स्थिती निर्माण होईल. 


गीतेत बाह्य जीवनाशी जुळते घेण्याची युक्ती 
सांगितली आहे. प्रत्येक मनुष्य आपल्या इच्छेप्रमाणे 
परिस्थितीत बदळ करू लागला. तर परिस्थितीवर 
विजय प्रास करणे अशक्य होईल. दिवाय प्रत्येकजण 


11 


आपल्या आवडीच्या परिस्थितीसच ( ००५१1०७) 
जुळते घेऊ इच्छितो. म्हणजे परिस्थितीब्रद्ध होऊ 
इच्छितो, पण ती .परिस्थिती सतत बदलत. असते, 
हे टाळावे म्हणून गीतेत बाह्य परिस्थितीवर :सर्व 
स्थितीत विजय मिळविला पाहिजे असे प्रतिपादन 
केलेल आहे. कोणत्याही एका परिस्थितीशी मिळते घेतले 
की त्याविरुद्ध स्थिती प्राप्त झाली असता ती असह्य 
होते व मनुष्य दवंद्वात गुरफटला जातो. शीत हवामानात 
वाढणारे झाड उष्ण हवामानात आणले की ते मरते. 
व उष्ण हवेतील रोपे थंड हवेत आणले की मरते, 
तद्वतच मजूर श्रीमंत झाला म्हणजे समाधान पावतो 
पण त्याच्या श्रीमंतीचा द्वेष करणारी माणसे त्याला 
सकटात आणतात व हो श्रीमेतीच त्याच्या नाशास 
कारण होते. श्रीमंत मनुष्य मिकारी झाला तर असह्य 
दुःख सहन करतो, समाजात गरीब श्रीमंत, मजूर मालक 
ज्ञानी अज्ञानी ही सव द्वे परिस्थितीमुळे निर्माण होतात 
म्हणून परिस्थितीवर विजय मिळविण्यासाठी परिस्थिती- 
मुळे निर्माण होणाऱ्या दृंद्रापासून मुक्त झाळे पाहिजे 
अशी द्ृंद्र टाळता यावी व सवच प्रकारच्या परि- 
स्थितीशी जुळते घेता यावे म्हणून गीतेने बाह्य परि- 
स्थितीचा विचार करण्याचे पृर्णयणे टाळून इक्षरासंबै- 
गीच्या कल्पनांशी जुळते घेण्याचा मार्ग सांगितला. 
आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक व्यक्तीस आपल्या मोहास 
आवरून स्वतःच्या मनावर निथेत्रण ठेवण्याची शिकवण. 
दिली आहे. | 
यात आपल्या सहजप्रव्वत्तीचे नियत्रण व दमन कर 
ण्याचा भाग येतो. माणसाने बाह्य परिस्थितीमुळे 
निर्माण होणाऱ्या काम क्रो मद मत्सर मोह भ्रम 
इत्यादी सव रिपूंचे दमन करून परिस्थितीच्या प्रक्रिये- 
सुळे निर्माण होणाऱ्या सव विकारांपासून मुक्तः 
व्हावे. ज्यास स्वधर्म म्हणून मानण्यात त्या शास्त्रोक्त 
नियमाचे पालन करावे अता गीतेचा उपदेश आहे, 
या उपदेशानुसार भारतीय लोक . हजारो वर्षापासून 
वागत आले आहेत. आपल्या टेंगिक प्रकृतिवर विजय 
प्राप्त करण्यासाठी त्यानी ब्रह्मचर्याचा आदर्श स्वीकारळाः 
आहि. धर्माने घाळून दिलेल्या नियमाप्रमाणे वांगण्या- 
साठी ते सोंदयंदृष्टीचा त्याग करीत आहेत. त्यांच्या 
गी घा1ए6€ वर दडपण पडले आहे. त्याच्या 
सहनशीलतेचा लोप होत चालला आहे. आपण. बहुर 


संगणकीकृत 


नवभारत 


तीशी आपल्या पूर्वजांच्या श्रेष्ठतेची बढाई मारतो. 
त्यांच्या पुण्याइवर जगतो. नवीन संशोधन करण्यास 
आंवइय़क अशी पू्वंग्रहरहित दृष्टीच्या अभावामुळे 
संबंच क्षेत्रात आपण मागे पडलो आहो. 

गीतेची ही शिकवण मानवी स्वभावास अनुसरून 
औहेंः काय १ व॑ तिच्यामुळे मनाचा योग्य रीतीने 
विकास' होतो काय १ या मुद्याचा आपण विचार करू. 
ही शिकवण मनुष्यम्वमावास घरून असेळ तर 
आपणास प्रयत्नाने आपल्यामधील दृंद्रावर कायमचा 
विंजयं प्राप्त करता येईल, उलट ती मानवीस्वभावा- 
विरुद्ध असेळ तर आपल्यामधील द्वंद्र तसेच कायम 
रॉहीळ आतापर्यंतच्या अनुभवावरून माणसास 
आपल्या सहजप्रव्रत्तीचे कायमच दमन करून 
आपल्या स्वभावास कायमची मुरड देणे शक्‍य 
आहे असे दिसत नाही; म्हणून गीतेची ही 
शिकवण मानवी स्वभावास अनुसरून आहे. अते 
म्हणण्यापक्षा ती एका विशिष्ट ज्ञानद्यास्त्रावर ( ९७18- 
८श००1०४% ) आधारलेली आहे. असे म्हणणे योग्य 
ठरते; मनुष्य जन्मतःच काही न्यूनता (५911010938) 
घेऊन जन्मास येतो त्यामुळे त्याच्यात दृंद्र निर्माण 
होते पण काही विशिष्ट आचाराच्या व विचाराच्या 
संबयीच्या संस्कारामुळे ही न्यूनता नष्ट करता येते 
हॉ. विचार या ज्ञानशास्त्रात अभिप्रत आह. पण 
आपला अनुभव मात्र वेगळा आहे. माणसाच्या 
सहजप्रत्रत्तीस काही प्रमाणात नियंत्रित करता येईल 
पण: त्यांचे वाटेल त्या प्रमाणात दमन करता येत नाही. 
गीतेची शिकवण व्यक्तीच्या आवडीनिवडी लक्षात 
घेऊन तिच्या विकासास संधी द्यावी या मुद्यावर भर 
देत नाही. तसे जर असते तर व्यक्तीला त्याच्या 
ऑवडीनिवडी लक्षात घेऊन त्याशी सुसंगत असा 
आपला विकास करून घेता आला असता. येथे याच्या 
उलट प्रकार आहे. गीतेचे विशिष्ट ज्ञानशास्र आहे. 
या ज्ञानशास्त्रात व्यक्तीने विशिष्ट कत्मनाशी कसे 
मिळते. घ्यावे यावर भर दिला आहे. हे .ज्ञानशास्त्र 
माणसाला कोणत्या रीतीने परिस्थितिमद्ध होता येईल 
'याः्ची, दिकवण देते. दुसऱ्या शाब्दात मनुष्य हा सृजन- 


शापरढ प्राणी आहे ह्या सत्याकडे गीता दुलंक्ष करते. - 


माणसाचे मन जणु यंत्राप्रमाणे आहे व त्याला हवे 


ष्रे 


अनुक्रमणिका 


तसे वाकविता येईल या वृत्तीने मनाच्या व्यापाराकडे 
पाहावे. सत्यशोधनाभिमुख, निर्भय व बंड'बोर मनुष्य 
गीतेतील अस विचार अमान्य करू लागला तर त्यात 
आश्चये करण्याचे कारण नाही. 


शिक्षणाचा इतिहास पाहिला असता मनाच्या 
क्रियांना अशा रीतीने परिस्थितीबद्ध करणे म्हणजेच 
योग्य शिक्षण देणे होय अजी आजपयंत शिक्षणाची 
व्याख्या करण्यात आली, तसेच जे कुटुंब, समाज ब 
प्रचलित राज्यसंस्था यांच्याशी जुळते घेण्यास साहाय्य 
करते तेच योग्य शिक्षण होय अंस अजूनही समजण्यात 
येते. पण त्यात्ररोत्रर हेही खरे आहे की मनाला वाटेल 
त्या प्रमाणात असे परिस्थितीवद्ध करता येत नाही. ही 
गोष्ट! मानसक्यास्रश्ञांना आता कळून चुकली आहे. 
काही टं लोक वाटेल त्या परिस्थितीशी सहज 
जुळते घऊ शकतात पण केवळ परिस्थितीशी जुळत 
घेण्याने, किंवा दुसऱ्यांचे अनुकरण करण्याने व्यक्ती 
माणसाचा योग्य विकास होऊ शकत नाही. व्यक्तींचा 
विकास स्व्रातंत्रयाच्या वातावरणात होतो, माणसाच्या 
आत्माविष्कारास संधी दिल्याने त्याचा विकास होतो 
यासाठी परिस्थितीबद्ध राहण्यापेक्षा परिस्थितीवर 
विजय मिळवण्याची जास्त आवरयकता आहे. 


रि माणसाचे मन परिस्थितीबद्द करून त्याचा 
कोंडमारा केल्यास त्याच्या मनात संघपधे निर्माण 
होऊन मनोविकृती निर्माण होतात असा शोध 
मनोवि-छेपणद्ात्रश्ञानी लावला आहे. या शास्त्राच्या 
ह््टीने आपले चेतन मन म्हणजे सर्दी काही 
नव्हे. चेतन ी मनाच्याही पलीकडे अचेतन मन 
असत. या अचेतन. मनाची आपल्याला विशेष जाणीव 
नसते पण त्यामुळे आपल्या जीवनाची घडण होते. या 
मनांची गुपिते शोधून काढण्याचा प्रय्न पाश्चात्य 
मानसशास्र्ञानी अलिकडेच सुरू केला आहे. या 
शास्त्रांच्या मते हजारो वर्षांच्या सुधारणेमुळे आपले 
चेतन मन काहीत सुधारळेळे असळे तरी ज्यास आपण 
अचेतन मन म्हणतो असा आपल्या मनाचा मोठा 
ह्स्सा अजूनही असंस्कृत व विष्कळीत आहे. हजारो 
वघ्रापासून आपण भीति, राग, ठेंगिक प्रवृत्ती इत्यादी 
प्रत्तींना दाबून टाकण्या'चा प्रयत्न करीत असलो तरी 
त्यात आपल्याला फारच थोडे यदा प्राप्त झाले आहे, 


उड 


"कखगघर चघजसज? 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


गीता आणि.मानसशास्त्र 


कारण आपल्या इच्छांचे दमन करण्याच्या प्रयत्नात 
आपण आपल्या इच्छा चेतन * मनातून .जाणीवेच्या 
प्रांतातून अचेतन मनात घ ल्वून देत असतो, 'व.त्या 
अचेतन मनात' कायम असतात व तेथे: त्यांचे गंड 
( 08०0111९55 ) तयार होतात. गंड 'हा आपल्या 
विचार भावनांचा पथक्र झालेला भाग असतो व' तो 
योग्य संधी सापडताच जाणीवेच्या पातळीवर येण्यासाठी 


प्रयत्न करतो. त्याच्या प्रगटीकरणास संतत प्रतित्रंध . 


होत गेल्यास मानसिक विकृती निर्माण होतात. 

आपले मन अद्या अनेक 0०001९5 व्याप्त असते 
व त्यांच्या (परस्पर) प्रक्रियामुळे मनात संघर्ष निर्माण 
होतात. हे मानसिक संघर्ष बाह्यतः जगात प्रगट झाले 
म्हणजे वाह्य जगात कलह निर्माण होतात. गंड जांणी- 
वेच्या पातळीवर आणून त्यांचे वि-छेपण केले म्हणजे ते 
नष्ट होऊ शकतात असे मानस्ात्र्ञांचे मत आहे. 
गड नष्ट करण्यासाठी त्यांना मनाच्या ए्भागावर 
आणून त्यांच्या प्रगंटीकेरणासं वाव देणे आवश्‍यक असते. 
- मनोविळेष्णशासत्रज्ञ , आप्रल्या . सहजप्रवृत्ती व गंड 
यांचे संतत. दमन करण्याच्या, विरोधी असतो... कारण 
असे दमन.. केल्याने संघर्ष नष्ट न..होता तो कायम 
राहतो. इतकेच नव्हे तर तो वाढतो; मनोवि-छेप्रण- 


ज्ास्नज्ञांना मनोविक्रती . नष्ट करण्यात, जेयश आले. 


शै 


त्यावरून संघर्ष नष्ट करण्याच्या त्याच्या. पद्धतीपासून 
आपल्याला बरेच शिकण्यासारखे आहे हे स्पष्ट होते. 


मानवी मंनात सैघर्ष सतत चाळू असतो हे मनोवि-छे- 
घणंशात्ञज्ञ व गीता या दोहोंनाही मान्य आहे हे येथे 
नमूद केळे 
अक्शा दोन्ही भागात चालू असतो. मनोविलछषण- 
शास्त्रज्ञ व गीता या दोहोंच्या दृष्टिकोनांत भद जो 
दिंसतो तो संघष नष्ट. करण्याचे बाबतीत. मनोवि-छेषण- 
शास्त्रज्ञ संघर्ष मनाच्या पृष्ठभागावर ' आणून नष्ट 
करण्याचा प्रयत्न करतो तर गीता मना'चे नियत्रण करून 
मनाच्या पृष्ठभांगाबरील संघर्ष मनाच्या खोल गाभाऱ्यात 
दंडपण्याचीं शिंकवण देतो. मनाच्या खोल गाभाऱ्यात 
दडपून गेलेल्या संघर्षाची मनाला जाणीव नसते, पण 
त्याचे कार्य चाळूच असते, जोपर्यंत संघष कायम आहे 
याची मनाला जॉणोब नसते तोपर्यंत तो नष्ट करण्याच 
नावच नको, पण. हे संघर्ष बाणीवेच्या एडठभागावर 


पाहिज हां संघर्ष मनाच्या चेतन व अचेतन 


येण्यासाठी प्रयत्न करीत असतात व. ते वाढले .तर 
त्यांचा मनावर व. शरीरावर विपरीत परीणाम होत 
असतो. यासाठी मनात बास करीत असलेल्या अचेतन 
प्रेरणेच्या (10113०18९0) प्रगटीकरणास वाव न मिळाल्या- 
मुळे व बाह्य परिस्थतीच्या दडपणामुळे गंडात रूपांतर 
कसे होते हे माणसाला समजले पाहिजे, मनोवि-छषण- 
शास्त्रज्ञ या गंडास मनाच्या एष्ठमागावर आणतो. व 
रोग्यास त्याची जाणीव करून देतो. त्याचा रोग्याच्या 
भूतकाळातील जीवनाशी संबंध कसा आहे हे दाखवून 
त्याचे खरे स्वरूप पटवून देतो. हो पद्धती गीतेच्या' 
पद्धतीपेक्षा अगदीच मिन्न आहे. गीतेने शरीरास.ग्रोण 
लेखले असून आत्मा अमर आहे याची सदेव स्मृति 
बांळगावयास सांगितले आहे. यामुळे गीता आपणास 
कल्पनेच्या जगात रममाण असण्यास प्रश्चत्त करत. ज्यास 
आपण चुक्रीच्या कल्पना व चुकीच्या भावना म्हणतो 
त्याच्या बाह्याविष्कारास विरोध करून त्यांचे दमन करणे 
व ज्या कल्पना चांगल्या समजण्यात येतात त्या 
कल्पना आत्मंसंमोहना ( 8०! ७१00०४७ ) च्या 
मार्गीने मनांत दृढ करणे या गोष्टीस गीतेच्या रिकवणु- 
कीत मोठे महत्त्व आहे. पण त्यामुळे व्यक्ति स्वतः- 
मधील दंद्राच्या संघर्षापासून मुक्त होऊ शकत नाही. 

मनोविरछेषणाच्या पद्धतीने व्यक्तीमधील संघषे 
घालवून देऊन तिचे भोवतालच्या परिस्थितीशी जुळते 
घेता येते. मनोविओछेषणाने जगातील सव संघर्षाचे मूळ 
नष्ट झालेळे नसंत व परिस्थिती बदलली किंवा' बाह्य 
परिस्थितीमुळे मनावर जास्त दडपण बसले म्हणजे 
मनात पुनः तीत्र संघर्ष निर्माण होतात, हे जरी खरे 
असले तरी मनातील गंड घालवून देणे हाच बाह्य 
परिस्थितीशी जुळते घेण्याचा योग्य मार्ग होय. ह्या- 
बाबत मनोवि-छेषणशास्त्रज्ञात मतैक्य आहे. गीता मात्र 
मनास आदरा द्विस्त लावून देण्याचा प्रयत्न करीत 
असतानाच वर्तमानकाळातील संघर्षाकडे दुलेक्ष करा- 
वयाचे शिकविते, जे संघषे जाणीवेच्या पातळीवर येऊ 
पाहातात त्यांचे दमन करावयास सांगते. म्हणून गीतेने 
सांगितलेल्या मार्गाने जीवनाचे प्रश्न कायमचे सटू 
शकतील असे म्हणता येत नाही, 
वैयक्तिक फरक 

गीतेत व्यक्तिमात्रांनी आपल्या अनिष्ट भावनांचे 
दमन कराबे असा उपदेश केला असल्यामुळे तिच्या- 


५३ 


नवभारत 


मध्ये वैयक्तिक फरकाचा विचार केलेला .नसावा असे 
वाटण्याचा संभव आहे.. पण हा विःचार बरोबर नाही. 
'यक्तिव्यक्तीमध्ये जे फरक आढळतात त्याचा गीतेत 
थोडाफार विचार केलेला आहे. माणसाच्या स्वभाव- 
धर्मांत व्यक्तिपरत्वे फरक पडतो, असे गीता सांगते. 
पण सर्वच प्रवृत्तीच्या माणसानी इंट्रियनिग्रह करणे 
गीतेने आवरयक मानले आहे. गीतेत पुढील बाजतीत 
वैयक्तिक फरकाचा उछेख केळेला आढळतो, 

. !१. माणसाच्या अंगच्या गुणाप्रमाणे त्यांचे तीन 
गटात विभाजन केलेले आहे. त्यास सत्त्वगुणी, रजोगुणी 
व' तमोगुणी अश्शी नावे आहेत. 


२. गुणकर्माप्रमाणे वैयक्तिक फरक पडतात. म्हणून 
गीतेने माणसाचे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ब शूद्र या चार 
वर्णात विभाजन केलेले आहे. या संब्रंधीचे विस्तृत 
विवेचन गीता आणि समाजरचना या प्रकरणात 
येऊन गेले आहे. 

३, माणसाच्या श्रद्धेनुसार त्याच्या जीवनाकडे 
पाहण्याच्या दृष्टिकोणात फरक आढळतो, कोणाची 
श्रद्धा भीतीवर आधारलेली असंत तर कोणाची विचार 
व अनुभवावर आधारलेली असते, प्रत्येकाचा अनुमव 
बेंगळा असतो, त्याच्या अनुभवाची खोली व व्याप- 
कता ज्या प्रकारची असेल त्याप्रमाणे त्याची श्रद्धा 
असते. गीतेने माणसाच्या भद्वेचेही तीन गटात 
विभाजन केलेळे आहे. 


४, गीतेत माणसाचे आसुरी लोक व देवी लोक असें 
दोन प्रकार कल्पिळे आहेत. 


वरील चार प्रकारच्या फरकापेक्री त्रिगुण व चातु- 
वैण्य यासंत्रेधीची चर्चा मांगे येऊन गेली आहे म्हणून 
आता श्रद्धात्रय आसुरी ब देवी लोक याचा थोड- 
क्यात परामशी घेऊन ही चर्चा संपवू -- 


श्रद्धाचर्‍य 

* प्रत्येक माणसाचा जीवनाकडे पाहाण्याचा दृष्टिकोन 
त्याच्या श्रद्धेवर आधारळेटा असतो. आपला जीब- 
नाशी जसा संत्रंध आळेला असतो म्हणजे जीवनात 
आपल्याला जे बेरेवाइंट अनुभव प्राप्त झालेळे असतात 
कजे ज्ञान प्रास झाळेळे असते त्यानुसार आपली श्रद्धा 
बनते. जीवनकल्हात स्वसंरक्षणार्थ त्याने जे विश्वास 


स्वीकारलेले असतात. त्याच्या अंनुसार त्याच्या हातून 
कृति घडते. माणसाचा जसजसा विकास होत असतो 
तसतता त्याचा जीवनाकडे पाहाण्याच्या दृष्टिकोनात 
फरक पडत जातो म्हणजेच त्याच्या श्रद्धेचही स्वरूप 
बदलते. रूढिप्रिय माणसाची श्रद्धा स्थिर असते. 
स्वातत्र्यप्रिय माणसाची श्रद्धा त्याच्या स्वातंत्र्यप्रात्तीच्या 
प्रेरणेनुसार बदलणारी असू शकते. 

प्रत्येक मनुष्य जीवनात आपल्या श्रद्धेनुसार आपल्या 
स्वतःच्या व इतरांच्या क्रियांचे मूल्यमापन करीत 
असतो व त्याच्या या मूल्यमापनानुसार त्याचे आचार 
व विचार बनतात; म्हणून एखादा मनुष्य कसा आहे 
किंबा प्राप्त परिस्थितीस कशा रीतीने तोंड देईल हे त्या 
व्यक्तीच्या श्रद्धेवर अवलंबून असते, बहुतेकांनी भापली 
श्रद्धा कोणत्या प्रकारची आहे याचा बिचार केलेला 
नसतो. मात्र काही लोक आपली श्रद्धा कोणत्या 
प्रकारची आहे याचा विचार करतात, यावर त्यांच्या 
जीवनाचे तत्त्वश्ञान आधारलेले असते. 


श्रद्धा दोन प्रकारची असू शकते. एक बाह्यतः 


स्वीकारलेली व दुसरी स्वतःच्या जीवनाविषयीच्या 


कल्पनेतून उद्भवलेली. मनुष्य जीवनाशी जुळते घेण्याचा 
प्रयत्न करीत असता भीतीने वा अन्य कारणाने प्रमाणा- 
वर विश्वास ठेवून दुसऱ्याच्या कल्पना आत्मसात 
ह. हि वागतो त्यावेळी ती श्रद्धा बाह्यतः 
कारलळी असते, आपण ज्या धर्मांत जर 
घर्म आपण आपला म्हणतो तो घम न शारपिक 
स्वीकारलेला असतो. ही बाह्यतः स्वीकारलेली श्रद्धा 
होय, त्याचप्रमाणे आपण समाजाच्या चालीरीती व रूढी 
श्रद्धेमुळे स्वीकारतो ब ही अंधश्रद्धाही बनू शकते 
याच्या उलट आपल्या प्रक्षतीच्या री | 
भवांने जी श्रद्धा स्वीकारतो 


जीवनाचे सर्व प्रश्न सुटू शकतील 


से त्याची श्रद्धा आंतरिक १ 
आहे असे म्हटले पाहिजे, पम] 


बर श्रद्धेचे बाह्यतः: 


स्वीकारळेली श्रद्ध आं 
श्रद्धा असे दोन प्रकार 1 व आंतरिक 


ष्‌ :> ड 


> गक 
न्य - का ृ *तथदधन ” 
जळता ऊर 


सगणकाकृत 


गीता आणि मानसशास्त्र 


प्रकार नेहमीच एकमेकांपासून वेगळे दाखविता येतील 
असे नाही. विज्ञानामुळे जीवनाचे सर्व प्रश्न सुटू शक- 
तील असे म्हणणाऱ्या व्यक्तीने हा विश्वास बाह्यतः 
दुसऱ्याच्या प्रमाणावर स्वीकारला असल तर तो बाह्यतः 
स्वीकारलेला विश्नास आहे असे आपण म्हणू; पण त्या 
व्यक्तीचा तो विश्वास तिच्या प्रत्यक्ष अनुभवातून 
निर्माण झालां असेल तर त्याचा विश्वास आंतरिक 
आहे असे म्हणता येईल. प्रत्येक व्यक्ती जीवनात 
स्वतःचे अनुभव प्राप्त करते त्याचप्रमाणे तिच्यावर 
छोकमताचा प्रभाव पडलेला असतो. यावरून माण- 
साची श्रद्धा बहुधा त्याचे स्वानुभव व बाह्यप्रमाण या 
दोहोंच्या संमिश्रणाने बनलेली असते असे आपणास 
म्हणता येईल, | 

गीतेत सात्त्विक, राजत वब तामस अशा तीन प्रका- 
रच्या श्रद्धेचा उछछेख आला आहे म्हणून श्रद्धेचही 
तीनच प्रकार असू शकतात ' असे मानण्याचे कारणं 
नाही. उलट माणसाचे जीवनाकडे पाहाण्याचे जे 
असंख्य दृष्टिकोन असतात त्यांच्यावरून गीताकारांनी 
त्याचे तीन विभाग पाडळे आहेत असे म्हणणे जास्त 
भ्रयस्कर आहे. 

प्रत्येक माणसाची श्रद्धा त्याच्या प्रकृतिधर्भानुसार 
बनलेली असते. प्रत्येक माणसाच्या शरीर व मनाची 
ठेवण जशी असेल तशी त्याची वृत्ती बनते व त्या- 
नुसार त्यांचे विश्वास बनतात. त्याचा आहार त्याच्या 
श्रद्धेप्रमाणेच असतो इतकेच नव्हे तर तप, यज्ञ, दान 
इत्यादी कर्मांजाबत त्याची वृत्ती त्याच्या श्रद्धेप्रमाणेच 
असते. सत्त्वगुणी मनुष्य देवाचे भजन करील तो सात्विक 
आहार पसंत कर॑ ल. आरोग्य, बुद्धी, शक्ती, सुख व प्रेम 
वाढविणारे रुचिकर, स्निग्ध व मन प्रसन्न करणारे खाद्य 
पदार्थ त्यास आवडतील. यज्ञ करताना फळाची इच्छा 
न धरता यज्ञ करणे आपले कतेन्य आहे असे समजून 
शांत चित्ताने व शास्त्रविधीने तो यज्ञ करील, तो मन 
नेहमी प्रसन्न ठेवतो. फळाची इच्छा न धरता निष्काम 
वृत्तीने शारीरिक, वाचिक व मानसिक तप करतो हीच 
निष्काम वृत्ति तो दान करतानाही दाखवील, दान 
करणे आपले कर्तव्य आहे असे समजून आपल्यावर 
अपकार करणारासही तो दान करील. 

राजस वृत्तीचा मनुष्य यक्षराक्षपांचे भजन करतो. 
तिखट, आंबट, अति उष्ण, झणझणीत, निरस, दाह 


करणारे त्याचप्रमाणे दुःख, झोक व रोग उत्पन्न 
करणारे आहार त्याला प्रिय असतात. तो फळावर दृष्टि 
"ठेवून आठाप्रतिष्ठासाठी यज्ञ करतो. त्याच्या तपा- 
चरणातेही असाच हेतु असतो. आपला सत्कार 
व्हावा, आपल्याला मान मिळावा, लोकांनी आपली 
पूजा करावी या हेतून त्याचप्रमाणे ढोंग माजविण्याच्या 
हेतूने तो तप करतो. तो.' दान करीळ पण परतफेड 
व्हावी या हेतूने किंवा इतर काही फल्प्रास्तीच्या अपेक्षेने, 
दान करतानाही त्याच्या मनाची तडफड होते. 


ज्याच्या चित्तात. कोणत्याही प्रकारची ०४१९ 
नाही असे लोक तामसिक श्रद्धेचे लोक होत. त्यांच्या 
क्रिया अविचाराच्या असतात, त्यात विवेकाचा अंद 
दिसंत नाही. तामस वृत्तीच्या माणसांना अन्न चांगळेच 
पाहिज असे नसते. निरस, दुगेधीयुक्त, शिळे, उष व 
अपवित्र अन्नही त्यांना चालते. यज्ञ करताना तो ते 
शास्त्रविधीस धरून आहे किंवा नाही याकडे लक्ष 
देणार नाही. त्याच्या यज्ञात श्रद्धेचा भाग नसतो. यज्ञ 
करावयाचा म्हणून करावयाचा. त्यासाठी आवइयक 
आचारविधी पाळलेच पाहिजेत हा विचार त्यास 

* स्पर्श करीत नाही. तो कष्ट सहन करतो पणते 
चांगल्या कामासाठी नव्हत, हेकटपणाने स्वतःला 
पीडाकारक किंवा दुसऱ्याचा नाश करण्यासाठी तो तप 
करीळ, दान करतानाही तो ते सत्पात्री पडते किंवा 
नाही ते पाहाणार नाही, तो अयोग्य माणसास दान 
करील पण ते करताना दुसऱ्याची अवहेलना करण्यास. 
चुकणार नाही. 


याप्रमाणे समाजात विविध ब्रत्तीचे लोक आढळतात, 
यांपैकी तामस वृत्तीच्या लोकांचे सर्वच कार्य अविचा- 
राचे, लहरींचे व शास्रविधीला सोडून असते हे उघड 
आहे. त्याची श्रद्धा तामस असते असे जरी गीतेत 
म्हटले असले तरी वास्तविकपणे ते अश्रद्धेने कार्य 
करतात. त्यांची शास्त्रावर श्रद्धा नसते अशांनी केलेले 
हवन, त्यानी दिलेळे ज्ञान, आचरलेले तप किंबा इतर 
कार्य असत्‌ असे-म्हटळे जाते. ते परलोकात उपयोगी 
पडत नाही व इहलोकातही उपयोगी पडत नाही. 


मनुष्य ज्या प्रकारचा असेल त्याप्रकारचें कार्य 
त्याच्या हातून घडते. सात्विक मांणसाच्या हातून 
मुख्यतः सात्विक वृत्तीची कृत्यें घडतील ब रांजस- 


५५ 


'ननबभारत 


वृत्तीच्या माणसाच्या हातून राजसवृत्तीस अनुरूप 
अशी कार्ये घडतील, कारण प्रत्येक मनुष्य आपल्या 
स्वभावधर्मानुसारच वागण्याचा प्रयत्न करीत असतो. 
असे जरी असले तरी गीतेच्या एकंदर धोरणावरून 
माणसाच्या ह्या वृत्ती नेहमीच स्थिर असतात; असे 
दिसत नाही. त्याच्या श्रद्धेत बदल होऊ शकतो. निदान 
तसा बदल व्हावा यासाठी प्रयत्न करणे त्याचे कतेब्य 
आहे. माणसामध्ये फलावर आद्या ठेवून कमे करीत 
राहण्याची वृत्ती आहे खरी, पण त्याने फलाश्यारहित 
काय करण्यासाठी म्हणजे सात्विक माणसे ज्या वृत्तीने 
कार्य करतात त्याप्रमाणे काये करण्यासाठी धडपडावे 
राजस वृत्तीचा मनुष्य ढोंग माजविण्याच्या दृष्टीने तप 
करतो किंवा दिलेळे दान परत मिळावे या बुद्धीने.दान 
करतो. पण जर तो सात्विक माणसाप्रमाणे निष्काम 
वृत्तीने शास्रात सांगितल्याप्रमाणे दान करू लागला 
तर त्याची उन्नति होईल. मात्र जे कम करावयाचे ते 
शास्त्रोक्त असेल याची त्याने खात्री करून घ्यावी. ते 
श्रद्धायुक्त अंतःकरणाचे असूनही शास्त्रविधी बरोबर 
न पाळता यजन करीत असतील तर त्याची निष्ठा 
निरुपयोगी होय. 


दैवी ब आसुरी लोक 


यादिवाय गीतेत माणसाचे देवी व॒ आसुरी 
स्वभावाचे लोक असे दोन प्रकार कल्पिळे आहेत. 
गीतेच्या १६ व्या अध्यायात श्रीकृष्णाने या दोन्ही 
प्रकृतीच्या माणसाचे स्वभावविशेष सांगितलेळे आहेत 
निर्भयता, सात्विक वृत्ती, अहिंसा, सत्य, त्याग 
तेजस्विता इत्यादी लक्षणे ज्यांच्या अंगी दिसतात ते 
दैवी संपत्ती घऊन आलेले लोक होत. (अ. १६.१) 
उलट आसुरी संपत्तीच्या लोकांच्या अंगी दांभिकपणा, 
दर्प, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरपणा, आणि अज्ञान इयादी 
दुर्ग दिसून येतात. (अ. १६ ४) व्यवहारामध्ये ठोकळ- 
मानाने ज्यांना चांगळे व वाईट म्हणू त्यानाच 
श्रीकृष्णाने दैवी संपत्तीचे व आसुरी संपत्तीचे लोक 
म्हणून संत्रोधले आहे. आसुरी संपत्तीच्या लोकास 
प्रवृत्ती व निवृत्ति याचे ज्ञान नसते, (अ. १६ ५) उलट 
दैवी संपत्तीच्या जीवनाचे कमी आधिक प्रमाणात 
सम्यकज्ञान झालेले असंत. दैवी सदगुण मोक्षप्राततीला 

आणि आसुरी दुगुण बैधनाला कारण होतात 


अनुक्रमणिका 


येथे श्रीकृष्णाने सतप्रवृत्त आणि दु'प्रवृत्त लोकां- 
विष्रयी केळेळे विधान केवळ ठोकळमानानेःच खरे मानावे 
लागेल, येथे श्रीकुष्णाने अहिंसक माणसास देवी गुणाचा 
म्हणून संत्रोधिळे आहे. पण खरोखर अहिंसक कोणास 
म्हणावे व युध्दात लढणारा अहिंसक होतो किंवा नाही 
व होत असल्यास केऱ्हा व कसा होतो ह्याचा निर्णय 
घेणे कठीण आहे. श्रीकृष्ण अजुंनास देवी गुणाचा म्हणून 
संब्रोधतात याचा अर्थ असा की युध्द करूनहो माणसास 
अहिंसक म्हणून मिरवता येऊ शकते. युद्ध करणारा 


-अहिंसक जर होऊ शकत असेल तर ते कोणत्या 


परिस्थितीत १ या प्रश्नाचे उत्तर देंगे साधी गोष्ट ना 

हीच गोष्ट सत्य, त्याग, क्षमा; शुचिभूतपणा या गुणांच्या 
बात्रतीत खरी आहे. श्रीकृष्णाने हे शब्द अगदी वरवरच्या 
अर्थाने ( ४0]॥९॥॥०॥) 5९18९) वापरले आहेत-असे 
नसून त्या विशिष्ट संस्कृतीत त्यांना जो अथे होता तो 
लक्षात घेऊन . वापरळे. आहेत. चातुवेर्ण्यातीलळ- चार 
वंणोपैक्री देवी गुणांचे वण कोणंते व आसुरी गुणांचे-वणे 
कोणंत याचाही येथ स्पष्टपणे ठळगडा होत नाही. पण 
ज्याअर्थी खुद्द गीतेतच ब्राह्मण-व क्षत्रिय या वर्णास वैद्य 


, व झूट्ट या वर्णापेक्षा भ्र्ठ मानले आहे (अ. ९.२२) 


त्या अर्थी ब्राह्मण व क्षत्रिय. वण देवी गुणाचे मानले गेले 
असण्याचा संभव आहे. ब्राह्मणाचे गुण देवी गुण :होत 
असे म्हटल्याने बहुधा कोणाचा विरोध असणार नाही 
पण गीतेत. क्षत्रियासही दैवी गुणाचे. संत्रोधण्यात आले 
आहे. अजुनास तू देवी. गुणाचा आहेस असे खुद्द 
श्रीकृष्णानेच म्हटळे आहें त्यामुळे बरील विधानास पुष्टी 
मिळते 

गीतेत श्रीकृष्णाने नास्तिक लोकास आसरी गण घेऊन 
येणार्‍या लोकांच्या मालिकत टाकले आहे (अ. १६-०८) 
इतकच नऱ्ह तर त्यांच्याबद्दल घगा दर्शविली आहे 
आसुरी स्वभावाचे लोक जग असत्य, अनित्य, निराधार 
व इश्वरराहत. आहे असे समजतात. श्रीकृष्णाने येथ जे 
इश्वरात न मानणाऱ्या लोकास आसुरी म्हटळे आहे ते 
आपणास पटण्यासारखे नाही. नास्तिकम्हट्ला कीं तो 
बढाइखोर, ताठळेळा, संपत्ती व मान याने मदोन्मत 
झालेला असतो व आंस्तिक म्हटला की तो पवित्र 
विचाराचा, सात्विक वृत्तीचा असतो असे मुळीच 
नाही, जगाच्या इतिहासात नास्तिक म्हणून समजले 


गठढळ भगवान बुद्ध, आगरकर यांच्यासारख्या लोको 


५६ 


उक 


-करगघलचिघनसञ? 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


गीता आणि मानसशास्त्र 


आतर लोकांनी जी कामगिरी केली तिचा दर्जा इतर 
कोणत्याही आस्तिकाच्या कायीपेक्षा कमी नव्हता. 


काही जणास आस्तिक लोक केवळ भौतिक 
लाभाचा विचार करतात ब आस्तिक लोक मुख्यत्वे- 
करून आध्यात्मिक विकासाचा विचार करतात असे 
वाटते पण ह्या म्हणण्यात काही विशेषे अर्थ नाही. खरे 
पाहिळे असता आध्यात्मिक कश्यास म्हणावे हेच 
अंनकास सांगता येत नाही, आस्तिक लोकातही 
यात्राबत एकमत नसते. मग त्याच्या प्राप्तीचा 
मुद्दा दूस्च राहिला. कोणी ग्रंथोक्त त्रतंवेकल्ये केल्याने 
कोणी जपतपांने आपल्यात आध्यात्मिकता आली असे 
समजतात, कोणी धार्मिक विषयावर चर्चा करण्यात 
पटाइत असतात व त्यामुळे आपण आध्यात्मिक 
बनलो असे त्यास वाटते. पण हे लोक केवळ त्या 
विशिष्ट कृती करतात म्हणून ते श्रेष्ठ होत नाहीत 
आस्तिक व नास्तिक असे दोन्ही प्रकारचे लोक 
लाभाची इच्छा धरतात. जो अध्यात्मवादी मनुष्य 
आध्यात्मिक कल्पनांनी धर्माचे रक्षण करू इच्छितो तो 
वास्तविकपणे अध्यात्मासाठी धडपडत ,.नाही, तर 
आध्यात्मिक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कल्पनांनी 
आपल्या जीवनातील भकासपणा दूर करण्यासाठी 
त्याचा प्रयत्न असतो. अश्या कल्पना स्वीकारल्याने 
देवळे, तीथस्थाने, मठ इत्यादी ठिकाणी जो लाभ 
मिळतो व समाजात त्याला जी प्रतिष्ठा मिळते ती 
त्यात्या हवी असते. असा मनुष्य बहुधा अंधश्रद्धेने 
वागतो. 


न, भा. ८ 


१ * ९ 
ष्छि 


य््च्च्च्स्च्स््््त््त्च्व््क्च््च्च्त्च्््च््च्च्चच्क्च्च्च 


लेखकांना विनंति 


नवभारत. ' मासिकासाठी पाठवावयाचे 
लेख कागदाच्या, एकाच बाजूवर शाइने., 
सुवाच्य लिहावे 


(२) लेखाची. पोंच ताबडतोब. देण्यात येऊन 
त्यासंबंधी निकाल सामान्यतः एक महिन्यात 
कळविण्यात येईल, न स्वीकारलेला लेख 
परत करण्यासाठी अवश्य तो टपालखचे 
प्राठवावा 


| न 
| (३) लेखाची मर्यादा सामान्यतः ४००० दाब्दां- 
हून अधिक नसावी. अनेक अंकातून 
लेखांक देण्यापेक्षा विरिष्ट सुद्यावर स्वतंत्र 
लेख लिहिणे बेर 


४ ) आडायाला बाध न आणता खाची मर्यादा 
कमी करण्याचा 'अधिकार संपादकमंडळाला 


राहील 


(५) लेखांबद्दळ अल्पस्वल्प मोबदला देण्याचे 
संपादकमंडळाने ठरविठे आहे 


७ ४ ०-३ ७-७ : श्र्र श्र 5 रळ क सर रर > ट्या ५: 2 2 क क सी टका ह क & 9 


(६) अभिप्रायासाठी पाठवावयाच्या पुस्तकांच्या 
दोन प्रती येणे लवकर अभिप्राय देण्याचे | 
दृष्टीने सोयीचे पडते % 


७) लेख, संपादक्रासाठी इतर कांही मजकूर चं 
अंभिप्रायासांठी पुस्तके कार्यकारी संपांदकांचे 
पत्त्यावर मुंबईस पाठविणे 


| 
| 


दळ 
ज्र र हक 


-करखगघशचिघजचञ? 


सारसंकलन 


सुकार्नोनंतरचा इंडोनेशिया- 


सुकार्नोच्या सत्तेत 'गेल्या मंगळवारी आणखी 
काटछाट करण्यात आली आहे. आता शिल्लक राहिला 
आहे श्रीमंत पण दिवाळखोर इंडोनेशिया ! परकीय 
कर्ज आहे २५० कोट अमेरिकन डॉलसंचे घरात, तर 
परकोय चलनाचा साठा आहे शून्ये ! निर्यातीतून 
मिळविलेले चलन आयोंत. खाऊन टाकीत आहे. 
१९६६ साली व्याजाचे व परतीच्या कर्जाचे मिळून 
६७.५ कोट डॉलर्स परत करणे जरूर आहे. १९६५ 
साली ६० कोटीचे परकीय चंलन. कमविण्याची 
सुकार्नोंची महत्त्वाकांक्षा होती. प्रत्यक्षात ४० ते 
४२ कोट जेमतेम गोळा झाले. 


सध्याचे इंडोनेशियन नियोजक वास्तववादी 
असल्यामुळे निर्यातीचे लक्ष्य त्यांनी ४० कोटी डॉलर्स 
नक्की केले आहे. पहिल्या तींन महिन्यात यापैकी 
६ कोट डॉलसंची निर्यात झांली आहे. म्हणून सबंध 
वर्षाचा आकडा ३६ कोटीवर आणला आहे. परंतु 
आयात व कर्जेफेडीकरता याच्या जवळजवळ दुप्पट 
चलनाची जरूर आहे. हा प्रश्‍न फार विशाल व गुंता- 
गुंतीचा आहे याची जाणीव नव्या सरकारला होऊ 
लागली आहे. 


परंतु आइचर्याची गोष्ट म्हणजे इंडोनेशियाचे 
सर्वे सावकार पुन्हा कर्ज देण्यास तयार आहेत. व 
त्याचे कारण इंडोनेशियासारख्या मोक्याच्या 
राष्ट्राशी संबंध पुन्हा प्रस्थापित करणे हा आहे. तवा 
पैसा इ डोनेशियात ओतून आपले मुद्दल व्याजासुद्धा 
परत मिळविण्याचा तो प्रयत्न आहे. आणखी एक 
महत्त्वाचे कारण म्हणजे प्रतिवर्षी २.७ टक्यांनी 
वाढणाऱ्या १०१२ कोट इंडोनेशियतनांची बांजारपेठ 
काबीज करण्याचा तो प्रयत्न आहे. १९६५ साली 
जपानचा या देशाशी होणारा व्यापार १४.६ कोट 
डॉलर्सपर्यंत पोचला आणि विदेष म्हणजे यातील 
प्रत्येक येन वुडण्याची शक्‍यता आहे. १९६५ साली 
हॉलंडने १ कोट पौंडाचे कर्ज देऊ केले व सात वर्षे 
बुंद पडलेला व्यापार पुन्हा सुरू केला. हॉलंडची 


षद 


अनुक्रमणिका 


: अमेरिकेने ५० हजार 


, ओघ चाल 


व्यापारी हालचाल किती जोरात चाळू आहे याचे 
एकच उदाहरण म्हणजे के. एल्‌. एम्‌. च्या एका माजी 
डायरेक्टरने गेल्या तीन वर्षात इंडोनेशियाच्या २८ 
वाऱ्या केल्या. इंडोनेशियाच्या सुपीक नदीखोर्‍्यात 
हिरे सापडण्याची शक्‍यता अँमर्स्टडॉमच्या व्यापार्‍यांना 
वाटत असून १० कोट डॉलर्स किमतीच्या हिऱ्यांची 
निर्यात होऊ शकेल असे बोलले जाते. इंडोनेशियाच्या 
२० 'हूजार लहान मोठ्या बेटावर व ३० लक्ष चौरस 


मलाच्या समुद्रात तेल, तांबे, निकेल 'व असवेसटॉसं 


सापडण्याची ' चिन्हेही दिसत आहेत. 


“ सुमात्रातील - दळणवळणासाठी मोठमोठे र्स्ते' 
बांवणीस पश्‍चिम जर्मनी मदत करीत असून ब्रिटनही' 
आपल्य़ा ,मदतीन्ना वाटा. उचलण्यात तत्पर आहे. 
बॉन, हेग, पॅरिस व रोम येथे इंडोनेशियन व्यापारी- 
शिष्टमंडळाचे स्वागत होत. आहे. व लवकरच 
जकार्ताचा सुलतान उमराजादी युरोपच्या दौर्‍यावर 
जाणार आहे. इंडोनेशियाच्या आथिक व्यवहारात 


। उमराजादीचे स्थोन फार महत्त्वाचे आहे” 


. जपानचे मुख्यमंत्री श्री. साटो यांनी आपल्या काही 
मत्र्यांचे सल्ल्याविरुद्ध जाऊनही इंडोनेशियाला तीन 
कोटी डॉलसंचे कर्ज देऊ केले आहे. कापड, अन्न व 
यंत्रांचे सुटे माग यासांठी पठ्चिम. जर्मनी ३ कोटं 


डालसं देणार आहे. हॉलंडने आपले ४५ कोट गिल्डर्सचे 


कज रचर. कोटीत मिटविण्याची तयारी दर्शवली आहे. 
ब्रिटनने तर १० लक्ष पौंडांचे वक्षीसच दिले आहे. 

की र टन तांदूळ पाठवला आहे. फार 
काय भारताने सुद्धा व्यापारी कर्ज दिळे आहे. 


सुल्तान उमराजादी यांना या सर्व मदतीमळे 
काही महिन्यांचा अवधी मिळेल. परंतु हा मदतीचा 
लू ठेवण्यासाठी इंडोनेशियन सरकारला 
मराभर निर्णय घेऊन वाटचाल करावी लागेल. 
पुढारलेल्या राष्ट्रातून होणारी पैश्याची मदत दिवसें- 
दिवस कमी होत आहे. जागतिक वँकेनेसुद्धा हात 
आखडता घेतलेला दिसून येतो. त्यातच भारत व 
पाकिस्तान ही दोन्हीही राष्ट्रे पुन्हा मदतीची याचना 


 : रू 


श्क्र्ंठ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


सांरसंकळन 


कंरीत आहेत. थायलंड व मलेशिया 'आतापर्यंत 
जागतिक वॅकेच्या मदतीस पात्र न समजली जाणारी' 
राष्ट्रे यंदा . पात्रतेच्या. पातळीवर पोचली आहेत. 
इंडोनेशियाचे राजकारण उजव्या बाजूस झुकल्यामुळे 
गेल्या वर्षी शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करून २५० कोट 
डॉलसं परकींथ चलनाची जबाबदारी घेणारे रशिया 
व चीन या वर्षी स्वस्थ बसल्यास नवल नाही. इंडो- 
नेशियाला सध्याच्या आथिक हलाखीतून बाहेर 
काढणे सोपे नाही. परकीय. मदत कशा रीतीने 
मिळविली जाईल व वापरली जाईल यावर सवे 
अवलंबून आहे. जपानी पंतप्रधान या बाबतीत पुढाकार 
घेत आहेत. परंतु त्याकरता परिचिम जमनी, रशिया, 
चीन, जपान, अमेरिका व हॉलंड या राष्ट्रांना एका 
टेबलाभोवती आणणे जरूर आहे; दिली जाणारी 
मदत दीर्घकालीन असावी लागणार आहे व इंडोंनेशि- 
याच्या अंतर्गत व्यवहारात कमालींची काटकसर 
होणे जरूर आहे. 


इंडोनेशियाची अंतर्गत अर्थव्यवस्थासुद्धा इतकी 
ढासळलेली आहे की, परकीय कर्जेफेडीची थोडीसुद्धा 
जबाबदारी पेलण्यास ती असमर्थ आहे. वाढत्या किमती 
व दुसर्‍या कोणत्याही मागस राष्ट्राने अनुभवली नाही 
एवढी चलनवाढ, आज इंडोनेशिया अनुभवीत आहे. 
१९६५ साली ५०० टक्क्यांनी भाववाढ झाली तर 
रहाणीचे मान १९५७ ते ५८ सालचे १०० धरल्यास 
१४००० वरं गेले. यावर्षी ते ९०००० वर जाईल' 
असा अंदाज आहे. भाववाढ १०००. टक्क्याने होईल' 
असे दिसते. इंडोनेशियन. रुपयाची किमत तो ज्या 
कागदांवर छापला आहे त्यापेक्षाही कमी आहे. पुर्वीच्या 
१००० रुपयाची किमत नव्या रुपंयाएवढी करून 
भाववाढ रोखण्याचा नवे सरकार प्रयत्न करीत आहे. 


इंडोनेशियन व परकीय अर्थकास्त्रज्ञांचे मते 
रूपयाचे दरवर्षी ३० टक्‍्के' अवमूलन करावे असे 
सुचविण्यात येत आहे. पण येत्या दोन अडीच वर्षात 
१० टक्‍के अवमूलन करणेसुद्धा शक्‍य आहे किवा नाही 
योबद्दल कोणासच खात्री नाही. आर्थिक स्थेये येण्यास 
राजकीय स्थैर्याची आवड्यकता आहे. त्यानंतर परकीय 
कर्जाची व्यवस्था लावली पाहिजे. यावर्षी कमीत कमी 
३५ कोटी डॉलसंची व्यवस्थां केली पोहिजे. त्यानंतर 


अनुक्रमणिका 


आव्यक :ती आयात करून, निर्यात वाढवू .शंकतील 
अंशा उद्योगधंद्यांना स्वतःचे पायावर उभे राहण्यास 
मदत केली पाहिंजे. त्या करता, राजवट टिंकिवण्या- 
कॅरता'व चालवण्याकरता .होणार्‍्या भरमसाट खर्चात 
काटकसर करणे जरूर आहे. या सर्वांबद्दल राज्यकर्त्यांचे 
एकमत आहे. परंतु युरोपिअन राष्ट्रांचे शाब्दिक 
वचनांनी समाघान होऊ शकत नाही. कृतीबद्दल त्यांचे 
मनात शंका आहेत. 


डंच अर्थशास्त्रेज्ञ सध्याच्या राजवटीचे संल्लागांर॑ 
आहेत. सरकारी रेव्हेन्यू सध्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 
फक्त १५ टक्के आहे. १९६५ साली तो दोन टक्‍क्यावर 
आंला होता. खर्चे मात्र. उत्पन्नाच्या तिप्पट आहे. 
त्याचा अर्थ चलनवाढ सरकारी. खर्चामुळे झालेली 
नाही. ती साठेबाजीतून व व्यापारी वर्गाच्या गैर- 
वंतनांतूनं झालेली आहे. चलनवाढीला पुंस्तकीं उंतारा 
म्हणजे मालाचा भरपूरं पुरवठा. तो कोंठून आणां- 
वयांचा ? चीनी व्यापारी वर्ग संध्या तरी रोषांसं 
पात्रे झालेला आहे. त्यांचा एकच परिणांमे दिसनं 
येत आहे. व तो म्हणजे हे. व्यापांरी भंर॑मंसांट 
किमतीला परकीय चलन विकत घेऊन आपला नफा 
देशाबाहेर पाठवीत आहेत. 


चलनवाढीमळे सर्वांचेच नंकसांन झाले आंहे अंसे 
नाहीं. ठराविक पगांर मिळविणारे नोकर व ज्यांना 
आपल्या फावल्या वेळात किफायतशीर * उद्योग 
कसे करावेत ते समजतं नाही अश्या लोकांचे हॉल 
आहेत. धूत व्यापार्‍यांची परिस्थिती उत्तम आहे. 
इंडोनेशियाच्या रस्त्यातून किवा ग्रामीण भागातून 
मारतासारखे दारिद्र्य दिसत नाही. कारण चलनेवा- 
ढीमंळे पैश्याचे बरेचसे पुनर्वाटप झाले आहे व राष्ट्रीय 
उत्पन्नात घट झालेली नाही. आथिक व्यवहार जुन्या 
देवाणघेवाण पद्धतीने चालत असल्यामुळे परिस्थितींचीं 
झळ शेतकऱ्यांना लागलेली नाही. सर्वात जास्त नुकसान 
भात व साखर यांचे उत्पादन करणार्‍या व॑ परकीय 
चलनावर अवलंबन असलेल्या यांत्रिक होती करणारांचें 
झाले असन मोठमोठ्या. शेतजमिनी निकृष्टावस्थेस 
पोचल्या आहेत. त्याचप्रमाणे दळणवळणाचे मागे पण 
मोडकळीस आलेले आहितं: याचा परिणाम राजंकीयं 
दृष्ट्या महत्त्वाच्या अश्या जकार्ता व॑ जावा यांचेवर 


प 


की 
८ रड क. 


"कखगघरचि्नचतञ, 


नवभारत 


झालेला दिसून येतो. परंतु सुमात्रा, कालियान्ता व 
आधिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या इतर सहा बेटावर फारसा 
वाईट परिणाम झालेला दिसत नाही. आणि इंडोने- 
शियातील ९० टक्‍के जनता, ही आठवबेटे व जावा या 
प्रदेशातच: रहातात. 


_.. डच वं ब्रिटिश मळे व तेल कंपन्या यांची परि- 
स्थिती विकट असल्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात कमालीची 
घट झाली आहे. ७५ कोटी डॉलसंची निर्यात ४० कोटी- 
व्र आली आहे. चहा, रवर व सिगारस्‌ यांच्या 
उत्पादनात अतोनात घट झाली असून तेलाची निर्यात 
तर. अशक्यच झाली आहे. टिनचे उत्पन्न लढाईपूर्व 
कालाच्या चौथ्या हिऱ्याने सुद्धा होईनासे झाले आहे. 
हे उत्पन्न पूर्वीच्या अर्ध्या हिव्याने जरी झाले तरी 
जगातील टिनची टंचाई बरीच कमी होईल एवढे 
टिन इंडोनेशियात होईल. डच अमदानीत तांदुळाची 
निर्यात करणारा इंडोनेशिया आज आपले एक- 
चतुर्थांश परकोय चलन तांदुळाची आयात करण्यात 
खर्चे करीत आहे. रस्त्यांची धूळधाण तर विचारू 
नये. अशी झाली आहे. 


इंडोनेशियात भांडवल गंतवण्यास नेहमी तयार 
असलेला डच भांडवलदार आज बिचकत आहे. 
नव्या कारखान्यांच्या उभारणीस लागणारी यंत्र- 
सामुग्री पाठवणाराला निर्यातीत ठराविक वाटा 
कवूळ करावा लागत आहे. जपान मात्र याला अपवाद 
आहे. जपान आपला उद्योगधंद्यात जम बसवून त्यातून 
नफा काढण्यातही तत्पर आहे असे दिसून आल्यामुळेच 
सुकार्नोचा त्यांचेवर रोष झाला. 


भांडवल देऊ करणारी राष्ट्रे, पुढील दोन वर्षाच्या 
काळात इंडोनेशियाने सरकारी रेव्हेन्यू निदान १० 
टक्क्यापर्यंत न्यावा अशी अपेक्षा करीत आहेत. त्या- 
नंतर तो १५ ते २० टक्‍क्यावर नेणे कठीण जाणार 
नाही. त्या करता शेतकरी व व्यापारी वर्गावर कर 
बसवून तो वसूल करावा लागेल. भाताच्या रूपात 
कर' वसूल करणे इंडोनेशियात नवे नाही. लष्कराकडे 
हे काम सहज सोपविता येईल. सुमात्रा व कालियान्ता 
मध्ये लष्कराचे वर्चस्व खूपच असून राहिलेला कर 
मुलकी अधिकारी सहज करू शकतील कारण सध्या 
तरी त्यांची संख्या वाजवी पेक्षा जास्तच आहे. 


छठ 


अनुक्रमणिका 


व्यापारी वर्गावरील कर अर्थातच पैश्याचे रूपाने 
गोळा करावा लागेल. त्यांच्या नफ्यावर व जास्त 
उत्पन्नावर कर बसविणे जरूर आहे. आणि सामान्य 
जनतेचा या गोष्टीस सहज पाठिंबा मिळेल. कारणं 
हा कर मुख्यत्वेकरून चीनी व्यापाऱ्यावर बसेल. 
आणि जोपर्यंत त्यांना वेगळे काढून त्यांचेवर जास्त 
कर बसवला जात नाही तोपर्यंत ते इंडोनेशिया सोडून 
जाण्याची भीतीही नाही. 


सरकारी उत्पन्न १० टक्क्याच्या घरात नेल्या- 
खेरीज कोणत्याही सरकारला आपला अर्थसंकल्प 
सांभाळता येणार नाही. प्रतिष्ठा वाढवणार्‍या योजना, 
लष्कर व लोकसंख्या यांचे मोठ्या प्रमाणात पुनर्वसा- 
हतीकरण यावर होणारा खर्चे कटाक्षाने टाळावा 
लागेल. परकीय चलन योग्य त्या अटीवर स्वीकारावे 
लागेल. व मुख्य म्हणजे सर्व प्रकारच्या मोठमोठ्या 
घोषणा बंद कराव्या लागतील. इंडोनेशियाची भ्मी 
अत्यन्त संपन्न आहे याबद्दल वाद नाही परंतु त्यातील 
संपत्तीचे उत्पादन बाह्य जगाच्या मदतीने वाढवण्या- 
करता कृती. करण्याची जरूर आहे. प्रत्यक्ष कृती हा 

एकच आज तरणोपाय आहे. न 
-दि इकॉनॉमिस्ट, लंडन, ९ जुलै १९६६. 


पक्षसफाई की माओचा मृत्युलेख ९ 

चीनमध्ये चाळलेली पक्षसफाई कोण व कशाकरता 
करीत आहे ? पक्षशत्रूंना शोधून काढून त्यांचा नि:पात 
करण्याचे काम माओच्या नावाखाली कोण करीत 
आहे ? या प्रश्‍नाचे सरळ व सोपे उत्तर माओ स्वतःच 
असे आहे. पक्षाच्या मध्यवर्ती कमिटीने एका गटाला 
हे काम करण्याची व ' कामगार सांस्कृतिक क्रान्ती 
दुढमूल करण्याची कामगिरी दिलेली आहे. पक्षाचे 
प्रचारप्रमुख ल्यु-टिंग-यी गेल्या तीन महिन्यात नाहीसे 
झाले असून त्यांना आपल्या जागेवरून हकलण्यात 
आले आहे असे समजते. या सफाई गटाचे नेतृत्व 
चेन-पो-टा यांचेकडे आहे. ते ' रेड फ्लॅग ' चे संपादक 
असून पोलिट ब्युरोचे समासद आहेत. पण महत्त्वाची 
गोष्ट म्हणजे ते अनेक वर्षे माओचे राजकीय चिटणीस 
आहेत. 

चीनमधील क्रान्तीची वाफ निघून जात आहे की 
काय अशी गेले कित्येक दिवस माओला भीती वाटत 


डळ 


गण 


"करखगघर चिज? 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


सारऱ-संकठळन 


आहे. त्या; करता समाजवांदी शिक्रवणुक्तीचे सत्र 
चालवले होते. परंतु. त्यातून काही निष्पन्न होईल 
असे वाटेना.व म्हगून वे चारिक झेप." घेण्याचे .माओने 
ठरविले. आहे: लेखक, बृद्धिमंत व शिक्षक यांचेवर 
म्‌ख्य रोष असून ज्यांनी, * भांडवलशाही विचार- 
सरणीस ' आपल्या कृतीत, बोलण्यात वा लिखाणात 
थारा दिला आहे त्या सर्वांची हकालपट्टी चालू आहे. 
चीनमध्ये क्रान्तिकारक विचारांचे वादळ उठवून त्यात 
प्रतिक्रान्तिवादी लोकांचा नाश करावयाचा व शिल्लक 
राहिलेल्या. कट्टर माओवाद्यांच्या हातात चीन सोप- 
वायचा असा माओचा वेत आहे 


आपल्या पश्चात्‌ आपल्याच विचारसरणीचे कण- 
खर लोक चीतवर सत्ता गाजवतील याची तजवीज 
माओ करीत आहे. पण यातः वरिष्ठ नेते आपली 
वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा. पुढे रेटण्याची शक्यता पण 
खप आहे. या सफाईच्या गोंधळात माओनंतर कोणीकडे 
नेतृत्व जाणार हे. पण ठरण्याची शक्‍यता आहे 
ल्युटिंग-यी व चाउ-यांग हे. दोन विचारवंत पदच्युत 
होणार हे पहिल्यापासूनच ठरले होते. परंतु पेकिगचा 
मेयर पेंग चेन यांचे नाव मात्र मागावून कोणीतरी 
घुसडले असळे पाहिजे. अश्या तऱहेने आपल्या शत्रूंचा 
काटां काढण्याची ही एक अपूर्वे संधी चिनी नेत्यांना 
मिळालेली आहे. ग 


हकालपट्टी केलेले सर्वे पक्षसमासदच 'उजव्या 
गटाचे म्हणून संबोधिले जातात. त्यांची पक्षविरोधी 
कृत्यं लक्षात घेऊन याद्या तयार करून त्यांना हलले 
आहे असे नाही. काहींची पापे वरिष्ठ नेत्यांच्या 
नजरेत आली तर काहींनी आपल्यावर झालेल्या 
आरोपांना उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला. जनतेच्या 
चळवळींच्या वावटळीत॑क्रान्तिकारक माणसे व 
प्रतिक्रान्तिकारक पोरे वेगवेगळी|होतात असा माओचा 
सिद्धान्त आहे व म्हणून संध्या चीनमध्ये डाव्या 
विचारांची वावटळ उठविण्याचा उद्योग चाळू आहे 


* झाळा कॉलेजातील सफाई पण एक विशिष्ट वळण 
घेत आहे. आपल्याला नको असलेल्या प्राध्यापकांची 
व अधिकार्‍यांची नावे प्रतिक्रान्तिकारक म्हणून 
फळ्यावर लावण्याचा सपाटा चालू आहे. आरोपी 
आपल्या स॑रक्षणाकरता पक्षांकडे धाव घेत आहेत. 


विद्यापीठांच्या आवारात मोठमोठ्या सभा' ।घेतल्या' 
असून त्यात आरोप प्रत्यारोप केले जात आहेत अज्ञा 
तऱ्हेच्या सांभा हिसक रूप घेऊ पहात आहेत. हनान 
पक्षसंघटनेच्या शिक्षणकेन्द्रातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या 
खोल्यातून कोंडून ठेवावे लागले. तर सभेच्या ठिकाणी' 
काही लोकांच्या हातातून बंडुका काढून घ्याव्या 
लागल्या. अनेक विद्यापीठ अधिकाऱ्यांनी. या. भित्ती- 
फलकाविरुद्ध तक्रारी केल्या. त्याचा परिणाम -उलटः 
होऊन विद्यापीठातील गोंधळ आणखीच वाढला. - 


चीनमध्ये भित्तीपत्रकांची मोठी लढाई सुरू झाली 
होती. त्याच्यातून काय निघाले ते सांगणे अजून कठीण 
आहे. पक्ष सफाईचा कार्यक्रम अजून काही दिवस तरी 
चालू राहणार असे दिसते. बाह्य जगाशी प्रवाशांच्या 
मुळे येणारा संबंध सध्या तरी पुन्हा प्रस्थापित होईल 
असे दिसत नाही. अनेक. गटच्या गट निकालात 
काढण्याचे तंत्र सध्या माओचे अनुयायी वापरीत आहेत 
यातून पुन्हा प्रचारयंत्रणेवर संपूणे ताबा मिळविला 
जाईल. यां गोंधळामधून उपपंतप्रधान टाओ-चाउ- हा 
नवा नेता उदयास येत आहे असे वाटते. वैचारिक 
क्षेत्रात सध्या तरी त्याचा भाव आहे. 


_ माओची सत्ता अबाधित असून तो कधीही अस्त 
न पावणार्‍या सर्यासारखा चीनमध्ये तळपत आहे असे 
जगाला दाखवण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. आफ्रो- 
आणिआयी. लेखकांच्या स्वागत समारंभाचे . वेळी 
चीनचे सर्वच्या सव ज्येष्ठ नेतृत्व जगाच्या डोळयापुढे 
ठेवण्यात आले. ल्य-शाओ-ची, चाऊ एन-लाय, लिन- 
पिओ व टांग-शिओ-पिंग वगैरे सवे! प्रमुख नेते या 
विदोष महत्त्वाच्या नसलेल्या समारंभास हजर होते. 
दोन महिन्याच्या दीघ काळानंतर नेपाळी रांजाच्या 
सत्कार समारंभास माओ स्वतः हजर राहिला होता. 
त्यामुळे आपला देश माओंच्या कणखर हातात 
सुरक्षित आहे याची चीनी जनतेला आता खात्री 


पटली आहे. 


पेकिगमधील पुढाऱ्यांचे लक्ष सध्या ' घरगुती 
भानगडीत पुर्णपणे गुरफटले आहे. त्यांना अजूबाजूला' 
पहायलासुद्धा फुरसद नाही. म्हणूनच अध्यक्ष जॉन्सन 
यांनी व्हिएटनाममधील युद्ध जास्त. चेतवले आहे 
असे म्हटले जाते. ' सांस्कृतिक क्रान्ती ' मध्ये चीन 


34 


राज्य मराठी 
संगणकीकृत 


"नवभारत 


इतका गु रॅफटंला आहे किवा नाही यांबद्दल शंका आहे. 
बाहेरची. आक्रमणे. चींनच्यो नेहमीच फायद्याची 
ठरतात. १९५८ साली ' प्रचंड झेप ! क्वामे व मात्सु 
प्रकरणाचे वेळीच आयोजित करण्यात आली. अंतगत 
स्वास्थ्य टिकविण्यास चीन बाह्य आक्रमणांचा उपयोग 
करीत अंसतो. पण, व्हिएटनाम संबंधीचे चीनचे 
धोरण अंजून फारसे बदललेले नाही. अमेरिकन 
बॉम्बवृष्टीने चीनवरील सर्व निबंत्ध दूर झाले आहेत 
हे मागचेच धोरण चीन पुढे चालवीत आहे. जनतेच्या 
युद्धात स्वावलंबनाचे फार महत्त्व आहे असे चीन 
अलीकडे पुन्हा पुन्हा प्रतिपादित आहे. त्यामुळे सध्या 
तरी चीन प्रत्यक्ष कृतीपेक्षा प्रचारावरच भर देईलं 
असे स्पष्ट दिसत आहे. 

-.- ._ _.. दि इकॉनॉमिस्ट, लंडन, १६ जुलै १९६६. 


खाजगी जीवनाच्यां संरक्षणार्थ 


. ओज अमेरिकेत “ खाजगी ' या शब्दाला फार 
महत्त्व -दिलेले दिसत आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय 
जीवनाचा विचार करता हा शब्द बाह्य जंगाला 
इषारा देणारा आहे. ' हा प्रन आमचा खाजगी आहें 
त्यात कोणीही तोंड घालू नये ' असे अनेक बाबतीत 
म्हटले जाते. वैयक्तिक जीवनाभोवती तर खाजगीचे 
वंर्तुळच आखलेले असते. नागरिकांचे घर व त्याचे 
विचार पवित्र किवा अभेद्य मानले जातात. या दोन्हीचे 
संरक्षण हो राज्याची जबाबदारी लोकशाही राजवटीत 
मानली जाते. हुकूमशाहीवर अशी जबाबदारी असत 
नाही त्याला ती परवडत नाही. मतदानपेटीभोवतील 
पडदा हा लोकशाहीतील “ खाजगी * च्या संरक्षणाचे 
चिन्ह॒ होय. 


" सुरवातीच्या अमेरिकन नागरिकांना आपल्या 
खाजगी जीवनाबद्दल इतकी खात्री होती की त्याचा 
घटनेत उल्लेख करण्याची सुद्धा त्यांना गॅरज वाटली' 
नाही. दूरवर पसरलेल्या त्या शेतकीप्रधान समाजास 
वॉजवीेक्षा जास्त खाजगी जीवन जगावे लागत असे. 
बाह्य जगाशी संपक ठेवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागत 
अस्ते. ' पण आताच्या समृद्ध अमेरिकन संमाजाला 
आपल्या नॉ्गरिकांच्या खाजगी जीवनाबद्देले काळंजी 
कॅरेण्याची वेळ आलीं आहे. 


द्र 


खांजंगीं जीवनांवर॑ दोंन बाजूने आक्रमण होण्याची 
भीती निर्माण झाली आहे. एखाद्या व्यक्तींबद्दल 
वृद्धिपुरःसर॑ माहिती गोळा करण्याचा प्रयत्न केला 
जातो. त्या करता निरनिराळी यंत्रे वापरली जातातं. 
आणि या तांवरिंक यृंगांत यंत्रांचे सामर्थ्य इतके अंचाठ 
वाढले आहे कीं ती केव्हा कशी व कोठे वापरली जातील 
यांचा नियमंच नांही. यातून कायद्यांचे वं नेतिक 
प्रश्‍न निर्माण होऊ लागले आहेत. अशा तंःहेंचे 
व्यक्‍तीच्या खाजगी जीवनावरील आक्रमण समाजांच्या 
दृष्टीने हितांवह वा योग्य आहे का? त्या आक्रमणांवरं 
ताबा कसा ठेवता येईल ? 


दुसर्‍या प्रकारचे आक्रमंण व्यक्‍तीला जगांव्या 
लागणाऱ्या सामुदायिक जीवनामुळे होतं आहे. अत्यंत 
गर्दीत रहाणारा व बारिकसारीक गोष्टीवर दुसर्‍यावर 
अवलंबून असणारा नागरिक आपले जीवन किती 
खाजगी ठेवू शकतो ? यातून सामाजिक व. मानस- 
शास्त्रीय प्रश्‍न निर्माण होत आहेत. प्रत्येक व्यक्‍तीला 
सामुदायिक जीवन जगत असताना प्रतिष्ठेने व शांततेने 
कसे जगता येईल ? 


इलेक्ट्रॉनिक यंत्रांच्या साहाय्याने काय काय 
करता येईल या शिळोप्याच्या गप्पा झाल्या आहेत. 
कोणाच्याही टेलिफोनला टेपरेकॉर्डर जोडता येतो; 
अगदी अंघाऱ्या खोलीतसुद्धा फोटो घेणारे क॑मेरे चालू 
शकतात.' ही साधने घटस्फोट प्रकरणापासून कर 
चुकविणार्‍यांचा शोध लावण्यापर्यंत सर्वे कामात 
सर्रास वापरली जातात. सदर्‍याच्या वा पोलक्‍्याच्या 
खिशात सहज लपून बसतील असे ट्रान्समीटर्स तयार 
केले जात आहेत. अनेक ठिकाणी सरकारी. यंत्रणा- 
सुद्धा या साधनांचा उपयोग करू लागली आहे. 


लोकांच्या खाजगी जीवनात न कळत डोकावता 
येईल अशी अनेक साधने रोज तयार होत आहेंत. 
एखाद्याच्या आवाजात बोलताना निर्माण होणारे 
मॉवनादर्शक कपसुद्धा अनेक फुटांचे अंतरावरून 
टिपणारे यंत्र अस्तित्वात आहे. तर औओषधांच्या' 
साहाय्याने मॉर्णसांच्या डोक्यातील खाजगीतील' 
खाजगी विचारांचा छेड लावणे शक्‍य झाले आहे. 
परंतु प्रत्येक वेळी असली गुंतागुंतीची साधनसामग्री 


ल ल --23 
-करखगघर निघेना, 
्यविवी ] 


सार-संकळन 


वापरंण्याची गरज असतेच असे नाही. प्रत्येकाच्या 
घरात कशा प्रकारचा कचरा गोळा होतो यावर लक्ष 
ठेवूनलुद्धा खाजगी जीवनाचा छेड घेणे अशक्य नाही. 


या सवं गोष्टींचा विचार करण्याकरता, अमेरिकन 
काँग्रेसच्या तीन कमिट्या तीन सिनेटच्या सभासदांच्या 
अध्यक्षतेखाली नेमल्या गेल्या असून तीन वेगवेगळ्या 
दृष्टीकोनातून त्या विचार करीत आहेत. पहिली 
कमिटी सरकारी यंत्रणेकडून होणार्‍या नागरिकांच्या 
खाजगी . जीवनावरील. आक्रमणांचा विचार करीत 
“आहे तर दुसरी कमिटी मानसशास्त्रीय परीक्षांच्या 


नावाखाली होत असलेल्या आक्रमणाचा विचार करीत 


आहे. तिसरी कमिटी प्रेत्येक नागरिकाच्या जन्म- 
प्रत्रिकेपासून ते गृप्त पोलिसांच्या रेकॉर्डसुपर्यंत व 
शाळा कॉलेजातील प्रगती पत्रकापासून ते कर- 
वसुलीच्या कागदपत्रापर्यंतचे सवे कागद गोळा करून 
काप्युटरकरवी सव माहिती हाताशी तयार ठेवण्याच्या 
प्रथेबद्दल विचार करीत आहे. कांप्युंटरचे बटण केव्हा 
व कोणी' दाबात्रे हा सुद्धा वादग्रस्त प्रश्‍न होत आहे. 
परंतु त्यातून व्यक्‍तीच्या खांजंगी, जीवनावर काय 
परिणाम होईल याचाही या कमिटीस विचार करा- 
वयाचा आहे. 


कोणाच्याही खाजगी गोष्टीत नांक खुपसण्यास 


गैतिक हरकती पुष्कळच आहेत. गुन्हे शोधून कांढ- 
ण्याच्या नावाखाली एफ्‌..-बी. आय. अनेक नैतिक. 
नियम धाब्यावर बसवीत आहे. व्यक्तीचे खाजगी 
जीवन व व्यक्तीविषयी समाजाला पाहिजे असलेली 
माहिती यात संघर्ष नेहमीच राहणार. 


ब्रिटनच्या कायद्यातील व्यक्‍तीच्या खाजगी जीवना- 


ब्रुहलचा उल्लेख मुख्यत्वेकरून खाजगी मालमत्तेवर 


आधारलेला आहे. “ प्रत्येक व्यक्तीचे घर म्हणजे 
एक अभेद्य किल्ला आहे. दरिद्री माणसाचे खोपटात 
पाऊस, वारा किवा ऊन थैमान घाळू शकेल परंतु 
ब्रिटनचा प्रत्यक्ष राजासुद्धा परवानगीशिवाय प्रवेश 
शकणार नाही ” हे विल्यम विटचे वचन 
सेवश्वुत आहे. इतर मालमत्तेसंबंधीचा कायदा 
१७४१ साली करण्यात आला. १८९० सालपर्यंत 
खाजगी हा शब्द अमेरिकन कायद्यात कोठेही आढळत 
नाही. श्री. क्रुई ब्रानुइज यांनी हाटवडं ळॉ रिव्ह्य या 


बोस्टनच्या वर्तमानपत्रात  खाजंगी जीवनोचा हक्‍क? 
असां लेख लिहिला. वं पुढे आपण स्वत:सुप्रीम 
कोर्टाच्या बॅचवर गेल्यावर * जगण्याचा हक्‍्कःम्हणजेत्र 
जीवनात आनंद उपभोगण्याचा हक्‍क म्हणजच खाजगी 
जीवनाचा हक्‍क असे स्पष्ट मत नोंदवून. ठेवळे. या 
नंतर अमेरिकेच्या ३० घटक राज्यांनी . खाजगी 
जीवनाला कायदेशीर मान्यता दिली व ७ राज्यांनी 
त्याच्या संरक्षणार्थ कायदे केले. 


प्रकाशातील वा. मोठमोठ्या जवाबदारीं'च्या 
जागांवर असलेल्या व्यक्तींच्या खाजगी जीवनात 
डोकावण्याचा समाजाला कितपत हक्‍क आहे हाही 
एक वादग्रस्त प्रश्‍न झाला आहे: खाजगी जीवन हे"एक- 
आधुनिक मूल्य. आहे.. अठराव्या. शतकापर्यंत. मोठ 
मोठे राजेरजवाडे नोकरचाकरांनी वेढलेळे असतः 
स्वतंत्र खोल्या वा बंद दरवाजांचे अस्तित्वच तोपर्यंत 
नव्हते. प्रायव्हेट (खाजगी) या शब्दाला ग्रीक भाषेशं 
तील दुसरा पर्याय ' इडियट ' (बाव्रळट) असा आहे हें. 
लक्षात घेण्यासारखे आहे. धर्मकार्याकरता चा पूजे- 
अर्चेकरिता खाजगी! किंवा एकान्तवासी जीवनाची 
आवश्यकता आहे असे मानले. जात होते. परंतु 
खाजगी. जीवन-हाच निघर्मी धर्म बन्‌ पहात आहे. & 


खाजगी ही कल्पना नृंसंती जागेच्या ' क्षेत्रंफळार. 
वंर किवा बंद. दरवाज्यावर अवलंबून नाही. ती| 
मानसिक कल्पनाही आहें. अमेरिकन माणसें बरस क्कू़े 
मध्ये सुद्धा एकमेकापासून दूर दूर उभी राहतात तर! 
अरब माणसे कोठेही घोळक्यांनेच सापडतील. पर्ण, 
एक. गोष्ट मात्र खरी आहे व ती म्हणजे ज्यावेळी 
मानसिकदृष्ट्या जागा कंमी पडते व माणसांस गेर्दीची' 


. जाणींव होते त्यावेळी ' जन्मसंख्या घटते. गर्दीची? 


जाणीव होण्यास प्रत्यक्ष माणसाच्या गर्दीचीही| 
आवर्यकता नसते. टेलिव्हिजन, टेलिफोन, वेळीअवेळी 
सतावणारे विक्रेते फार काय भरघाबर जाणार्या 
मोटारगाड्यासुद्धा ही जाणीव करून देण्यास. पुरेशा, 
असतात. 

खाजगी जीवन व एकाकी. जीवन यात. मात्र, 
जमीन-अस्मानाचे अंतर आहे. प्रत्येकाला खाजगी. 
जीवन पाहिजे असते पण ते एकाकी नसावे असे वाटते. 
सध्याच्या' परिस्थितीत खाजगी जीवन नष्ट. होऊन 


६२ 


की 


"इर 
-ऐओोरञॉ उक 
"कखगघनच्जस्तञ, 
स्व दिक 


नवभारत 


'एकाकी जीवन निर्माण होण्याची, शक्‍यता फार आहे. 
उमोठमोठ्या शहरातून व अलोट गर्दीत खाजगी जीवन 
उनष्ठ होते व एकाकी जीवन वाढते असा अनुभव येत 
आहे. 
सरकार व कायदे खाजगी जीवनाचे संरक्षण 
करण्यास वबद्धपरिकर झाले आहे. परंतु खाजगी 
जीवनाचे संरक्षण फक्त व्यक्तीच करू शकते. घराचा 
दरवाजा बंद करावा, निरनिराळ्या प्रश्‍नपत्रिका 
फ़ाडून टाकाव्या, गर्दी टाळावी, इलेक्ट्रानिक डोळयाला 


डोळा भिडविण्यास शिकावे, एकान्तवासाचे व मौनाचे 
क्षण मोलाचे समजून जतन करावे. तरच खाजगी 
जीवन सुखाचे होऊ शकेल. त्यात एकाकीपणा येणार 


नाही. त्यात स्वार्थ नाही की तुसडेपणा नाही. एका- 


न्तात केलेल्या चितनामुळे व विचारमंथनामुळे माणूस 
दुसर्‍याकरता 'जगू शकतो व स्वतःचे जीवन सार्थ 
करू शकतो. 


--टाइम,. १५ जुले १९६६. 


टण्ण्णा९०प्ण्ण 


भा 
ब 


बाडागमाथसंग्रः$ , 


1:. पाठी व संस्कृत ] 


. [मूल्य रु. २० 


संपादक : डॉ. पी. एळू. वैद्य एम्‌. ए., डी: लिट. ( पॅरिस ) 
अखिल भारतीय कीर्तीचे पंडित श्री. वेद्य॑ यांनी, पाली ब संस्कृत अका 


* समग्र बौद्ध साहित्याचे मंथन करून बुद्धचरित्रासंबंधी ब बुद्धाचे उपदेशपर 
संदर्भ यांत ग्रथित केले . आहेत. या ग्रंथाच्या. परिशीलनानें. बौद्ध . धमीचें बा 
हीनयान व महायान या दोन्ही बौद्ध संप्रदायांचें सवागीण दीन होईल. विद्वान 
व विद्यार्थी या दोघांना संग्राह्य असा हा संदर्भ ग्रंथ आहे. मूळ पाठी व मूळ 


"(७ 
| संस्कृत अशा बुद्धोक्तींचा हा संग्रह आहे. 


याचा मराठी अलुबाद महाराष्ट राज्य, साहित्य व संस्कृति मंडळ लवकरच 
प्रसिद्ध करणार आहे. | | 
बुद्धवंस, चरियापिटक, निदानकथा, ललितविस्तर, सुत्तनिपात, महावग्ग, _ 
चुल्लवग्ग, समंगळविलासिनी, महापरिनिब्बाण, समन्तपासादिका, दीघनिकाय, 
| संयुत्तनिकाय, अंगुत्तरनिकाय, मज्झिमनिकाय, विसुद्धमग्ग, बोधिचयौबतार, 
म शालिस्तंबसूत्र, समाधिरांजसूत्र, 
छक्कावतारसूत्र, सद्धर्मपुण्डरीक या ग्रंथांतील बुद्ध चरित्र, भिक्षुभिक्षुणीशिक्षण, धर्म 
कीर्णक ब संगीति अशा पांच विषयावरील संदर्भ यांतःघेतले 'आहेत. । 


| . मिलिन्दप5्ह, थेरगाथा, थेरींगाथा, मध्यमकशोस्त्र, 
| मिळण्याचे ठिकाण-- 
2) 


अ िशिथ्िि्कस्ख ब बबडड्ाकाकलाककलकलककाडककलककककलकलकडडळ कड) 


फ्राझ्फाड्छाळापमंडळ यंथफकाळा 


र 
र 
! 
ी 
(१) धरमकोश- व्यवहारकाण्ढ भाग १ ते ३ किंमत | 
साधी बांधणी ... भन "न ८७० ] 
| कापडी बांधणी...  ... क १०४-०० 
(२) धमेकोदा - उपनिपत्काड भाग १ ते ४ 4 
साधी बांधणी ... व मोडन १५०-०० 4 
कापडी बांधणी ... क व १८२.०० 
(३) धमेकाश- संस्काराण्द भाग १ ठा .... ४५.०० 
कापडी बांधणी... .... य ७२*०० 
(४) मीमांसादशन ...  ... 
(५) मीमांसाकोश  ... भाग १ ते ६ २२३०-.०० 
(७) बोद्धागमार्थसंग्रहः वही, , जक... 
(८) हिंदुधमांची समीक्षा ( लक्ष्मणशासखत्री जोशी) ... पुन | 
(९ ) वेदिक संस्कृतीचा विकास 
(१०) नवमानवतावाद 
(११) मानवाचा आदश ... 
(१२) चावौक - इतिहास आणि तत्तज्ञान 
( प्रा, सदाशिव आठवले ) क ३.०० 
९१३) सीता-प्रवेश (डॉ, गो. वि, देवस्थळी ) २ । 
(१४) महाराष्ट्रांतील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना र) 
( श्री. चा, अ, दाभोलकर ) मक २.०० | 


क 
क 
(६) कोपीतकिब्राह्मणारण्यकबिषयकोश  ...  ... ६:०० 
| 


मनन ००००-०७-०० 


